वषे ९२२ वे ] जन १९६९ [ अंक ९ 


०२ 
न्रत-विचार $ ः ः ५: ले. महात्मा गांधी 
शिमगा आणि ' गदेभ-पर्व' : : : : श्री. शे. वा. जोली 
वि. स. खांडेकरांचे कथालेखन : ी : : डॉ. भालटचन्द्र फडके 
प्रो. वा. म. जोशी यांची टीकादृष्टी ी $ : प्रा. चंद्रकान्त धांडे 
आजचा वंडखोर विद्यार्थी-वर्ग : : ी : सो. अरुंधती खंडकर 
मराठी कथा : एक दृष्टिक्षप ी ः ः : प्रा. भास्कर गिरधारी 
मराठी साम्राज्यसत्तमागील हेतु! : ः ः : प्रा. क. अं. आचार्य 
चांगदेवकत : ः ः ः 
“ तत्त्वसारमधील नाथसिद्ध ” : ः प्रा. मधुकर रामदास जोशी 
बाचकांचा-पत्रव्यवहार $ ी ी ः 
पुस्तक-परामठो कक्षा 
वार्षिक वगणी ९ रु.] [ किरकोळ अंक १ रु. 
| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत क्‌त द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनुक्रमणिका | 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


-रठडटण! हत” 
ण्पळळुममी ४ळरळवडण 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका मराठीच स: महार 
शिनुकमणिका | राज्य मरा का 


प्राज्ञपाठणाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


री 0 य्य 3 ॥0)१0| 
९3 क 
वषे बाविसाचे जन 
अक नववा १९६९ 


( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व॒ संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 
प्रा. वि. म. बेडेकर प्रा. गोवथेत पारीख का. सैपादक 


न्रत-विचार ले. महात्मा गांधी १-१० 
शिमगा आणि ' गदुंभ-पर्व ? श्री. शे बा. जोशी ११-१६ 
वि. स. खांडेकरांचे कथालेखन डॉ. भालचन्दर फडके १७-३२ 
प्रो: बा. म. जोशी यांची टीकादष्टी प्रा. चद्रकान्त धांडे ३३-३६ 
आजचा वंडखोर विद्यार्थी -वर्ग सो. अरुंधती खंडकर ३७-३८ 
मराठी कथा : एक दृष्टिक्षेप प्रा. भास्कर गिरधारी ४०-४५ 
मराठी साम्राज्यसत्तेमागील हेतु! प्रा. कृ. अं. आचार्य ४६-५४ 
चांगदेवकृत 

“ तत्त्वसारमधील नाथसिद्ध ” प्रा. मधुकर रामदास जोशी ८५-६१ 
वाचकांचा - पत्रव्यवहार ६२- 
पुस्तक-परामश ६३- 
वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अकास रु. १ 


हे मासिक श्री. म. शां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, बाई येथे छापून प्रा. वि. म. बेडकर 
यांनी प्राशपाठशाळामंडळ वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले, 
पत्नरव्यंबद्वाराचा पत्ता: १९ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नबभारत ? मासिक, 
: गणेश भुबन ! २७६, तेलंग रोड, माटुंगा- मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नबभारत ? मासिक, 
€॥० प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी  : श्री. बा. वि, कोनकर 
१८८ एफू , भीमरावबाडी, मुंबई २ 
फोन नं. ३५४८५४ 


७22... नवभारत “र 
श्या रि ७५ चि 
«(<< &अमृतमहोत्सवी, 


व्््त ] १८ ७. १५४४५७ 
: महाराष्ट्राचा 8११७ 
अनुक्रमणिका मराठीचा सरीचा पिकास चस र र्ट 0 क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ६ 6 
संगणकीकृत हारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


2 ! .. 
त] ढं र्र $$ प 
मुंडक कळ. कुणाल, शी ढु 
ठे ५२.८ येळ 
दव > 


ले. महात्मा गांधी 


त्रत-विचार 


[_ म. गांधींनी स्वतः जीवनमृल्यासंत्रंधी जे विचार लेखत्रद्ध केळे आहेत त्यातील काही मोलिक 
भाग गांधीदाताव्दीनिमित्त पुढील सप्टेंबर १९६९ पर्यंत आम्ही क्रमाने देणार आहोत * गांधी वाड्मय प्रकारान 
समिति, महाराष्ट्र * यांच्या आधारे हा पाचवा लेख * व्रत विचार ? घेतला आहे. गांधी वाड्य़य प्रकाशन 


समिति, महाराष्ट्र यांच्या सौजन्याने. संपादक ] 


माझे सारें जीवनच त्रतांवर आधारलेले आहे. १ 
आढहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह । 
शरीर-श्रस अस्वाद सर्वत्र भय-वर्जन ॥ 
सर्वेधमीं समानत्व स्वदेशी स्प्शभावना । 

हीं एकादश सेवावीं नत्रत्वे त्रतनिश्च्ये ॥ २ 


न्रतांची आवश्‍यकता 

असा एक पक्ष आहे, आणि तो प्रवळहि आहे, कीं 
जों म्हणतो ५ “' अमुक नियमांचे पालन करणे उचित 
आहे हे म्हणणें ठीक, पण त्याबद्दल त्रत घेण्याची 
आवड्यकता नाहीं; एवढेंच नव्हे तर त्यामध्यें मनाची 
दुर्वलताच दिसून येते, व॒ तसें करणे हानिकारकहि 
होण्याचा संभव आहे. दिवाय एकदां त्रत घेतल्यानंतर 
तो नियम जाचक होण्याचाहि संभव असतो; किंवा तो 
पापरूपहि वाटूं लागेल, असं असतांहि त्याला चिकटून 
रहाणे हें तर असह्य होय. ? 


मला या युक्तिवादांत कांहीं तथ्य दिसत नाहीं. ब्रत 
म्हणजे अढळ निश्चय, अडचणी ओलांडून जाण्यासाठी 
तर त्रतांची जरूर असते. अडचणी सहन करील पण 
डळमळणार नाही, तोच अढळ निश्चय म्हणावयाचा, 
अक्या निश्वयाखेरीज मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति साधूंच 
शकच नाहीं, असा सर्व जगाचा अनुभव साक्ष देत 
आहे. जें पापरूप असेल, त्यासंबंधीच्या निश्चयाला व्रत 
म्हणतांच येणार नाही, 

जो सर्वमान्य धर्म समजला जात आहे पण ज्याच्या 
आचरणाची आपल्याला संवय पडलेली नाही, 


न्‌, भा. र 


| अनुक्रमणिका | 


त्याविष्रयींच न्रत व्यावयाचें असते. वरील उदाहरणांत 
आपल्याला जं पाप वाटतें; तो केवळ भ्रम असेल. सत्य 
बोलल्याने कोणाला हानि पोचली तर ? - असला 
विचार सत्यवादी करीत बसणारच नाहीं. सत्यापासून या 
जगांत कोणाची हानि झालेली नाहीं, कधींकाळीं व्हाव- 
याची नाहीं, असा स्वतःच्या मनाशीं विश्वास धरावा. 
देह जावो अथवा राहो, धर्म हा आपल्याला पाळावया- 
चाच आहे, अद्या तऱ्हेचा उदात्त निश्‍चय करणारांनाच 
कधींकाळीं इंश्रराचा साक्षात्कार होऊं दाकेल. ब्रत घेणे हे 
दुर्बलतेचे व्िन्ह नव्हे तर खंत्रीरपणाचे द्योतक आहे. 
अमुक एक गोष्ट करणं उचित आहे, मग तीं कांददीं झालं. 
तरी करावयाची'च याचे नांव व्रत. यांत सामथ्यं आहे. 
मग त्याला व्रत न म्हणतां दुसरं कसलें नांब द्यायचे 
असेल तर त्याला हरकत नाहीं. पण “दाक्‍य तोंवर करीन? 
म्हणणारा स्वतःच्या दुर्बलतेचें किंवा अमिमानाचेंच 
प्रदर्शन करीत असतो. “ शक्‍य तोंपर्यंत ? हे वचन 
शुभ निरचयांमध्ये विषवत्‌ आहे, अर्स मी तरी, माझ्या 
स्वतःच्या जीवनामध्ये व इतरांच्याहि अनेकजणांच्या 
जीवनांमध्ये, पाहिळें आहे. दाक्ष्य तोंवर सत्य पाळ- 
णारांची हुंडी इंश्वराच्या पेढीवर पटविली जाणार नाहीं, 


जेथे आपलें जीवनच बांधून काढण्याचा प्रश्न येतो, 
इंश्वरदर्शांन करण्याचा प्रश्न येतो, तेथे ब्रताखेरीज 'चालावे 
कसे १ म्हणून व्रतांच्या आवडयकतेसंबंधीं आपल्या 
मनांत कधीं शंकाच न उद्भवो. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


च ९ र रं 


ग्र ळुळ्व्मळे या 
भौ 
चर 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


खोल विचार केल्यास आपल्या लक्ष्यांत येईळ कीं, 
सव व्रतें ब अहिंसा यामध्ये- किंवा सत्यामध्येंच- 
अंतभूत आहेत. ते अशा तऱ्हेने दाखवितां येईल% :- 


. सत्यांतून अहिंसा काढावी अथवा सत्य-अहिंसा हौ 
जोडी समजावी, दोन्ही एकच; तरी पण माझ्या मनाचा 
कल पहिल्या गोष्टीकडे आहे. शिवाय अल्लेस्ची स्थिति 
तर जोडीच्या, दंद्वाच्या पलीकडची आहे. परम सत्य 
उसऱ्या कशाच्या आश्रयांखेरीज उभे राहूं शकतें. सत्य 
साध्य आहे, अहिंसा साधन आहे. 

आपण कोणतेंहि एक व्रत घेतलें म्हणजे त्या वेळे- 
पासुनच त्यांचे संपूरणपर्णे पाटन करूं लागलों असा अभ 
नव्हे. व्रत घेणे म्हणजे त्याचें संपूर्ण पालन करण्याचा 
प्रामाणिक, हढ प्रयत्न कायावाचामनेंकरून मरेपर्यंत 
करणे, अमुक एक व्रत कठिण आहे म्हणून त्याची 
व्याख्याच ढिली करूं नये; कारण तसें करण्यामध्ये 
आत्मवंचना आहे. आपल्या सोईखातर आदर्शालाच 
खाली ओढण्यामध्ये आपलें पतन आहे. आदर्श 
स्वतंत्रपण नक्की करावा. मग तो कितीहि कठीण असला 
तरी त्याच्यापर्यंत पोंचण्याचा, प्राण गेळा तरी वेहे ततर 
पण, प्रयत्न करीत रहावें हाच परम अर्थ होय - 
पुरुषार्थ होय, 


जो पुरुष्र महाब्रतांचे संपूर्णपणे व तिन्ही काळीं 
पालन करण्यास समथ आहे त्याला इहलोकीं कांहीं 
करावयाचें रहात नाहीं; तो भगवान होय; तो मुक्त 
होय. 


आपण तर अल्प, मुमुक्ष, जिज्ञासु, सत्याचा आग्रह 
धरणारे, त्याचा शोध करीत असलेले प्राणी आहो. 


भ्सत्य 
| भथवा 
भहिंसा 
कन्या 
| व 1 चाय | 
वहन अस्वाद, अस्तेय 
4 


अनुक्रमणिका 


ी अपरिग्रह, 


म्हणून आपले काम, गीता म्हणते त्याप्रमाणें, धिंमेधिंमे, 
पण अतंद्रित राहून, प्रयत्न करीत जाणें हेंच होय, असे 
करीत गेल्यास कधींकाळीं आपण इंश्वराच्या कृपेला पात्र 
बनूं. त्यावेळीं आपले सर्व रस जळून जातील. ३ 


बोधक प्रसंग 
आचाय कालेलकर -- 


सन १९२६ ची गोष्ट असेल. बापूजी दक्षिणेकडे 
खादीसाठीं दोरा करीत होते. तामिलनाडचा दोरा 
संपला होता. आंब्रमधून मोटारने प्रवास चालला होता. 
आम्ही चिकाकोळला पोंचळों, रात्रीचे दहा वाजले 
असतील. तेथे पोंचल्यावर पाहतो तो उत्तमोत्तम 
कातणाऱ्या बायांच्या चढाओढीचा कायंक्रम ठेवण्यांत 
ना होता. तिकडे बापूजी गेले, आम्ही निवासस्थानी 
गेलों. 


पहाटें ४ वाजतां आम्ही प्रार्थनेसाठी उठळों, हात 
तोंड धुऊन प्राथना सुरू करतों आहांत, इतक्यांत 
भापूनी विचारले, “ रात्रीं निजण्याच्या पूर्वी तुम्ही 
प्राथंना केली कां? ” 

मी म्हणालो, “ आपण आलों तेव्हां मी इतका 
थकून गेलों होतों कॉ, आपल्याबरोबरच मी झोपीं गेलो. 
मरारथनेचे स्मरणच राहिले नाहीं, आतां आपण विचारलें 
तेव्हा टक्षांत आळे कीं; रात्रींची प्राथना राहून गेली, 


सत्य-अहिंसा 


| 


का 


| | 
अभय वगैरे 
जेवढें लांबवावे तेवढें, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


६. ७ 
रभ १९ र रे 
१५ ३॥/०७> 


आ... 


02 


हारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


न्रत-विचार 


नंतर वापूनीं आपली हकिकत सांगितली. ते म्हणाले, 
“मी. तास दीड तास कार्यक्रमाचे जागीं बसलो. 
तेथून इतका थकून आलों कीं, मीहि प्राथना करण्याचें 
विसरून गेलों आणि तसाच झोपीं गेलों. मग जेव्हां 
दोन-अडीच वाजतां डोळा उघडला, तेव्हां रात्रींची 
प्राथना केली नाही, याची आठवण झाली. मला असा 
घक्का वसला कीं सारें शारीर कांपू लागलें. मी घामाने 
अगदीं डवडवून गेलों. मी उठून बसलों, खूप पश्चात्ताप 
केला, ज्याच्या कृपेनं मी जगतो. आहें, आपल्या 
जीवनाची साधना करीत आहें, त्या परमेश्वरालाच मी 
विसरून गेलों ! केवढी मोठी चूक झाली ही! मी 
परमेश्वराची क्षमा मागितली. पण तेव्हांपासून झोंप 
आलींच नाहीं, मी तसाच वसून राहिलों. ? ४ 
म. गांधी - 

ता. २८ एप्रिळ १९२३ रोजीं रात्रीं मी जेव्हां झोपी 
गेलों, तेव्हां मला अणुमात्रहि कल्पना नव्हती कीं, दुसरें 
दिवशीं सक्राळीं मला उपवास जाहीर करावा लागेल, पण 
रात्रीं १२च्या सुमारास मला कोणी तरी अकस्मात्‌ 
खडबडून उठविळें. नंतर एक “्वनि माझे कानीं आला. 
तो आंतला होता कीं बाहेरचा हें मी सांगू शकत नाहीं. 
पण तो आवाज मला म्हणाला, “ तूं उपवास सुरू 
केलाच पाहिजेस. ” 

* किती दिवसांचा उपवास ? ” मीं विचारलें, 

“ एकवीस दिवसांचा. ” आवाज स्पष्ट ऐकू आला. 

६ केव्हां सुरू व्हावा तो उपवास ? “ मीं प्रश्न केला. 

“ उद्यांच, ” आवाज म्हणाला. 

लगेच माझा निर्णय झाला आणि मी पुनः झोपीं 
गेलों. या “ आंतल्या आवाजाचा ” वृत्तान्त मी दुसरे 
दिवशीं प्रातःकाळी प्रार्थना आटोपेपर्यंत कोणालाहि 
निवेदन केला नाहीं. 

शेले कांहीं दिवस माझ्या अंत:करणांत एक वादळ 
माजले होते. त्याच्याशीं मी झुंजत होतों, अखेर मळा 
आदेश मिळाला. ५ 
महादेव देसाई - 

ता. ८मे रोजीं प्रातःकाळची प्रार्थना आटोपली, 
नंतर गांधीजींनी सरदार वळभभाई पटेल यांच्या हातीं 
एक वच्विठ्ठी दिली. तींत गांधीजींनी आपला उपोषणाचा 
निर्धार कळवून एवढेंच लिहिलें होते कीं, “ वलछ़भभाई, 


| अनुक्रमणिका | 


चर्चेला जागा नाहीं. तुम्हीं चर्चा करणार नाहीं अशी 
आक्षा मी बाळगतों. त्याचें कारण माझ्या पत्रकावरून 
आपल्या ध्यानीं येईल. ” 

गांधीजींचे पत्र सरदारांनी एकदां वाचले; दोनदां 
वाचलें आणि त्यांचें मन सुन्न झालें. त्यांनों मोनच धारण 
केळे, कांहीं काळानंतर ते मळा इतकेंच म्हणाळे; नायगा- 
राच्या धत्रधव्याला बांध घालण्याचा खटाटोप करून काय 
उपयोग ? त्यांच्यापेक्षा अधिक पवित्र माणूस कोण आहे 
ते मळा दाखवा. जर कोणी असेल तर त्यानें गांधीजींचे 
मन वळविण्याचा प्रयत्न करावा. मी तो नाही. ” ६ 
प्यारेलाल - 

८ एकला चलो रे? अक्शा स्वरूपांतील गांधीजींची 
नोखाली-यात्रा चाळू होती. ता. ३० जानेवारी १९४७ 
रोजीं गांधीजींचा मुक्काम आमकी गांवीं होता. तेथे 
शेळीचे दूध मिळत नऱ्हते. “ नारळाचें दूध मिळालें तरी 
चाळेल,? गांधीजींनी तोड काढली. त्यांनीं दिवसांतून 
८ औंस आपरस ( नारळाचे दूध ) घेतला. त्यामुळें 
त्यांना संग्रहणींचा विकार झाला, संध्याकाळीं तर ते 
अगदीं गळून गेले, 

संध्याकाळीं शौचविधि आटोपून ते बाहेर आले, तर 
घामाने डबडबलेले. जांभयाहि ते वारंवार देऊ लागले. तें 
पाहून ते आतां मूच्छित पडणार असे मनु गांधींना 
वाटलें, तिनें त्यांचे डोकें उचलून धरलें, त्यांच्या कपाळा- 
वरीळ घाम पुसला व प्रो. निमलकुमार बोस यांना हाक 
मारली. ते आल्यावर दोघांनीं गांधीजींना उचळून आंत 
नेलें व अंथरुणावर निजविलें. 

मनूने डॉ. सुशीला नायर यांना एक पत्र लिहिलें, ते 
ती प्रोफेसरांना देणार, तोंच गांधीजींनीं डोळे उघडले. ते 
मनूळा म्हणाले, “ तूं निमल्ब्रावूंना बोळावलेंस हे मला 
आवडलें नाहीं. पण तूं अजून ल्हान आहेस. म्हणून 
मीं तुला क्षमा करतों. अशा वेळीं पूर्ण भक्तीने राम- 
नाम घेत असावे, मी सारखा रामाचे नांव घेत होतो. 
आतां ही हकीकत कोणाला कळवू नकोस-सुशीलेला- 
सुद्धां, माझा खरा वैद्य राम हाच आहे. माझ्याकडून 
त्याला जोंवर काम करवून घ्यावयाचे आहे, तोंवर तो 
मला जिवंत ठेवील; नाहीं तर येथून घेऊन जाईल. ” 

मनु चपापली. भराभर त्या पत्राचे तुकडे ती करू 
लागली. गांधीजींनी सारा प्रकार ओळखला. “ तू तर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


श्‌ ._ 
५-/१ ) त्र 
6 % अिष्ण्त्ल> कं 
&& श्र 
"नवभारत १ श्‌ 
क धि ७५ > ६ 
>) च 2 
७4 अमृतमहोत्सवी >-२७ 
क्ले १ > 
२“ % त 
र ८) र १ क 
) ४ डर .] 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पत्र लिहूनहि टाकलेस १ ' त्यांनी विचारलें. मनूने 
अपराध कबूल केला. गांधीजी म्हणाले, “ आज देवाने 
तुला व मला वांचविळें, सुशीला खेड्यांतील काम 
टाकून येथं घांवत आली असती, त्यामुळें मी माझ्यावर 
व तुझ्यावर रागावलो असतों. आज माझी परीक्षाच 
झाली.” ७ 

सत्य 

“ आपल्या संस्थेचं मूळच सत्याच्या आग्रहामध्ये 
राहिलेले आहे. 

* सत्य? शब्द सतूवरून आलेला आहे, सत्‌ म्हणजे 
असणें, सत्य म्हणजे असण्याचा भाव. सत्याव्यतिरिक्त 
इतर कोणत्याहि वस्तूला अस्तित्वच नाहीं, परमेश्वराचे 
खरें नांवच ' सत्‌ ? म्हणजे “ सत्य ? आहे. म्हणून 
“ परमेश्वर सत्य आहे ? असें म्हणण्यापेक्षा * सत्य 
म्हणजेच परमेश्वर ' असे म्हणणे झधिक उचित होय. 
राज्यकर्त्यालेरीज, सरदाराखेरीज आपले चालत नाहीं. 
त्यामुळें परमेश्वर हें नांव अधिक प्रचलित आहे व 
राहणारहि, पण विचार केला असतां * सत्‌? किंवा 
“ सत्य? हेंच खरें नांव होय व हेंच पूर्ण अर्थ सूचित 
करते, आणि जेथे सत्य आहे तेथे ज्ञान-शुद्ध ज्ञान- 
आहेच आहे. जेथें सत्य नाहीं, तेथे शुद्ध ज्ञान दाक्‍्यच 
नाहीं. 

या सत्याच्या आराधनेसाठीच आपलें जीवित, तत्मी- 
त्य्थच आपली प्रत्येक हालचाल, त्यासाठींच आपण 
प्रत्येक श्‍वासोच्छ्वास घ्यावयाचा, असे करण्यास शिकलों 
तर इतर सर्व नियम आपल्या हातीं सहजी येतील व 
त्यांचे पालन सुळम होऊन जाईल, सत्याविना कोण- 
त्याहि नियमांचे शद्ध पालन अशक्य आहे. 

सामान्यत; सत्य याचा “ खरे बोलणे ? एवढाच अर्थ 
आपण करीत असतों. परंतु येथे सत्य शब्द आपण 
व्यापक अर्थाने योजलेला आहे. विचारांत, वाणींत व 
आचरणांत सत्याचे पालन हेंच खोरे सत्य, या सत्याचे 
ज्याने संपूर्णपणे आकलन केलें, त्याला जगांत आणखी 
कांही जाणावयाचें रहात नाही, कारण आपण वर 
पाहिळेंच कीं, श्ञानमात्र त्याच्यामध्ये सांठविलेळे आहे. 
त्यात ज्याचा समावेश नसेल तें सत्य नव्हे, ज्ञान न्हे; 
एवढी ही कसोटी लावून पहाण्याचें आपण शिकून 
घेतळें की, मग कोणते कार्य करण्याजोगे आहे व कोणतें 


| अनुक्रमणिका | 


त्याज्य आहे, काय पहावें व काय पाहू नये, काय वाचावे 
व काय वाचू नये, हें आपल्या चटकन्‌ लक्ष्यांत येत 
जाईल, पण परिसासारखे असलेलें व कामघेनुसारखें असे 
हें सत्य आपल्या हातीं के ठागावे र 

भगवंतांनीं याचे उत्तर दिलें आहे- “अभ्यासाने व 
वेराग्याने, * 

सत्याविषयींची तळमळ म्हणजेच अभ्यास; सत्या- 
खेरीजच्या इतर सर्व वस्तूंत्ृद्दळ आत्यंतिक उदासीनता 
म्हणजेच वैराग्य, 

असे असतांहि एकाचें सत्य तेच दुसऱ्याच्या दृष्टीने 
असत्य, अक्ष आपल्याला पदोपदी आढळेल. परभेश्वर- 
सुद्धां प्रत्येक मनुष्याला निरनिराळा दिसत नाहीं का? 
तरी पण तो एकच आहे असे आपल्याला माहीत 
आहे. पण सत्य हा शब्दच परमेश्वरवाचक आहे. 
म्हणून ज्याला जे सत्य वाटतें, तदनुसार त्यानें वागावें 
यांत दोष नाहीं, एवढेंच नव्हे तर तेंच कर्तन्य होय. मग 
तसे करण्यांत चूक होत असली तरी ती सुधारळी 
जावयाचीच आहे. कारण कीं, सत्य-शोधनाच्य़ा पाठीशी 
तपश्चर्या असणार-म्हणजेच स्वतः दुःख सहन कराव- 
याचें असणार-त्याच्याख्रातर मरायचें असणार,-अर्थात्‌ 
त्यामध्ये स्वार्थाचा किंचित्‌ वाससुद्धां नसणार, अदा 
तऱ्हेने निःखाथे शोध करीत असतां शेवटपयत कोणी 
आडमार्गाने गेला, असें आजमितीपर्यंत घडलेले नाहीं. 

म्हणूनच सत्याची आराधना हीच भक्ति; आणि 
भक्ति म्हणजे तर सुळावस्ची पोळी आहे, तो “ हरीचा 
माग ' असल्यामुळें त्यामध्ये भित्रेपणाला जागाच नाहीं. 
त्यात अपयश म्हणून कांहीं वस्तुच नाहीं. हा * मरून 
अमर होण्याचा ' पत्र आहे. ” ८ 
बोधक प्रसंग 
म. गांधो -- 


बालपणी विड्यांचीं थोटके चोरणे व त्यासाठीं 
चाकरांचे पेसे चोरणे, असे गुन्हे माझ्या हातून घडले. 
उग या शुन्ह्यांपक्षांहि दुसरा एक चोरीचा थुन्हा जो 
माझ्या हातून घडला, तो मी जास्त भयंकर समजतों. 

डीचा अन्हा घडला तेव्हांचें बय बारा-तेरा वर्षीचे 
असेल; कदाचित्‌ त्याहूनहि कमी. दुसऱ्या चोरीच्या 
वेळीं वय पंघरा वर्षांचे असावे. ही चोरी माझ्या 
मासाहारी बंधूच्या सोन्याच्या कड्याच्या तुकड्याची 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९... ७ 
१५/८ ) रे 
१५१७७ 


क... 


ह र» ४ *, 


हारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


न्रत-विचार 


'होय. त्यांना थोडेसे- म्हणजे पंचवीस एक स्पयांचे- 
कज झालें होतें. ते फेडावे कसं याचा आम्ही उभयतां 
बंधु विचार करीत होतों. माझ्या बंधूंच्या हातांत 
-सोन्यांचे भरीव कडें होतें. त्यांतून एक तोळा सोनें कापून 
काढणें कठीन नव्हते. आम्ही कडे कापलें-आमचें कजे 
फिटले. परंतु मला ही गोष्ट असह्य झाली, इतःपर चोरी 
म्हणून करावयाची नाहीं, असा मी तत्काळ निश्चय 
केला, वडिलांपाशीं तशी कबुलीडि देऊन टाकली 
पाहिज, असे मळा वाटूं लागळें. पण जीभ चालेना, 
वडील मला मारतील अशी भीति वाटत नव्हती. त्यांनीं 
उभ्या जन्मांत आम्हां भावांना कधीं मारळें अशे आठट- 
वत नाहीं. परंतु त्यांना दुःख होईल. आणि त्यांनीं 
डोकें आपटून घेतलें तर ? 

“८ हा धोका सहन करूनहि आपण गुन्हा कबूल 
-केळाच पाहिजे, त्याखेरीज आपल्या दोषाचे क्षालन 
होणार नाहीं अस माझ्या मनाने घेतलें. 

अखेरीस मी निश्चय केळा कीं, वडिलांना चिठ्ठी 
लिहून आपण गुन्हा कवूल करावा आणि माफी मागावी. 
मी चिठ्ठो लिहिळी आणि स्वतः त्यांच्या हातीं नेऊन 
दिली. चिठ्ठीमथ्ये मी सर्व गुन्हा कवूल करून शिक्षा 
मागितली होती. त्यांनीं स्वतःवर कांहीं दुःख ओढवून 
घेऊं नये अशी विनवणी केली होती; व इतःपर अशा 
तऱ्हेचा गुन्हा न करण्याची प्रतिज्ञा केली होती. 

मी कांपर्‍्या हातानें ती चिठ्ठी वडिलांच्या हातांत 
दिली. मी त्यांच्या उच्चासनासमोर बसून राहिलों, 
त्यावेळीं त्यांना भगंदराची व्यथा होती. त्यामुळे ते 
भेथरुणाला विळलळेळे होते. खाटेऐवजीं लाकडी उच्चासन 
'ते वापरीत, 

त्यांनीं चिठ्ठी वाचली. डोळ्यांतून मोत्याचे बिंदु 
गळाले, चिठ्ठी मिजली, त्यांनी क्षणमात्र डोळे मिटून 
रले. ती चिठ्ठी फाडून टाकली आणि वाचण्यासाठी 
बसते झाले होते, ते परत आडवे झाले. 

मी पण रडलो. वडिलांचे दुःख मी समजू. शकलो. 
मी चित्रकार असतों तर आजहि ते चित्र पूर्णपणे 
रेलाटूं दाकलों असतों, इतक्या स्पष्ट रीतीने तं माझ्या 
डोळ्यांसमोर उभे आहे. 

त्या मौक्तिक बिंदूच्या प्रेमबाणाने माजं हृदय भेदून 
टाकळे, मी थुद्ध झालो. ज्याला अनुभव असेळ तोच 


हें प्रेम समजू शकेल, “ रामबाण वाग्या रे होय ते 
जाणें, ? 

माझ्या दृष्टीने हा अहिंसेचा वस्तुपाठ होता. त्यावेळीं 
त्यांत मला पितृप्रेमापळीकडे कांहीं दिसले नऱ्हते. परंतु 
आज मौ त्याला च्रुद्ध अहिंसा या ख्पाने ओळखू 
शकतो. अक्या तर्‍हेच्या अहिंसेने व्यापक स्वरूप धारण 
केलें, म्हणजे तिच्या स्पर्शापासून कोण अलिप्त राहणार १ 
अक्शा व्यापक अहिंसेच्या शक्तोचे मोजमाप करण 
अशक्य आहे. 

अशा तर्‍हेनें शांतपणे क्षमा करणें हें वडिलांच्या 
स्वभावाविरुद्ध होतें. ते संतापतील, टाकून बोलतील, 
कदाचित्‌ डोकेंहि आपटून घेतील अते मला वाटलें 
होतें. परंतु त्यांनीं इतकी अयार क्शांति राखलो, याचें 
कारण गुन्ह्याची निखालस कबुली हेंच होय, असे मला 
वाटते. जो मनुष्य अधिकारी मतुष्यापाशीं स्वतःचा 
गुन्हा खुल्या दिलाने कत्रूल करतोंव तो पुन: न 
करण्याची प्रतिज्ञा करतो, तो सर्वोत्कृष्ट प्रायश्चित्त घेतो. 
मला माहीत आहे कीं, माझ्या कतरुलीमुळें वडील 
माझ्याविषयी निश्चित झाळे आणि त्यांच्या मजवरीळ 
अगाध प्रेमांत भरच पडली, ९ 


(२) 

मी डरबनहून रवाना झालों, माझ्यासाठीं पहिल्या 
वर्गाचे तिक्रीट काढविलें. तेथे झोंपण्याचा बिछाना 
पाहिजे असेळ, तर पांच शिलिंगांचें स्वतंत्र तिकीट 
काढावे लागे, अबदुछारोठांनीं ते काढण्याबद्दळह आग्रह 
केला; पण मी हट्टाने, तोर्‍याने आणि पांच शिलिंग 
वांचविण्यासाठीं, बरिछान्याचे तिकरोट काढण्याचे 
नाकारले, * 

अबदुछाशेठनीं मला बजावले, “पहा हो; हा मुळूच 
निराळा आहे, हिंदुस्थान नव्हे. खुदाची मेहरबानी 
आहे, तुम्ही पैशाचा कंजूप्रपणा करूं नका, जरूर ती 
सोय करून घ्या. ” 

मी त्यांचे आभार भानळे आणि त्यांना ' काळजी 
करूं नका? म्हणून सांगितलें. नाताळची राजधानी 
मेरित्सवर्ग येथे गाडी नऊ वाजतां पोंचली. येथे बिछाने 
पुरविण्यांत येत होते. एका रेल्वे-नोकरानं येऊन विचारळे' 
६ तुम्हांला बिछाना पाहिजे १ ” 

मी म्हटळें, “ माझ्यापाशीं माझा बिछाना आहे.” 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


का सा 
५/£ ) रे 
१ ३॥/०७> 


व्र 


क र» ४ १ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


तो निघून गेला. इतक्यांत एक उतारू आला, 
त्याने माझ्याकडे पाहिलें. मी गोरेतर आहे असें पाहून 
त्याचे पित्त खवळळें. तो बाहेर पडला व एक-दोन रेल्वे 
र अंमलदारांना घेऊन आला. कोणी कांहीं बोलले नाहीं. 
शेवटीं एक अंमलदार आला. तो म्हणाला, “ असे 
इकडे या, तुम्ही शेवटल्या डब्यांत वसा. ? 

मी म्हटळें, “ माझ्य़ाजवळ पहिल्या वर्गाचे तिकोट 
आहे. ” 

तो म्हणाला, “ त्याची पर्वा नाहीं. मी सांगतों की, 
तुम्ही शेवटल्या डब्यांत जा. ” 

*“ मीहि सांगतो कीं, मळा या डब्यांत डरबनहून 
वसविण्यांत आलेळें आहे, आणि त्यांतूनच प्रवास कर- 
ण्याचा माझा इरादा आहे. ” 

अंमलदार म्हणाला, “ ते कांहों चालायचें नाहीं. 
तुम्हांला उतरावेंच ळागेळ, तुम्ही उतरलां नाहीं, तर 
शिपाई तुम्हांला खालीं काढील, ” 

मी म्हटले, ' तर मग शिपाई खुद्टाळ मला खालीं 
काढूं च्या. मी आपण होऊन नाहीं उतरणार, ” 

शिपाई आला. त्यानें माझा हात पकडला आणि 
मला थक्का मारून खालीं काढलें, त्याने माजे सामान 
उतरून घेतळें. मी दुसऱ्या डब्यांत जाण्याचें नाकारले, 
गाडी निघून गेली. 

मी वेटिंग रूममध्ये शिरलो. माझ्या हातांतळें पाकीट 
तेवढे बरोबर ठेवळें. बाकीच्या सामानाला मीं हात 
लावला नाहीं, रेल्वेच्या नोकरांनी तें सामान कोठें तरी 
ठेवलें. 

हिंवाळ्याचे दिवस होते, दक्षिण आफ्रिकेचा हिंबाळा 
उच विभागामध्ये कडाक्याचा असतो. मॅरित्सवर्ग उंच 
भागामध्ये आहे. त्यामुळें थडी खप वाजली, माझा 
ओव्हरकोट सामानांत होता. सामान मागण्याची मला 
हिंमत होइना, ' फिरून अपमान झाढा तर? ? मी 
थेडीने कुडकुडलों. 

मला हे जें दुःख सोसावें लागलें, तें वरवरचें होते- 
आंत खोलांत असलेल्या एका महारोगाच तैं बाह्य 
लक्षण होतें. हा महारोग म्हणजे वर्ण-द्रेष. * हा 
दुंढमूल राग निंमूळ करण्याची शाक्ति माझ्या अंगीं 
असल, तर मीं तिचा उपयोग केला पाहिजे-व तो 
करताना स्वतःवर येतील तीं दुःहे सहन केलीं पाहिजेत. 


अनुक्रमणिका 


वणे-ह्ेष काढून टाकण्यासाठी अवरय असेल, तेवढेच 
स्वतःच्या दुःखाचे परिमाजेन करण्याचा प्रयत्न मीं 
करावा, " असा निर्णय करून, आपण कांहींहि करून 
सऱ्या गाडीने पुढें जायचेंच, असा निश्चव मी 
केला, १० 
बाळकोबा भावे - 

गांधीजींच्या सहवासांत दीध काल राहिलेले आ श्र- 
माचे एक अधिकारी व अगदीं विश्वासाह कार्यकर्ते 
आश्रमाचा वराजार करीत असत, त्याचा हिशनदेखील ते 
ठेवीत असत. मगनलालभाई नंतर श्रो. छगनळाळ जोशी 
कांहीं महिने व्यवस्थापक होते. त्यांना अशी शंका 
आली कीं, दोन आण्यांच्या वस्तूंचा भाव अडीच 
आणे लावून अर्धा आण्याची चोरी ते अधिकारी करीत 
असावेत, 

अशा प्रकारच्या चोरीची त्यांना दीध काळापासून 
संवय लागली होती, असें आढळून आलें. त्यांची शांका 
खरी ठरळी, चोरी पकडली गेली. 

_ गांधीजींनी त्यांना बोलावले, ते प्रथम कवूल होईनात, 
उढ कवूळ झाले. गांधीजींना आंतून मोठाच धक्का 
भत्ता, कारण आफ्रिक्रेंत गांधीजींच्या निकट सह्काऱ्यां- 
पेकी ते एक होते. आश्रमांत ते मूळपासूनच होते. 
गांधीजींच्या नातल्गांपेक्रींच ते एक होते. वापूजींचा 
मनांत निय झाला कीं,  सत्याग्रहाश्रम ? नांव घारण 
करायळा हा आश्रम लायक नाहीं. माझ्यामध्ये कुठे 
तरी असत्य लपलेले आहे 
शकलो नाहीं. 


| त्यांचा स्वतःचा निर्णय झाला असला; तरी सर्वांच्या 
समतिशिवाय तो त्य 


ची ना अंमढांत आणायचा नव्ह्ता. 
ते सस्थेचे सर्वाधिकारी असले, तरी कोणताहि महत्त्वाचा 
निर्णय, ते प्रमुख व्यक्तींच्या संमतीशिवाय घेत नसत, 
, प्यांनीं विनोबाजींना वर्ध्याहून बोलावळें, ते आल्या- 
नंतर आ, काकासाहेब काढेलकर, श्री, किशोराळ 
मशर्वाळा वगेरे प्रमुख मंडळींसमवेत सभा घेतली 
गेळी, एक तासभर सर्वांना त्यांनीं समजावून सांगितलें, 
मी त्या समेला हजर होतों, त्यांचे भाषण ऐकत 
असतांना माझ्यावर त्यांच्या प्रवर सत्य-निषठ्ठेचीच छाप 
पडत होती, सत्या पुढें त्यांना सर्वे तुच्छ वाटत असे. 
सत्यासमोर प्रतिष्ठेची कांहीं किंमत नव्हती. “ सत्या- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


* तै मी अद्याप हुडकून काढू 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९... ७ 

५/४६कि्य 
* ७ की 

॥8 नवभारत च 


सू... वषे (8 क व 
क आ, 
पतात 


अ ७” 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


१ 
"क 
र्ट 


ब्रत-विचार 


ग्रहाश्रम ' नांव सोडून “ उद्योग-मंदिरि ” नांव धारण 
करण्यांत आश्रमाची प्रतिष्ठा कमी होईल वगेरे विचार 
त्यांच्या मनाला शिवळे नाहींत. त्यांच्या म्हणण्यावर 
साधकबाधक चर्चा होऊन शोंबटीं त्यांच्या म्हणण्याला 
सवानीं मान्यता दिली. ज्या जागीं प्राथना होत असे, 
-तो * सत्याग्रहाश्रम ? व बाकी सर्वे संस्थेला “ उद्योग- 
मंदिर! असे नांव दिलें गेळें, व पुनः योग्यता प्राप्त 
केल्यावर, “ सत्याग्रहा श्रम ! नांव घारण करायचे, असें 
ठरले, 

"लुई फिशर - 

१९१६ सालची गोष्ट. आ श्रमांतील दोंकडो रुपयांची 
रक्कम मणिलाळ ( गांधीजींचा दुसरा मुलगा ) याचे- 
जेवळ होती. त्यावेळीं त्याचे ज्येष्ठ बंधु हरिलाल हे 
कलकत्ता येथें व्यापारांत डोकें वर काढण्यासाठीं घड- 
*पडत होते. त्यासाटी त्यांना पैशाची गरज होती. ती 
भागविण्यासाठी मणिलालांनीं आपल्याजवळील रक्कम 
कर्जाऊ म्हणून हरिलालांना पाठविली, तिःची पावती 
हरिलालांकडून आली; पण ती पडली - 

महात्माजींच हाती | त्यांच्या दृष्टीनं, आश्रमांतील 
'वैसा असा खाजगी कामासाठीं वापरणं हा गुन्हाच 
होता. त्याला शिक्षा कोणती ? हद्दपारी, 

दुसरच दिवशीं, गांधीजींनी मणिलालांना आश्रमांतून 
घालवून दिलें, । कोठेंहि जा आणि सूत-कताई व सूत- 
विणाई करून पोट भर, मात्र तसें करतांना माझे नांव 
-कोठेंहि वापरू नकोस, 

एवढ्या शिक्षेनेंहि बापूजींचे समाधान झालें नाहीं. 
-मुलळाच्या पापाच्या क्षालनासाठीं आपण स्वतः उपोषण 
केळें पाहिजे, अस त्यांना वाहूं लागलें, त्यांनीं उपोषण 
करूं नेये अशी विनवणी मणिलालांनीं केली-सारी रात्र 
.त्यांच्याजवळ बसून त्यांनीं बापूजींची करुणा भाकली, 

अखेर बापूजींनीं मणिलालांची विनंति मान्य केली, 
उपोप्रणाचा संकल्प टाकला. मणिलाल आश्रमांतून 
निघाले. कस्तुरबा व देवदास हुंदके देऊन रडूं लागले. 
“पण गांधीजींचा निश्चय कायम, ११ 
'कन्ह॒य्यालाल मुनशी - 

१९१९ साली होते. रोळट बिलाविरुद्ध सत्याग्रह 
करण्याचें गांधीजींनी योजिले होते. त्यासाठीं मुंबई येथे 
छुक समिति स्थापन झाली होती, तिचें चिटणीस श्री. 


| अनुक्रमणिका | 


दांकरलाल बँकर व उप्र सोभानी हे दोघे होते. सोभानी 
हे मोठे मातवर, बाणेदार व सामर्थ्यवान पुढारी होते. 
त्यांनीं एक पत्रक छापून घेतळें. त्याच्या जितक्या प्रति 
खरोखर काढल्या होत्या, त्यापेक्षां कमी प्रतींची संख्या 
त्या पत्रकांवर छापलेली होती. हें असत्याचरण गांधीजीं- 
च्या नजरेस आलें तर त्याचा काय परिणाम होईल १ 
अशी दांका एकाने काढली. त्याबरोबर सोभानी यांनीं 
लगेच जादा प्रति रातोरात शिवरी येथे नेऊन जाळून 
टाकल्या. 

पण होऊं नये ते झालेच. असत्याला वाचा फुटली 
आणि गांधीजींच्या कानी वार्ता गेली. गांधीजींनी 
लगेच निर्णय दिला, “हा गुन्हा आहे, आणि त्याची 
वर्दी पोलिस कमिदशयनरास दिली पाहिज-तीसुद्धां सोमानी 
यांनींच. ” बाणेदार सोभानी यांना ही अपराधाची 
कुळी देणे जीवावर आले. पण करणार काय १ गांधी- 
जींचा सत्याचा आग्रह, “ तो मानला नाहीं, तर मी 
समितीचा राजीनामा देईन. ” असा धाक गांधीजींनी 
घातला, नाइलाजाने सोभानी कबूल झाळे आणि पोलीस 
कमिदानरकडे जाऊन त्यांनीं आपल्या “ गुन्ह्याची ' 
कबुली दिली. 

ती ऐकतांना पोलीस कमिशनर नुसते स्मित करीत 
होते. १२ 
आगाथा हॅरिसन - 

ओरिसामध्ये गांधीजींनीं हरिजनांसाठीं दोरा काढला 
होता. त्यांच्या पथकामध्ये १८ वर्षांचा एक घट्टाकट्टा 
जर्मन तरुण सामील झालेला होता. गांधीजींनी या 
दोऱ्यांत आपल्यावर स्वतःच एक बंधन असे घाळून 
घेतलें होते कीं, राजकीय विषयावर भाषण करावयाचें 
नाहीं. अर्थात्‌ हें बंधन त्यांच्या बरोबरीच्या मंडळींना हि्‌ 
लागूं होते. 

एका गांबीं आमचा मुक्काम बरेच दिवस पडला, 
त्या अवधीत या जर्मन तरुणानं, आम्हां कोणाला, दाढ 
लागू न देतां, विद्यार्थ्याच्या एका मोठ्या मेळाव्या पुढे 
भाषण केलें, त्यांत त्याने ब्रिटिश सरकारने हिंदुस्थाना- 
मध्यें ज़ जुळूम ब अन्याय चालविले होते, त्यांचें वर्णन 
केलें. 

दुसरेच दिवशीं ब्रिटिश अधिकाऱ्यांकडून त्याला 
सूचना मिळाली, “ यापुढें अशा सभांमध्ये तुम्ही 


छु 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... ७ 
५/८ ) रे 
१०-८७ य 


नवभारत हे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


भाग घेणार असाल, तर तुम्हांला हा प्रांत सोडून जावें 
लागेल. ” ही सूचना म्हणज ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या 
झुल्माचाच पुरावा, असे त्या तरुणाला वाटलें व तो 
आनंदानें गांधीजींना ते पत्र दाखविण्यास गेला. गांधींजी 
सहसा कधींहि रागावत नाहींत. पण त्यावेळीं इतके 
रागावळे आणि त्या तरुणाला म्हणाले, “ तुम्ही हा गुन्हा 
केला आहे. माझे बंधन तुम्हांस ठाऊक होतें आणि तरी 
तुम्ही अशी गोष्ट केली |! आतां तुम्ही त्या ब्रिटिश झधि- 
काऱ्याला माफीचे पत्र पाठवा आणि ते पाठविण्यापूर्वी 
मला दाखवा. ”? 

“ पण गांधीजी, भाषण मीं केळे आहे; आपण नव्हे. 
आणि ममी ञञजे बोललो, ते ते सारेच सत्य आहे.” तो 
तरुण जोरजोराने युक्तिवाद करूं लागला, 

“ पण सरकारी अधिकाऱ्याला काय वाटेळ ? मी 
विश्वासघात केला असेंच तो समजणार नाहीं कां ? तुम्ही 
जर माफी-पत्र ल्हूं शकत नसाल, तर आमच्या मंडळीं- 
तून ताबडतोब निघून जा. ” 

माकीपत्र कसें असावें, ते गांधीजींनी लिहूनच दिलें 
त्यावर सह] करण्यास तो जर्मन तयार होईना. पण कांहीं 
तास विर्‍चार केल्यावर त्यांने माफीपत्न लिहिळें आणि तें 
स्वतः त्रिटिश अधिकार्‍यास पोहोंचते केळे तेव्हांपासून 
तो जमन तरुण अत्यंत शांत स्वभावाचा बनला, १३ 
अहिंसा 

सत्याचा, अहिंसेचा मार्ग जितका सरळ तितकाच 
बिकट आहे; तरवारीच्या धारेवर चालण्यासारवा आहे. 
प्रतिक्षणीं साधना केल्यानेच त्याचें दर्शन घडणार. पण 
सत्याचें संपूर्ण दंन तर या देहीं अशक्य आहे. त्याची 
फक्त कल्पनाच करतां येणार, अल्ेरीस श्रद्धेचा आश्रय 
हा करावाच लागतो. 

* माझ्या मार्गात ज्या अडचणी येतील त्या मी सहन 
कराव्या कां त्यांच्या निमित्ताने जे जे नाश करावे लाग- 
तील, ते करीत जावे व आपला मार्ग कापीत जावे १ 
असा प्रश्न जिशासूंच्या पुढें उभा राहिला. नादा करीत 

गेल्यास आपण मार्ग कापीत नाहीं, तर होतों तेथेच 
राहतों असें त्याला कळून आलें. संकटे सहन करीत गेला 
तर त्याची प्रगति होते. पहिलाच नाश करतांक्षणी त्याला 
आढळून आहें कीं, आपण ज्या सत्याचा ज्ञोध करीत 
आहा, त सत्य बाहेर नसून अंतरांतच आहे. 


| अनुक्रमणिका | 


आपल्याला चोर उपद्रव देतात. त्यांचें निवारण 
करण्यासाठीं त्यांचें पारिपत्य केळे. तेवढ्या क्षणापुरते ते 
पळून तर गेळे खरे, पण दुसर्‍या ठिकाणी जाऊन त्यांनीं 
द्रोडा घातला. पण तें दुसरे ठिकाण झालें तरी आपलेच. 
याचा अर्थ असा कीं आपण अंधाऱ्या गल्ींत येऊन 
सांपडलों, चोरांचा उपद्रव वाढतच चालला. कारण तो 
तर चोरी हा आपला धंदाच करून वसला. आपल्या 
लक्षांत आलें कीं, यापेक्षां चोराचा उपद्रव सहन करून 
घ्यावा ते बेर; तसे केल्यानें चोराला समज येइल. एवढें 
सहन केल्यानें आपल्या लद्व्यांत आले कां, चोर झाले. 
तरी आपल्याहून निराळे नाहींत, आपले तर स्वच 
आप्तेष्ट आहेत, मित्र आहेत; लांचे पारिपत्य कसलें 
करावयाचें ? 


"ण उपद्रव सहन करीत गेळें म्हणने भागले असेंहि 
नाहीं. त्यांपासून भ्याडपणा उद्भवण्याचा संभव आहे. 
यावरून आपलें आणखी विशेष कतंब्य आपल्याला 
दिसून आलें, चोर हे जर आपलीं भावंडे, तर त्यांच्याहि 
मनामध्ये तशी भावना उत्पन्न केळी पाहिजे. म्हणजेच 
आपण त्यांना आपलेसे करण्याचे उपाय शोधून काढ- 
ण्याची तसदी घेतल्याखेरीज गत्यंतर नाहीं. हाच अहिं 
सेचा मार्ग. यामध्ये उत्तरोत्तर दुःख ओढवून घेण्याचाच 
पक्ष असतो; अमर्याद सहनशीलता दिकावयाची 
असते. जर तेवढे साधले तर अखेरीस चोर साव बनतो; व 
आपल्याला सत्याचे अधिक स्पष्ट दशन होतें, इंश्रराचा, 
सत्याचा महिमा आपल्याला अधिक चांगल्या तऱ्हेने 
कळून येतो, संकटाचा भार उचलावा लागत असला, 


क अशाश्वततामधील भेद 
आपल्याला अधिक चां तऱ्देने ०_ 

९. ला अधिक चांगल्या तऱ्हेने कळतो; कतंव्या- 
; अभिमान गळतो; नम्रता 
देहामध्य स झडून जातो; आणि 
क म साहून राहिलेला मळ प्रत्यही कमी कमी होत 
जातो. 


ही अहिंसा म्हणजे आज आपण जी स्थूळ अहिंसा 
पहातां ती नव्हे. कोणालाहि मारावयाचें नाहीं हे 
साढ्च; परंतु प्रत्येक कुविचार म्हणजे हिंसा होय, 
उतावळेपणा म्हणजे हिसा; मिथ्या भाषण म्हणजे हिंसा, 
६प म्हणजे हिंसा, कोणाचे वाईट चिंतणे म्हणजेसुद्धां 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५. ४.७ 
च ९ ) ते 
«र "कस क्क 
. 3 नवभारत र्‍ 


3). वषे | १३)% क 
सश, रश 


अ ७” 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


१ 
>” 
र्ट 


त्रत-विचार 


हिंसाच. ज्याची लोकांना जरूर आहे तें आपल्या 
ताब्यांत ठेवणें हीसुद्धा हिंसाच आहे. कारण, आपण 
खातों तें जगाला पाहिजेच असते. आपण उभें राहावें 
तेथ दोकडों सूक्ष्म जंतु असतात ब ते चिरडले जातात. 
ही जागा त्यांची आहे. तर मग काय आत्महत्या 
करावयाची १ तिकडूनहि पार पडतां येत नाहीं. देहाला 
कवटाळण्याची वासना मनाने निःशेष सोडावी; तेव्हांच 
देह शेवटी आपल्याला सोडील. ही निर्मोह अवस्था 
म्हणजेच सत्यनारायण. त्याचा साक्षात्कार अधीर बनून 
साधतां यावयाचा नाहीं. देह हा आपला नव्हे, 
आपल्या हाती मिळालेली ती ठेव आहे, अस मानून 
त्याचा होईल तो उपयोग आपण करावा आणि आपला 
मार्ग कापीत जावें. 

अहिंसेविना सत्याचा शोधे अशक्य आहे. अहिंसा 
व सत्य हीं एकमेकांशीं इतकीं जखडलेलीं आहेत कीं, 
ज्या कांहीं नाण्याच्या दोन वाज; किंवा गुळगुर्ळांत 
चक्तीच्या दोन बाजू; त्यांपेक्री सुलटी कोणती आणि 
* उलटी कोणती ? तरी पण अहिंसेला आपण साधन 
म्हणावें व सत्याला साध्य. साघन आपल्या हातांतील 
गोष्ट आहे. म्हणून अहिंसा परम-घ्म झाली, सत्य 
म्हणजे तर परमेश्वर, 

सत्य आहे, तेंच एक आहे. तेंच परमेश्वर, त्याचा 
साक्षात्कार करण्याचा एकच मार्ग, एकच साधन म्हणजे 
अहिंसा. त्याच्याकडे मी कालत्रयीं पाठ फिरविणार 
नाहीं. १४ 


बोधक प्रसंग 


प्यारेलाल- 

म. गांधी व खान अब्दुल गफार खान या 
उभयतांचा संयुक्त दोरा १९३८ सालीं सीमा-प्रांतांत 
झाला. एक लाख ' खुदा-इ-खिद्मदगारां'ना अहिंसेचा 
संदेश गांबोगांवी जाऊन गांधीजींनी दिला. त्यांची 
व्यवस्था खान अत्रदुळ गफार खानांनीं मोठया भक्ति 
भावाने ठेवली होती. तो देश टोळीवाल्यांचा व हले- 
खोरांचा, तेव्हां त्यांच्यापासून गांधीजींना सुरक्षित 
ठेवण्यासाठी गफारखान डोळ्यांत तेळ घाळून जपत. 

उत्‌मन झाई या गांबची गोष्ट. तेथे गांधीजी गेले, 
तेव्हां सरहद्द गांधींनी त्यांना विचारळें, “ महात्माजी, 


न. भा. ९ 


| अनुक्रमणिका | 


आपल्या संरक्षणासाठी येथें पहाऱ्याची व्यवस्था ठेवली 
पाहिजे असें मला वाटतें. याला आपली हरकत नाहीं 
ना?” 

गांधीजींचे मोन चालू होतें. त्यांनी फक्त मान 
हलविली, त्या पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन सरहद्द 
गांधींनी रा्तीच्या वेळीं गांधीजींच्या निवासस्थाना- 
भोवती, सदास्त्र पहारेकरी उभे केळे; एवढेच नव्हे तर, 
त्या घराच्या छपरावरहि कांहीं रखवालदार बसविले, 

हा ब्रंदोबस्त गांधीजींच्या कानीं गेला. तेव्हां त्यांनी 
त्याला हरकत घेतली. ते सरहद्द गांधींना म्हणाले, 
: दुसऱ्या माणसांच्या संरक्षणासाठी तुम्ही अशी योजना 
केळी तर मी सहन करीन. पण माझ्या स्वतःच्या 
बचावासाठी सदास्त्र पहारेकरी असणे मला सहन 
होणार नाहीं, माझ्या जन्मभरच्या वतनाशीं ते विसंगत 
होईल. ? 

“ महात्माजी, या पहारेकऱ्यांच्या हातांत जीं शस्त्रे 
दिलेटीं आहेत, तीं हळेखोरांना ठार करण्यासाठीं 
नाहींत- त्यांना केवळ भिवविण्यःसाठीं आहेत. ” सरहद 
गांधींनी आपली केफियत दिली. पण ती गांधीजींना 
मान्य कशी होणार ? उलट, त्यांनीं एक कथा सांगितली, 
ती अत्ली- 

एकदां देवाने सापाला बोलावळें आणि म्हटलें, 
* तुझा विषारी दांत तूं काढून टाक.” 

*“« पण, देवा, फूत्कार करण्याची मुमा मला राहील 
ना ? ” सापानं विचारलें. 

देवाने होकार दिला, पण बजावले, “ तूं फुसफुत्‌ 
केळेंस तरी माणसें तुला आणि तुझ्या पोराबाळांना ठार 
मारतील. ” 

असा दाखला देऊन गांधीजी म्हणाले, “या 
कथेचा तातर्याथे असा कीं, शक्तीचे प्रदर्शन हीहि 
एक प्रकास्ची हिंसाच होय. ते प्रदर्शन करणार्‍याला 
हिंसेचे परिणाम अधिकच प्रमाणांत भोगावे लागतात.” 


सरहद गांधींना आपली चूक कळून आली आणि 
त्यांनीं सरासर पहारा उठविला. तरी निःशस्त्र रखवाल- 
दार रात्रीच्या वेळीं ठेवण्यास त्यांनी गांधीजींची संमति 
मागितली, ती तेवढी गांधीजींनी दिली, पण अगदीं 
नाखुशीने, १५ 


९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


सहादेव देसाई - 

१९३८ सालच्या ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस 
ज्ञागांव येथे एक विलक्षण सयाग्रह झाला. गांधीर्जी- 
विरुद्ध तो सत्याग्रह होता, हें विशेष, 

गपूरहून कांहीं हरिजन तरुण शेगांव येथें गांधी- 
जींकेड गेळे आणि म्हणाले, “' कॉंग्रेसने आपल्या मंत्रि- 
मंडळांत एक तरी हरिजन घेतलाच पाहिजे. नाहीं तर 
म्ही सत्याग्रह करूं. तशी सूचना आम्ही आपल्याला 
पूर्वीच दिली आहे. 

“ पण या सऱ्याग्रहाचा अर्थ काय १ ” गांधीजींनी 
त्यांना लिहून प्रश्न विचारला. कारण त्यावेळीं त्यांच 
मोन होतें. 

६८ मध्यप्रदेशच्या मंत्रीमडळांत मुसलमानांसाठी जशी 
एक जागा राखून ठेवलेली असते, तशी हरिजनांसाठीं 
ठेवा. ” 

८८ पण ते माझ्या हातांत नाहीं.” 

८“: आहे-ते तुमच्या हातांत आहे. येखड्यांत तुम्ही 
हरिजनांसाठी आपले प्राण देण्यास तयार झाला आणि 
£ येरवडा करार ? घडवून आणला, तुम्हीं हरिजनां- 
साठीं काय वाटेल ते करूं शकाल. ? 

“ मला राकक्‍य ते सारें कांहीं मी करीत आहें; पण 
त असू दे. सत्याग्रहाचा अथ तुम्ही काय करतां ? ” 

“: आम्हीं येथें अन्नत्याग करून राहूं. नागपूरहून 
दुसरी तुकडी आली म्हणजे आम्ही जाऊं? ? 

“ ठोक अहे. तुम्हांला खोली पाहिजे असेल, पण 
तुम्ही पहा, येथे जागेची किती टंचाई आहे. तरीसुद्धा 
ठुम्ही कोठें बसाळ त मला सांगा, म्हणजे मी ती खोली 
रिकामी करून देईन. ? 

“८ आम्ही उपोषण करूं त्यावेळीं आमच्या गरजा 
भागविण्यासाठीं पांच-सहा माणसे येथे राहतील, ” 

“ त्याच्याशीं माझा कांहीं संबंध नाहीं. तुम्ही खोली 
निवडा म्हणजे आम्ही ती रिकामी करून देतों, ” 

त्या तरुगांनीं जी खोली निवडली, ती कस्तुरब्रांच्या 
स्नानाची. तिच्यापुढील ओसरीहि त्यांना हवी होती. 

एका आश्रमवासियांने ती अडचण त्यांना सांगितली 
पण ते ऐकेनात. तेव्हां गांधीजी म्हणाले, “ त्यांना 
पाहिज असेल ती खोली रिकामी करून द्या, बा माझ्या 


खोलींत येऊन राहूं द्यात. मी दुसरीकडे रहावयास 
जाईन. ? 

इतक्यांत आल्या कस्तुरबा. त्या गांधीजींना 
म्हणाल्या, “ आपण कांहीं चिंता करूं नका. आम्ही 
बायका एका खोलीत कसे तरी राहू आणि ओसरीमध्ये 
तट्टयाची पडदी लावूं, ” असे म्हणून कस्तुरबा 
हसल्या, 

गांधीजींनी एका चिठ्ठीवर लिहिले, “' त्यांचं स्वागत 
स्मितपूवेक करा. आणि त्यांना सांगा, ' तुम्ही माझ्या 
मुलासारखेच प्रिय आहांत.-तुमचं स्वागत आम्ही 
करतो, ” 

कस्तुरवा म्हणाल्या, “ मी त्यांचें स्वागत हसत हसत 
करीन, पण “ तुम्ही माझीं मुलें आहांत. ? हें सांगण 
माझ्याने होणार नाहीं, ते तुम्हीं सांगा. ” 

तो सत्याग्रह सुरू झाला, एक सत्याग्रही आजारी 
पडला. तेव्हां त्याची आुश्रप्रा आश्रमवासियांनीं केली 
त्यांच्या सुखसोयीकडेहि सर्वानी लक्ष दिळें. याचा 
पारणाम असा झाला कां, ते विरोधक गांधीजींचे मित्र 
बनले, १६ 
प्यारेलाल:- 

गांधीजींच्या जीवाला अपाय होण्याचा धोका आहे, 
असा इप्रारा १९४८ सालीं सरदार पटेल यांना मुंबईहून 
मिळाला. त्याबरोबर त्यांनीं गांधीजींच्या संरक्षणाचा 
बैदोबस्त कडक करण्याचे ठरविलें. त्याप्रमाणे त्यांनीं 
गांधीजींना सांगितळें, ' आपल्या प्रा्थना-सर्भेला येणाऱ्या 
प्रत्येक माणसाची झडती पोलिसांनीं ध्यावी असे मला 
वाटते. ” 

पण गांधीजींनी साफ नकार दिला. एवढेंच नव्हे 
तर ते म्हणाळे, “ प्राथैना-सर्भत पोलिसांनी हजर 
असावे हेहि मीं मान्य करूं शाकत नाहीं, प्रार्थनेच्या 
वेळीं मी माझे रक्षण कोणत्याहि मानवी उपायांनी कराव 

माझ्या श्रद्धेशीं विसंगत आहे. त्यावेळीं मी एका 
इंश्वराच्याच आसऱ्याखालीं असतों. तुम्ही सुचवितां 
तसले मानवी संरक्षण मी खीकारणं ग्हणजे मी खतःच्या 
इंश्वर-श्रेद्धची स्वतःच बिटंघना करण्यासारखे आहे.” 

गांधीजींचा हृढ निश्‍चय पाहून सरदार ' देवावर 
भार घालून स्वस्थ राहिल. १७ 


१७ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
*. 0६४८७ र 
%>. णव क्य 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


(नवभारतात प्रसिद्ध झालेल्या * होढाष्टकोपनिषतू ? 
(नोव्हे. १९६८) व त्यावरील टाचण (डिसे, १९६८), 
या लेखांच्या संदर्भात, आणखी चार शाब्द) 

डॉ. सदाशिवराव डांगे यांचा ' होलाष्टकोपनिषदा"- 
वरील लेख, त्यांनी सूचित केल्यापेक्षाही जास्त 
मोलिक-मूलगामी विचार करण्यास भाग पाडणारा 
आहे, असे त्या वरीळ टाचणात सुचविले होते. 
५ अश्वमेधा'च्या आचरणात व होलिका “ समय 
आचारणात साम्य असल्याचे, डॉ. डांगे यांनी 
दाखविळे आहे. पण ही ।* विकृत्याचरण ? प्रक्रिया, 
सनातन ' गुरु ' (- दत्त) मार्गातील पुरातन उछेखां- 
तूनहीं नमूद आहे. क्रगवेदातील मुनिसुक्तात याचा 
पडताळा मिळतो (>. १३६ ) म्हणून दाखविले 
होते. 

त्र्खेदातीळ दिव्य देवतकथात (1119118) इजिप्त, 
ग्रीस कडील पुरातन दिव्य देवत कथांद्यी तुलनीय असा 
बराच भाग असल्याचे अलीकडील समीक्षेत स्पष्ट 
निदश्षनास येऊ लागले आहे. त्या सवांचे समालोचन 
येथे इष्ट नाही. पण * होलिका ' पर्वातील प्रमुख दैवत 
“ काम' देव; याच्या मूळ आकृतीबद्दह इजितत व 
ग्रीसकडीळ देवतकथातून उपलब्ध होत असलेल्या नवीन 
माहितीविषयी मात्र चार शाब्द सांगण्याचा उद्देश 
आहे. 

होलिका सणावद्दळ एकाहून जास्त कथा व विवरणे 
आज प्रचलित आहेत. त्यात कालमानाप्रमाणे होणारे 
स्तर कळल्याशिवाय आपल्या सांस्कृतिक स्थित्यंतरांची 
अर्थ-संगती लागणे दाक्य नाही, पण आपल्या दैवत- 
कथांत व आचार धर्मात, असे स्तर ( 8005ी ठघ- 
101 ) दाखविण्याकड अजून कोणाचीही विशेष 
प्रवरत्ती दिसत नाही; किंवा याची संशोधकांनाही विशेष 
अवइयकता वाटत नसावी, प्रस्तुत ' काम ? देवताचा 
मागोवा घेऊन या दैवतसंकल्पनेतीळ चढउताराचे 
समीक्षण होणे अवश्य आहे. 

सुजनाशी संबद्ध असणारा हा काम ? देव, खरो- 
खर “ आदि? देवत ठरावा, पण आज रूढ असणाऱ्या 
कथांत ही दुय्यम दांची शक्ती मानलेली दिसत; 


| अनुक्रमणिका | 


औ. शु बा. जोशी 


शिमगा आणि ' गदभ-पव * 


त्याला कारणेही नाहींत असे नव्हे. पण पुरातन उल्ले 
खांच्या क्रमांत, हा एकाकाळी ' आदिंदेव ? म्हणून 
मानला गेल्याचे दिसते, क्रस्बेदातीलळ नासदीय 
सूक्तात ' अप्न? देव काम होय असा सूचक उल्लेख 
येतो : ' कामः तत्‌ अग्रे समवतत? (ह, १२९,.४). 
आणि ' हिरण्य गर्भः समवर्तत अग्ने, भूतस्य जातः 
पतिः एक आसीत्‌ ? (४. १२.१) या विख्यात 
सूक्तातील “क॑? संज्क देवत “ काम ? च होय, क-क॑ 
या राब्द-मूलाचा ( 8611] १7४०११) मागोवा घेऊन 
या संकेतातील मूळाथे ठरविणे दाक्य झाले आहे. 
( हालुमतदर्शन पा. २१९-२२, १९६० ). 
“कसम देवाय हविषा विधेम ' या सुक्‍्तांतील सांके- 
तिक प्रतिमांच्या अ्थनिश्चितीच्या अनुबंगाने ही चर्चा 
झालेली आहे. “क॑ ' या दाब्द- मूढांतील अर्थ 
लक्षात येण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त तेवढाच भाग येथे 
नमूद करणे युक्‍त ठरेल. पेज- पेयाची ही नावे पाहा : 
क॑-जी, र कांजी > गंजी; या ठिकाणी पांढरा, द्रव- रस 
हा अथे आहे असे म्हणावयास आक्षप नसणार. 
कमळवाचक *“ क॑-ज? शब्दांतील “क॑? जलवाचक. 
असल्याचे अमान्य करता येणार नाहीं. मराठीतील 
कढी कंदमिळ भाषेत कळी (: कळल्‌ ); मराठीतील 
कळक-वणी. (वणी ८ पाणी); कळण,नकढण; * खळ? 
या शाब्दाशी ताडून पाहावे; यांतील महाप्राण $ *ख? 
मराठी उ्च्चारवैशिष्टयामुळे कानी येतो. पण मूळ 
शीय उच्चार ' कळ? हाच होय, हे वरील विवरणा- 
वरून लक्षात येणार आहे. याप्रमाणे पुढील काही 
उदाहरणे विचारा वाटतात. 

कंय-कंयु, कंद ( पाणी > रसयुक्त गड्डा कांदा ) 

कंद; क॑-दप काम, हा मौलांक म्हणून समज- 
ण्यांतील औचित्य या अनुषंगाने लक्षात येईल, “क॑? 
दैवत सूकतांत येणारे * यः चंद्राः अपः वृहतीः जजान 
(९) हे वर्णन 'कांजी'च्या तुलनेने संपूण वास्तव 
अर्थ दशविणारे होणार आहे. 

या बिवरणातील मुख्य मुद्दा हा, की * कं( दर्प )' 
काम हा आदिंदैवत मानला जात असे. एकेकाळी, हे 
लक्षात आल्यास आजच्या कामंदेवाच्या कथा या 


११ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


अलीकडच्या हे ठरणार आहे. ' क॑? हा देव कोण 
असा प्रश्न क्ग्बेदकाळीच निर्माण झाला होता. पण याची 
कारणमीमांसा मात्र बरीच काल्पनिक दिसते. सुजन- 
कार्याचे देवत कोणते ! त्याचे निश्चित नामरूप काय ? 
हा अजून वादाचा विषय असावा, त्याकाळी कारण 
€सबितृ * प्रजापती समजणारा वर्ग त्याकाळी 
होता; त्वष्ट्याठा प्रजापती ठरविण्याचा प्रयत्न, क््वेद- 
काळी चालू होताच. शिवाय * विष्णूने द्यावाभूमी 
निर्मिळी ? म्हणून दावा सांगणारे * विष्णो: नुकं 
चौर्याणि प्रबोचं ? हे विख्यात सूक्तही क्रग्बेदात आहे. 
स्ट्राच्या या हक्काचा स्पष्ट उछेख नसला तरी ' विश्व 
जननी * म्हणविणाऱ्या ' अदिती 'चा सांगाती; गोरूपी 
अदिती तर वृषभ रुद्र या सांकेतिक प्रतिमा त्र्ग्वेदात 
आहेत : “माता र्द्राणां!? : अदितिः गो! या प्रकारच्या 
उछ्लेखामुळे कवग्वेदकाळी 'प्रजापती' हा 'क॑' देव कोण? 
असा वाद घुमसत असावा यात शंका नाही. आणि 
याचे फलितच, ' विष्णु ? विशेष सोवळी सर्जक शक्ती 
ठरलेली दिसते. याच्या खालोखाल रद्र रिव' ही 
आदिंदैवताच्या कोटीत निश्चितच आहे; कारण 
लिंगस्वरूपातच याची पूजा रूढ आहे. पण या वादात 
* क॑ ( दर्प ) मात्र बराच गोण ठरून प्रतिवार्षिक 
दहनाचे ' शास्त्र ? आचारात आलेले दिसते. 

पण, या “ फाल्गुण ? पर्वात गाढवाला अनन्य सहदा 
स्वान असल्याचे, होळाकोपनिषदाःवरूनही दिसते; हा 
आचार प्रकार अखिल भारतीय स्वख्यात आजतागायत 
तगळेळा दिसतो; पण हा प्रकार किती प्राचीन आहे 
हे भारतीय संस्कृतीतील प्राचीन उल्लेखावरून फारसे 
कळू शकत नाही असे वाटते. ' रासभाचे ! उल्छेल 
क्रग्वेटात ४-५ वेळा येतात. अश्विनींच्या रथाचे वाहन 
म्हणून प्रामुख्याने हा उल्लेख आहे (1. ३४.९; 
११६-२; व एग] ८५.७) या अश्निनांच्या रथाला 
घोडे पण जुंपठेळे असतात. आणि वृषभ, सुसर अ्ा 
हुसर्‍या वाहूनांचाही निर्देश आहे. यांच्या घोड्यांच्या 
“ हफात्‌ * ( खुरातून ) “ दतकुंभ सुरा ' खवते ? 
(1. ११६.७); हा ' शफ सुरा: मधु खवतो, या 
उठ्लेवाची, विष्णूच्या “ पदातून मधू स्रवतो (शा. 
१५४.४,५ ) या वणंनाशी जवळीक आहे, असे 
म्हणावयास जागा आहे; पण ही चर्चा अनावश्यक 
लछांवण्याची भीती आहे, तरी पण, विष्णु देवताच्या 


१२ 


| अनुक्रमणिका | 


* शिपिविष्ट  स्वरूपाबद्दळ डे, रा. ना. दांडेकर यांनी, 
केलेले विशदीकरण लक्षात घेतले तर, वरील विधाना- 
तीळ आशय विवाद्य वाटणार नाही. वैदिक देवतांचे 
अभिनव दशन: * शिपिविष्ट विष्णु * पाहा. * रासभ 
ही सांकेतिक प्रतिमा, * अश्वमेध? यात्रा -या घोड्याच्या 
जन्मकथेत पण गोवली असल्याने, यातील “ शिपिविष्ट- 
वाचक गुह्यार्थाला पुीच मिळत आहे ! ( ग. 
१६२.२१ ). अश्वमेधाचा हा ' अश्व समुद्र योनी 
आहे. आश्रचिनीना * सिंधुमातरी * म्हटले' आहे 
(>. १७.२) ... ... असो. 

भारतीय प्राचीन परंपरेतील ही रासभ : अश्वाची 
सांकेतिक प्रतिमा, बऱ्याच उच्चपातळीवरून गुद्याथ उघडा 
नागडा न होइल ही संपूर्ण दक्षता बाळगून हाताळलळेली 
दिसते, पण इजित्त व युरोप भागातील पुरातनकथा 
संग्रहातून याचे प्राकृतिक स्वरूप, भांरतीय परंपरेतल्या 
इतके दडलेले दिसत नाही. श्री आर्‌. ग्रेव्हस्‌ यांच्या 
* व्हाइट गोडस ' या ग्रंथात येणाऱ्या प्राचीन उछेखातून, 
भारतीय होलिका उत्सवातील * गर्दैभ पर्वा'वर नवीन 
पकाश टाकणारी बरीच माहिती उपलब्ध होत आहे. 
प्छुटाक हा इसिस्‌ आणि ओसिरिस्‌ ? याविषयी 
लिहिताना इजित्तमधीळ “सेट ? या तेजोभंग पावलेल्या 
गतकालीन दैवताची अवज्ञा करणाऱ्या काही घटनांचा 
वारंवार उल्लेख करतो. प्लटाकंच्या या उल्लेलाचे विवरण 
करताना आर्‌. ग्रेव्टस्‌ लिहितात : "ऊज । टहाघा 
1881ए[168) 101108 11681) [110 086]2- 
ाथयिंया ०० तांण्याठ ठाात पछा]0- 
९78005 एटा लाळ ( 8 ण्या 
7०७! ० इह, ए88य0्ट १७४]1(6- 
पर, ७० शा ०७ ठा गला शाहा 
० प"णाठ्यांठ ०००पपा टे या ७16 गणात 
यत ताणा ६8808 0 


घा. (10 10९10६1 उद्चापयाचाचछ, 


]] १ क्या; 


एप्पपीहत 1101816 लपवतात; 11०6 
णाल 80171 58 पंतशा', त [6 ७०वएऱ ७४ 
१३३, 6 1007 ]₹षटां७11816 (डच 
९०५०७... पगार 0णांदट तढ्ठा'छ१७- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


.. 

1] ] 

2 

4-// ) | 
00). 


ण । र्ध फ् 


ण द 


अमृतमहोत्सवी, 
क व 


हारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


शिमगा आणि 


101 ली ७९ 885 ९७185 89 1088388 
उ. &॥81001181105 17028, फणांठा, 885 
उ. ए पछा50 0015 0पा 5 डात 
11 8 णाठा'णा5ट्रा]ऱर्‍ 00१० पा... 0- 
101) 800पा8 0प.., है) 000 हा पीला 
58 कग ? एला खाप 3७िठा? ? 
(00.00 डाविपला ७8 68एंवना 1, 80९- 
प४:0101058 गठिणा ची 868 (0 फणांलया 
[जठार ००॥डंषट्टा७त शाळा] 6010111068 गा 
1७ 111100०७01)  ॥'0 1110 (007४ प्रा 
एऱ0ए ! ? औत ७ 888 ९111111275 7885 
01७ 101809 फणा ठाप]9]18 ७9४४ 
प डय. ७ 81011 10 10 तृपालर ... 
910 ७०७ टण ए७०७ ली गि एघता- 
071 ग 111000 18 810071) 1108; 0109- 
फोऱ उ ञि्ांग एला ... 10 टुञा]९- 
11६15 801. 1881))0॥60 ४0 116 81). 858, 
8४७] 1. छा 811017४0०10४, 1001 106 ]086 
ठवड8 ... गा. 008 फणाव । उछा'७]0 10 
छा'७8 1181115890 0 8008111) ७, . . . 118 
1)ए"0०8९ 18 0 ७8ए्र; ७ ७शां] ७४० ० 
11 ]पएलोत, काते गाठा खी उ. छा. 130 
1110"0तए06त 110 ६1. 0कणा, 110 1000७, 
... घात * ज्ना]०? पा08118 838१5 1119118; 
७ 8118081 ४0 ७ 0व्चोर्कापा (0१ 86, 
प086 8७ 1011181105 8101008173 11. 0110 
(१01 8061180101 (01101, 10 7680081] 11183 
घाटाला ( पणाळ गया. ०१0०85, 1]. 
2289-90) . 

ग्रीक व रोमन पुरातन देवत क्रोनस्‌ : साटनं 
यांच्याशी संबद्ध असणाऱ्या त्यांच्या फाल्गुण ( डिसेबर ) 
सणात ( 8801118118 ), आपल्या होलिकोत्सवाशी 
बेरेच साम्य आहे ५ भा 1801181. 1080- 
६] 11. 1360611007 0050४७१ 88 णा 
ठी फणा डयिचयया0त 0७0१0७४ शोद्ोटायाछ शी 
५९॥॥])९70'४५ 70०४8७ 0०1 ४])७५४७85, 71९१९- 
66880 ली. गाण्पेगण खगाझाा8ड ७; 


: गदेभ-पर्व ! 


माता आणि पुत्र संबंधातून, ग्रीकू क्रोनस्‌ हा असुर 
( 8 ) जन्मल्याची कथा आहे. युरेनस 
(181105) व क्रीनस्‌ दोघांचीही आई भूदेवी; या 
देवीचे वेदातील अदितीशी साम्य आहे. अदितीही 
“ रसा “ भूदेवी आहे; तसेच सलिल : आपस्वरूपीही 
आहे. * अपां गर्भ ? ' वृहतं वायसस्‌ ” ही त्रग्बेदातील 
प्रतिमा ग्रीक क्रोसशी तरीच जुळती मिळती आहे. 
* काक ' हा पुराणक्राळी एकाक्ष राक्षत ठरतो | वरील 
उछेवातीळ 1707808101. ' नार (पागी) क ' 
(गर1०1181 8881) म्हणून कल्यिळेळे एक साम्यच 
होय. पण या भारतीय व ग्रीक दिव्य कथांमध्ये एक 
महत्त्वाचा फरक दिसतो; त्याकडे दुलेक्ष करता येत 
नाही. ' बायस? : “ अपां गभे? (त्र. 1. १६४. ५२) 
व क्रोनस्‌ या दोनी प्रतिमातील गर्भितार्थ समान आहे. 
कारण हे दोनही संकेत ठंगिक स्वल्पांचे आहेत. 
पाण्यातील ' आहेत. पण क्र्खेंदात ' वायस ? हे 
नाव लपवण्याचा प्रयः्न दिसतो; कारण तेथे * सुपणे * 
( : सूर्य-अभिपक्षी ) या प्रतिमेचे विशेषण ठरावे 
अशी, या ' वायस ? संकेताची योजना आहे ! पण 
ग्रीक कथेत हा पक्षपात दिसत नाही. “ वायस' संकेता- 
बद्दल तिरस्कार भारतीयात नाही, किंवा नव्हता असे 
नाही, आप : रस दैवत पंथीयात हा पक्षपात? (म्हणावे 
हवेतर) नसावा- तत्त्वतः आजही नाही. याचे प्रमुख 
कारण, या आप : र्सपंथीय तात्त्विक भूमिकाच होयः 
“ अमृत चैव मृत्यु: च, सतू-असत्‌ च अह ” असे 
गीतेचा भगवान्‌ ( कृष्ग-विष्णु) सांगतो. कग्वेदातही 
ही भूमिका दडलेी आहे. ' क॑ दैवत स्तोत्रात ' यस्य 
छाया अमृते, यस्य मृत्यु: हे वाक्य आलेले आहे 
(£. १२१.३) आणि गीतेचे तत्त्व्ञान या क॑? 
(दर्प) देवत भूमिकेशी संपूणीपणे समान असल्याचे 
येथ उघड होत आहे. जीवनात “मृत्यू 'लाही जीवनाच्या 
समान भूमिकेवर पूजा मिळणार्‍या पंथात ' बायस ' 
हा खरोखरच निषिद्ध निंद्य नसणार हे उघड आहे! 
याचा पडताळा अजून निरनिराळ्या प्रकारानी मिळत 
आहे. 

अश्व ब गदभे यातील अंतराच्या दृष्टीने हा विचार 
येथे प्रस्तुत आहे. पाश्चात्य ओरफिक्‌ ( 0111110 ) 


उठ ली छाव 7०एगाए ४ए॥॥॥11. संप्रदायात गर्दंम अपवित्र मानला गेला- प्राचीन- 
( 0ण'त 1)1०00॥18'9 ) काळीच, हे आर्‌. ग्रेव्हस्‌ यांच्या लेखावरून स्पष्ट होते. 
१३ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... ७ 
५/£ ) रे 
१५१७७ 


व्र 


ह र» ४ *, 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


(२१०) पण भारतीय परंपरेत या अशा संदर्भात 
संदिग्धता राखलेली दिसते; आणि काही ठिकाणी तर हा 
लपंडाव नसेळ ना ? अक्की शंका येते. उदाः कालिया 
मर्दनाची कथा पाहा. ' कालिया ? हा मृत्युस्वरूपी नाग 
आहे. श्रीकृष्ण त्याचे “ मर्दन ? करतो |! मारून टाकीत 
नाही, “ नार? का सुराला श्रीकृष्ण मारतो. अशी कथा 
आहे; पण * आपो नारा : इतिप्रोक्ताः असे स्वनाम 
निर्वचन सांगणारा ' नारायण : कृष्ण हा देव ' नार'- 
काला मारतो म्हणजे काय? हा * नार'क भेमासुर 
म्हणजे भूमि-पुत्र असल्याचे महाभारतच सांगते ! 
( चित्रावश्यात्री ५ प्राचीन चरित्रकोदा “ नरकासुर ? 
पाहा ). ग्रीक क्रोनस्‌ भूमिपुत्रच होय ! कृष्ण 
कालियाचे मदन करतो, तो कालिया * अपांगर्भ ? 
यमुनेच्या पोटी राहणारा होय ! आणि ' रसो5हं अप्सु? 
म्हणविणारा हा कृष्ण ! विष्णु लीला पाहा : स्वतः 
* मधु ' स्वरूपी * माधव? हा ' सधु ? नामक देत्याला 
मारतो म्हणे ! * मधु-सूदन होण्याची ही आवदयकता 
का? तर या सामाजिक परिससरात नार : मधु : आप 
या संप्रदायातील हा * मृत्यु ? रूपी संकेत : प्रतिमाची 
पूजा अमान्य असणारा पंथही होता. त्या पंथाला, 
$ अमृत * आणि ' मृत्यु ' (: सर्प, वायस, खर > 
गदभ, नाग! लिंग ) पूजा समानभूमिकेवर सर्वथा 
मान्य नसावी; आणि विरोधी पंथ म्हणजेच, सूर्य, 
आझ्नि, इंद्र प्रतिमा पूजकांचा होय. कृष्ण-विण्णु 
पारॅपरिक कथातून इंद्राविषयीचा दुजाभाव-विरोध 
लावता येत नाही. पण तरी टीकेस जागा न राहण्या- 
करता कालियामरदैन, नारक संहार, मधुदेत्यसंहार कथा 
निर्माण होणे अनिवार्य असावे. 

हा लपंडाव ' इंद्रजित्‌ ? पात्र निमिण्यात उघडा 
पडत आहे / * इंद्रजित? हे नाव येण्याचे कारण 
वाल्मीकी रामायणाच्या आधारेच हा देत्य रावण पुत्र 
इंद्राला जिकतो, अजा रीतीने ' इंद्र'्हरला हे सांगण्याचे 
कारण चटकन्‌ लक्षात येत नाही, तरी आपल्या परं- 
परेने हे ' गुह्य ' संकेत म्हटळे तरी तितकेच बोलके पण 
ळे आहेत; फक्त त्याची 'गुरु-किछी' मिळावी ! 
प्रस्तुत इंद्रजित हा शेष: नागाचा जावई म्हणून 
पारंपरिक कथा आहे. ( प्राचीन 'चरित्रकोश, लक्ष्मण 
पाहा ). आणि लमण हा शेषाचा अवतार म्हणून 
ख्याती आहे. कृष्णावतारी, बलदेव कृष्णाचा थोरला 


भाऊ शेषाचा अवतार म्हणून परंपरा सांगते. विष्णु 
हाच शेषक्यायी : आदिशेष : अनंत नाग म्हटल्यावर 
बलदेव व लक्ष्मण ही शेष: नागच असणार. पण 
प्रत्यक्ष कृष्ण किंवा रामाला “ नाग ' करण्याचे योजना 
पूवक टाळलेळे दिसते. बलदेवाच्या प्रतिमासंकेतातीळ 
' नांगर * हा ( नांग-नाग, लांगळ >: लगा -- लिंग ) 
सूचक संकेत होय. शिवाय याचा तांळ (< ताड )? 
ध्वज होता. आणि याला या वक्षरसाची मोटी आवड 
असल्याच्या कथा आहेत. शेष: नाग म्हणाविणार्‍्या 
लषमणाच्या प्रतिमानिर्माणात ही सांकेतिक उकल नाही. 
तरी अध्यात्म रामायणाप्रमाणे या ल्मणाने समुद्र 
शोपून टाकल्याचे वर्णन येतेच ! हा समुद्रशोषक दब 
म्हणजे वाडव अय्नी >सपैच होय ! 
इंद्रजितू ( म्हणजे शेषाचा जावई ) मारला जातो ! 
लक्ष्मण हाच शेष असल्याने, जावयाला मारल्याच्या 
पापाचे निरसन होण्याकरता, ल 


| रन “मण हिमाळ्यात तपा- 
चरण करतो ! त्या सुप्रसिद्ध स्थानाची स्मृति, आज 


* लदषमण * झळा या स्थूलनामाने तगविली आहे ! 
(प्राचीन चरित्रकोश, लमण पाहा). 
जावई इंद्राला जिकतो, या पात्रनारपत्ीमागीळ 
खांचरविडंत्रन, लक्षात येण्यास क्रग्वेदातील 'अहिजित्‌? 
व अहिश्पी वृत्राचा नाश करणारा (  वुत्रहन्‌ ? ) 
म्हणून ख्याती असणाऱ्या इंद्र दैवताची स्मृति चालवणे 
नरूर आहे. आणि ही दिव्यकथा ( ४] ) 
निर्माण करणारा कोण? तर * वादळातून आलेला? 
अशा अर्थाचा नामसंकेत धारण करण क 
र 'रणारा महाकर्व 
वाल्मीकी ! नह 
प्रस्तुत गर्दम, अश्व, बायस व क्रो 
पुरातन दिव्य कथांच्या संदर्भाती 
इजित्तचा “ सेट ? 
* टायफोन ? झंझावात - र्‍ > 
वळन झझावात > मरत संमघही पण येतो. व 
२700 आणि 0५७ मरुत ( : 
यातीळ जवळीक झ ल्याचे ग्रीक दिल... 
नत; प री सल्याचे ग्रीः द्भ्य कथांतून व्यक्त 
होत ; १०1 1१७1७] | 0 
भे ६)” ७] प 
६5, घात भं 


लक्ष्मणाकडून' 


र १ ग उण॥2४०३७ ठत 
शयाखा ; ९ १&०8$, 110166 
॥७ (]8टाढ ११७ 
१३०७७ ७ ०० 6त न 


8९! छळ, गजा] 1. 
०1१३ ॥८ छू. 


१४ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


इंद्रजितूऱशेषबाचा 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९. ४.७ 
१/त 
1 ळण 

१२& कतर 
-, नवभारत च 
बहधा ७५. चो>** 
न्‌< ह.अमृतमहोत्सवी/>) >ब& 
>. व्ष 4 
टी सका ' कट 

अ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


शिमगा आणि * ग्देभ-पर्वे 


गा& 180 ०0११७88 5ळ९॥१5 1188085 


जे 8680 खी 1.81105, याड "पा ७88” 
हव ७०प०॥७त डळ ... ( पणाढ जा€ढोर 
१115, 134. १०, ग. एगाठ्टणाा 


1300178. ) या कथेत साप आणि गद्‌ंभ यांचा संगम 
झालेला दिसल. या मुळेच सेट देवत व गदद्‌भ-सप 
'दवैवत यांच्या संदर्भात आर. ग्रेन्हस्‌ या कवींना, भारतीय 
रूद्र व मरुत यांच्या क्रखेदकाळीन एकात्मक संत्रंधाची 
आठवण आलेली दिसते. 

[ एप 
100 1000. ] 

६ समुद्रयोनिः' अश्वः आणि हयग्रीव विष्णु या दोन 
प्रतिमातील अर्थ गर्भ ( 001100 ) तंतोतंत एकाच 
प्रकारचा आहे : जलशायी : शेषशायी स्वरूपी विष्णु 
* शिपिविष्ट * म्हणण्यातील ओचित्यविवरणाची अवदय- 
कता नसावी. ' हयम्रीव' ही भारतीय परंपरेत- 'नारा'- 
यण, “नार'क; तसेच “मधु ' देत्यव मधु (विष्णु) 
-देव दोन दोन आहेत. “ कालो5स्मि ! म्हणून जाहीर- 
पणे सांगणार कृष्ण-विष्णु आहे; तसेच, कृष्णानेच 
मर्दन केळेळा ' काळ ( कालिया) * नागही आहे-दोन 
आहेत ! विद्यानिधी चित्रावशास्त्री, या दोनही हयग्री- 
वांची कथा देतात. ( प्राचीन चरित्रक्रोश पाहा. ). 
दनुज हयग्रीव वेद पळवून नेतो म्हणे; आणि हयप्रीवा- 
चाच अवतार घेऊन विष्णु त्याचा पाडाव करून वेद 
परत आणतो म्हणे |! ही काल्पनिक दिव्यकथा-उद्दंा- 
पूधेक रचलेली असावी अते म्हणण्यास जागा आहे. 

व्या त्या वादात न शिरता, हे दोन ' हय-ग्रीव ? 


असलेली त्यांच्यात एक अपवित्र ब एक पवित्र हयाचा- 
ग्रीव असावा. एक अश्वाची ग्रीवा तर दुसरी अश्व- 
तराची म्हणजे गाढवाची ग्रीवा मानण्यास जागा आहे. 
आणि गाढवाचे, संस्कृत भाषेत आढळणारे अश्व-तर, 
अश्वतरी ही नावे हा प्राणीच प्रथम आदर्श (सुजन ) 
देवत म्हणून मानला गेल्याची शक्‍यता दर्शवीत आहे ! 
८अश्वतरी'चा उल्ेंख अथवेवेदा इतका प्राचीन आहे. 
( ए[ ८.२२). पण, त्रखेदातच विश्वामित्रानी 
वसिष्ठाना 'गाढव' म्हटळेळे आढळते ! (111 ५२-२३) 
योगातील “खेचरी मुद्रा आणि तिचे अनन्य साधारण 

त्त्व लेखी धरता, अइवतर : खेचर माहात्म्य चांगल्या 
प्रकारे लक्षात येणार आहे! ' ब्रम्ह ' आनंद सिद्धी 
करता, हठयोगातील 'खेचरी * मुद्रा सर्व श्रेष्ठ मानली 


७0०0११७885 1]. 278 


| अनुक्रमणिका | 


गेली आहे! * खचर या नावातील “ ख * संज्ञेचा 
अर्थ जाणगे अवदय आहे. ख ' चा खरोखर अर्थ 
पोकळी : () : भोक-सांद्‌. * ख ? संकेताला आकारा >> 
अवकारश-अंतरिक्ष हे अथ आनुषेगिक आहेत, वेदातील 
* रोदसी ' जवळ हा अथे दिसतो. ताळूच्या वरील 
पोकळीत असणाऱ्या भोकात जीभ नेऊन ठेवण्याच्या 
विशेष प्रकाराला ख >> चरी मुद्रा हे नाव आहे. आणि 
त्या ख? मध्ये जीम असता ' सु-खं ' > आनंद 
प्राती होते अशी धारणा आहे; या बाह्य प्रपंचाच्या 
पोकळीत-_ “खे? मध्ये असणेहे ' दुः!- ख आहे! 

* शी संयोगात असणांरा * अश्व ? हाच * अश्वतर ? 
होतो. हा सामान्य “ अश्व ' नव्हे ? म्हणून अश्वापेक्षा 

खचर श्रेष्ठ होय ! 

*“ख?-चरव 'खे *- चर रूढार्थाने वेगळे आहेत 
एवढेच. पण * ख? - चर यातील अर्थाच्या स्पष्टीकरणा- 
करताच “खे? (सस्तमी र्पात ) चर हे शाब्दर्प 
निर्माण झालेले असले पाहिज. ' सख ? म्हणजे पोकळी 
(त), ' चर' म्हणजे शिरणारा, - (पक्षी म्हटल्यास) 
: उडणारा २ हा “* अश्व ' - ' अश्वतर? अपांग ! 
किंवा ' आपोवत्स ? आहे (1. १६४, १ व व २९१); 
म्हणज नाग : स्प होय; आणि अश्वशीषै किंवा 
हयग्रीव विष्णु म्हटल्यास तों * शिपिविष्ट' सपेच होय ! 

भारतीय सांस्कृतिक परंपरेत हे संकेत दोन पातळीवर 
वावरतात : १) उच्च तात्विक र्‍्‌ योगिक अर्थाच्या पात- 
ळीवर आढळणाऱ्या शब्द-प्रतिमा; उदाः क्रग्वेदातील 
: सापराज्ी? ( ३. १८९ ), ही एका सूक्ताची देवता 
आहे; आणि ही ' सापराज्ञी ? मानवेदेहांतील कुंडलिनी 
रूप सपैशक ती ( 3611001 70७९! ) होय. हा 
अश्वतर : खे-चर : गर्दैभ संकेतही असाच योगिक अर्थाचा 
असल्याचे दिसून येत आहे; क्रग्बेदातील अश्विनीचे 
त्रिचक्र' रथ हे एक कोडे आहे. पण हा त्रिचक्र * रथ, ! 

सहृद्ा (सनीड) असल्याचा उल'वही, या कोड्याच्या 
संदर्भातच सांपडतो (1. २४.९). आणिया (देह ) 
ग्रह्सहशा ' त्रिचक्र ? रथाला “ कदा योग: रासभस्य ? 
असा प्रश्न पण तेथेच आढळतो. आणि '* यज्ञ' स्थानी 
हे अश्विनी त्या गदभरथाच्या योगे वेतात ( उपयाथः ) 
असेही सुचविळे आहे. (२) आणि हा अर्थ, सामार 
लोकिक पातळीवरील, तसेच लाक्षणिक योगक्शास्रीय 
परिभाष्रेंतीलही अथ होऊ शकेल, 


१५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अ 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ. वाई 


नवभारत 


* गदे? जोडलेला हा ' त्रिचक्र' रथ ( : देह ) 
अश्रिनींचा म्हणे ! ' खेचरी ? मुद्रेच्या किंवा कुंडलिनी 
सिद्धी-(: सापराज्ञीच्या ) योगे, ( एक हठयोग, तर 
दुसरा राजयोग ) * परम ? आ-नंद लोकी, नराला नेऊ 
दाकतो, ही मूल्भूत धारणा या संप्रदायांत आहे. या 
दोनी योग मार्गाचे सूचक संकेत पण क्रखेदातच 
आढळतात ! आणि पुढील काळांतील साहित्यांत याचे 
विवरण विस्ताराने आढळत जाते. पण येथे त्रहग्वेदातील 
उल्लेखावरूनच, “ खे ' रथस्य, ? “ खे! आस; “ खे? 
युगस्य' ( १य[] ६१.७) हे भोंक, छिद्र या 
भौत पातळीवरील अर्थाचेही होते, हे लक्षात वेगे 
जरूर आहे. रथाचे म्हणजे रथचक्राने मोक, ' अनस: 
म्हणजे दाकट-छकडा, याच्या चक्राचे भोंक पण युगस्य 
खे * म्हणजे हे वेगळे झाळे | युगस्दांडा, कणा. याच्या 
टोकातील भोक म्हणजे काय ? संस्कृत भाषेतील ' अक्ष? 
या दाब्दसकेताच्या साहाऱ्याने हे कोडे बरेच उलगडणार 
आहे. “ बरेच ? म्हणण्यात उद्देश आहे; कारण * अक्ष ? 
हा युरो-भारतीय भापरिक संकेत आहे. याला ४४16 - 
युंग-दांडा-कणा एवढाच अथे असल्याचे आढळते. 
पण संस्कृत भाषेत, या 9510 >. अक्ष संकेतात डोळा 
भोंक छिद्र हा अर्थही डोकावत आहे ! याचा उल्गडा 
केवळ इंडोयुरोपीय भाषाशाखेच्या संस्कृतपरेपरेनेच 
होणे शक्‍य नाही, 


युगस्य खे “ अक्ष ? या संकेतातील विशेषार्थाचा 
उलगडा, संस्कृतभाप्रेवर झालेल्या, आणखी एका 
भाषेचा परिणाम जमेस घरल्याबाचून होणे शक्‍य 
नाही. हे लक्षात येण्या, आज रूढ झालेल्या 
* प्राचार्य ' या सांकेतिक प्रतिमेकडून चांगली मद्‌त 
मिळणार आहे: ' प्राचार्य ? ( फंगल] ) या 
संकेतातीळ चित्र, हे € आचार्य ? या चित्राचीच सुधार- 
ठेळी-विदोष स्वरूपी ' प्रतिमा ? स्वास नव्हे. पण इंग्रजी 
भाषा व संस्कृतीच्या प्रभावाची स्मृती संपूर्ण नष्ट झाली 
तर ! “ प्राचार्य ? हा शब्दसंकेत, स्वास संस्कृत परंपरे- 
तळाच होय, असा आमच्यातील सनातनीपणा उफाळ- 
णार नाही म्हणून कोणी सांगावे ? 

युगस्य खे चे वैशिष्टय कळण्यास * अक्ष'ची कथा-- 
अल्पांशाने तरी जाणणे जरूर आहे. प्राचार्य, प्राध्यापक 
यातील बद्ल, इंग्रजी संस्कृतीच्या प्रभावाचे सूचक आहे. 


१६ 


| अनुक्रमणिका | 


अशा प्रकारचा बदळ, शाब्द- प्रतिमातील, निराळ्या 
* सांस्कझतिक आकृती'चा ( (एप पणय) 
सूचक असतो, भाषिक आकृती इंडोयुरोपीय खरी; पण' 
आतील अथंग्भ (001001६) हा भिन्न संस्कृतीचा 
आहे. अक्ा प्रसंगीं, काही वेळा गाब्द-संकेतही पण 
भिन्न भाषिक आढळतात. या पूवी आलेला "क॑? हा 
सकेत संस्कृतेतर भाषेतला होय. याचप्रमाणे क्रखेदा- 
तील “ काणे अरायी गिरिंगच्छ ! (>. १५५१), 
* काणा ?- (संत्रोधन विभक्ती ) काणे हा संकेत 
* कंदमिळ ' म्हणजे देशीय भाषेतील होय ( १ 
13)ए8"0ांताच्या (११11010108) 1011011६19 
1209 [त्र] 1. 1 02), * संस्कृत भाषा ? यावर 
विद्रन्मान्य ग्रंथ लिहणारा डे. टी. घरो यानी तयार 
केलेला येथ, कण्‌ -- डोळा >> छिद्र भोक तसेच 
रसस्थाव ग्रेथी (11110), (सदरहू ग्रंथ पा. ८४) 
केण्‌ > कणा, दांडा; आणि छिद्र, मोक हे दोनी अर्थ 
एकाच वेळी सूचित होत असतात 1 “ अक्ष  द्मतात 
जिंकणाऱ्या अक्ष'वाल्याला, त्याच्या पणास लावलेल्या 
पत्नीवर हक्क पोचतो. अक्षद्युताच्या प्रसंगी विजयी 
“अक्ष'वाले मांडी-थोपटून द्रोपदोला आव्हान करतात. हा 
अक्ष ' दांडा व डोळा र भोक दोहोची एकाच वेळी 
सूचना देतो. असो. * युगस्य खे या शाब्दप्रयोगा- 
वरून खे (भोकात) “ चर? (म्हणजे शिरणारा) 
अता मुळात लैंगिक अथच असला पाहिजे हे येथे 
निर्विवाद ठरते. आणि “ खेचरी मद्र 
-योगपरिभाषेतला अर्थ तदनंतरचा 
हे उघड आहे. 
म्हणजे, शिमग्यातील * गदंभ पर्व ? 
खेचर पवं हा क्रखेदकाळी माहीत न 
येत नाही. शिवाय इजित्त व ग्रीस प्रा 
कथांमध्ये व क्रग्बेदातील कथा व्ये वर सचित ३३८३ 
भिल चं भी, सूचित केलेले 
आढळत आहे. आणि ₹ "यो. पुरावा 
९. आणि त्या भ 
प्राचीन काळी असर 
आलेळे असल्याने आ 


1 हा लक्षणाथ 
असला पाहिज 


न 
व्हता असे मानता 
णीन्‌ दिव्य देवत- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


*. १९ * शं 
| र हर्मित्यात ळा 
क्ट 0) क 
॥68४नवभारत च 
शह धि ७८५ व >१९ 
न्ह्< अमृतमहोत्सवी > 
९& » स. वर्ष > 


क अत! * 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी कथेच्या विकासाला १९२६ते ४१ या 
पर्यंतच्या काळात ज्या प्रमुख लेखकांनी हातभार 
लावला त्यात वि. स. खांडेकरांचे महत्त्वाचे स्थान 
आहे. १९१९ साली लौकिक दृष्टीने खांडेकरांचे नाव 
लेखक म्हणून झळकू लागले. १९१९-२० मध्ये उद्यान 
आणि “ नवयुग मासिकातून त्यांचे लिखाण प्रसिद्ध 
होऊ लागले. १९२३ साली 'घर कुणाचे ?*” ही त्यांची 
पहिली कथा प्रसिद्ध झाली, या गोष्टीसंबंधी ते म्हणतात, 
* गोष्टीतून गोष्ट निर्माण करीत कथामालेला कादंवरीचे 
स्वरूप आणायचा मी पुढे केलेला प्रयोग या गोष्टीच्या 
वेळीही माझ्या मनात डोकावून पाहत होता, कादंबरीचे 
प्रकरण असलेली गोष्ट मी १९१९ साळी लिहिली * या 
काळात कादंबरी या प्रकाराला असलेली प्रतिष्ठा लक्षात 
घेण्यासारवी आहे. 'सद्गुरु'' या कथेच्या कथात्रीजातून 
चांगली कादंबरी होईल असा विश्वास या कथेच्या 
लेखनाच्या वेळी त्यांना वाटत होता आणि या कथेतठ 
बीज घेऊन १९३९ त ' रिकामा देव्हारा ' ही कादंबरी 
त्यांनी लिहिळीच. । कादंबरीचे कथानक साराशरूपान 
आलेली गोष्ट ' असेच या कथांचे स्वरूप आहे. १९२५ 
मध्ये त्याची खऱ्या अर्थाने पहिली कथा * इस' हाथ दे 
इस हाथ ले? ही कथा प्रसिद्ध झाली. १९२६ साली 
निघालेल्या * रत्नाकर ' मासिकातून व पुढे १९२८ 
साली सुरू झालेल्या ' यशवंत? मासिकांतून त्यांच्या 
कथा बरेच दिवस प्रसिद्ध होत गेल्या. ही दोन्ही मासिके 
बंद झाल्यावर किलोस्कर, ज्योत्स्ना इत्यादी अनेक 
नियतकालिकातून त्यांचे कथालेखन सुरू झाले, १७२५ 
ते १९४१ या कालखंडातील त्यांच्या कथांचे संग्रह 
* नवमछिक्रा ! पासून ते ' आजची स्वमे ” या कथा- 
संग्रह्मपर्यंत सुमार वीस एक कथा प्रसिद्ध झाल्या. १७४१ 
ते ४६ पर्यंत त्यानी एकही गोष्ट लिहिली नाही, अप- 
वादादाखल म्हणून १९४१-४२ च्या सुमाराला * आठ 


. पहिल्यावहिल्या - प्रस्तावना ( १९४४) | | 
८ दोन ५. दोन शब्द ( सांजवात ) पृ. १२०- १२१ 


४, दोन शब्द ( सांजवात ) पृ. ११७ 


न. भा. ३ 


| अनुक्रमणिका | 


डॉ. भालचन्द्र फडके 


> २२७ 4 > 
व. स. खाडकराच कथाठखन 


जून * ही कथा लिहून ते नव्या उत्साहाने कथालेखनाला 
उद्युक्त झाळे पण महायुद्धाने केवळ आर्थिकच नव्हे 
तर नैतिक परिणामही आपल्या देद्यात जाणवू लागले, 
त्याचे वर्णन करतांना ते म्हणतात, “' जगभर भडक- 
लेल्या या लढाईने ळळ्यापांगळ्या केलेल्या लोकांची 
संख्या काही कमी नाही पण तिच्या राक्षसी हाताचा 
स्पर्श होताच समाजाचा जो नेतिक अधःपात सुरू 
झाला, त्याने ध्येयवादाचे पंख कापळे, आधीच दुर्बळ 
झालेल्या भारतीय संस्कृतीचा गळा दावून प्राण घेतला; 
सत्यापासून भूतदयेपर्यंतची सारी जीवनमूल्ये लळी- 
पांगळी करून सोडली ” ही अवस्था भयावह तर 
स्वरोच आणि त्यामुळेच श्री. वि, स. खांडेंकरासारख्े 
मन गोंधळळे आणि कलावंत जेव्हा गोंधळतो तेव्हा 
त्यांच्या मनात कुठले तरी द्वंद्व सुरू झालेले असते. त्या 
दृंद्रामुळे त्याचे व्यक्तित्व द्विधा होते. या द्विधा झालेल्या 
व्यक्तित्वाघुळे कलेच्या निमितीला आवश्‍यक असलेली 
भावसमाधी त्याच्यापासून दूर दूर जाऊ लागते. म्हणून 
ते म्हणतात", “ नव्या भारतीय समाजाचा पाया 
म्हणून जी सामाजिक मूल्ये ग्रहीत धरून मी १९२०ते 
१९४० या ददाकात लेखन केले ती माझ्या डोळया- 
देखत धाडघाड ढासळत होती . . . आजपर्यंत आपण 
मनामध्ये जोपासलेल्या आणि आपल्या लेखनाला प्रेरक 
झालेल्या सामाजिक ध्येयवादाची स्थिती अत्नीच होणार 
अश्यी माझी यावेळी खात्री होऊन चुकली... माज्ञे 
पूर्वीचे सारे विषब मला एकदम जुने वाटू लागले. 
अनेक कथा-कादंबऱ्याची संकल्पित कथानक्रे दुवळी 
दिसू लागली, केरसुणीने ससुद्र मागे हटविण्याचा 
प्रयत्न करणाऱ्या म्हातारीपेक्षा आपण अधिक काय 
करू दाकणार, या विचाराने मन बेचेन झाले, मी 
स्वभावतःच लढाऊ वृत्तीचा असतो तर या ब्रेचेनीतून 
बंडखोरपणाकडे वळलो असतो ... मी अगतिक झालो. 


२. वैनतेय १९२९ ३, पहिल्यावहिल्या 


१छ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९. ४.७ 
च ९ ) ते 
चय: 2:0 व्य 
नवभारत जर 


3. वषे 
छे जि क 
खवट १ 


2 2 ग 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


१ 
"क 
र्श्ट 


नवभारत 


नवीन काय केळे पाहिज हे मला कळत होते पण 
चळत नव्हते. जुने मनाला मोह घाळू शकत नव्हते. 
मानवतेच्या मूल्यावर्च घाव घालणाऱ्या नव्या बिकट 
प्रश्नाशी ललितलेखक या नात्याने आपली कुवत 
ओळखून आपण कशी झुंज ध्यावी याचा विचार 
करण्यातच माझे दिवस जाऊ लागले, माझी जीवन- 
श्रद्धा हरपळी होती. तिचे ओझरते का होईना पुन्हा 
दन झाल्याशिवाय तिच्याशी प्रताणा न करता 
आपल्या वाड्मय गुणांचा आविष्कार करण्याची 
शक्‍यता निर्माण झाल्याशिवाय, आपण पूर्ववत्‌ वेगाने 
आणि आत्मविश्वासाने लिहू शकणार नाही हे मला 
कळून चुकले ? आपल्या मौनाचे स्पष्टीकरण करणाऱ्या 
खांडेकरांनी आपल्या कथालेखनामागील प्रेरणा स्पष्ट 
केळी आहे. “ सामाजिक ध्वेयवाद' ही लेखनामागील 
ब्रेरणा. 

पण ही प्रेरणा कथालेखनाला किती उपयुक्‍त 
ठरते ? एखाद्या लेखकाने ध्येयवादी असावे की असू 
नये हा एक नेतिक प्रश्न आहे. आणि कुठचीही कथा 
स्वमावतःच ह्या प्रश्नाच अस्तिपक्षी अगर नास्तिपक्षी 
उत्तर देण्यास असमर्थ असते, एखाद्या लेखकाच्या 
कथात वावरणारी माणसे अगतिक आणि हीन मनाची 
असली तरी त्यावरून तो जंतुवादाचा पुरस्कार करतो 
असे म्हणणे म्हणजे साहित्याच्या स्वरूपाविषयी अज्ञान 
दाखविण्यासारे आहे. ळेखक अमुक एक प्रकारचा 
अनुभव कलाकृतीतून का व्यक्त करतो हे त्याच्या 
सुसंगत अशा जीवितविषयक तत्त्वज्ञानावरून ठरत 
नसते. ते पुष्कळदा मानसिक घडामोडीमुळे ठरत व 
परिस्थितीमुळे ठरते. लेखकांनी कलाकृतीत गुंफलेले 
अनुभव, अनुभव घेण्याच्या एका लकब्नीच्या चौकटीत 
निदान बर्‍याच अंशी वसू शकतात पण ते एका विशिष्ट 
जीवितविषयक तत्त्वज्ञानाच्या चौकटीत बसतील्च 
असे नाही, आणि त्यांना तस बसवू पहाणे अप्रस्तुत 
आहे. भिन्न पातळ्यावरच्या गोष्टींची ही गत आहे. 
नीती वा अनीती, बेरेपणा वा वाईंटपणा, माणसाचे 


१. साहित्यातील * सत्य - प्रा, गंगाधर गाडगीळ * वे 


विचार अगर त्याचा आशावाद ही साहित्यात येऊ 
शकत नाहीत असे मात्र नव्हे. पण एखादी गोष्ट 
साहित्याचा विषय असणे निराळे आणि त्याचा निकष 
असणे निराळे.' श्री. वि. स, खांडेकर म्हणतात* ? 
आनुवंशिक संस्कार, बालपणीचे अनुभव, शिक्षणाने 
निर्माण केळेळी थ्येये, विविध वाचनाचे अंतमनावर 
झालेले परिणाम, परिस्थितीचे पडसाद इत्यादीच्या 
मिश्रणामुळे लेखकाच्या प्रतिभेला एक विशिष्ट स्वरूप 
प्रात झालिळ असते ” हे विशिष्ट स्वरूप आणि त्याचे 
कथालेखन यांचा परस्परसंत्रंध असतो हे खरे. पण 
कथेमध्ये संस्कार करण्याचे सामथ्य असते हे लक्षात 
घेऊन कथेने अमुक एक संस्कार करावा म्हणून जेव्हा 
ती लिहिली जाते तेव्हा ती साधनल्प बनते. खांडे करांच्या 
नडुसख्य कथांच्या बाबतींत हेच म्हणता येईल. 
जीवन कसे आहे ते दाखवावे या विचारावरोबर ते 
१ असावे हे दाखविण तितकेच महत्वाचे आहे असे 
त्याना वाटते. ते म्हणतात *, “ अभिजात वाड्मय 
मठुप्याला कधीही स्वपताळू बनवीत नाही. खोट्या 
खमगपणाने ते त्याच्या ठिकाणी भलती भूक निर्माण 
करीत नाही. जातिधत ललितवाड्य़ाय हे मनु- 
घ्याला जागे करणारे स्वप्न असते त्या वाड्य- 
नात. स्वमसृष्टीचे सारे सोंद्ये भरलेले असते. पण 
त्या सादर्यातही एक प्रकास्चे सामथ्ये असते. ते 
मध्य माणसाला विचार करायला लावते, त्याला 
धीर दते. जीवन कसे झाहे हे तर * त्याला 
दाखवतेच, पण ते कसे असाव याची चित्रेही ते 
त्याच्या डोळ्यापुढे उभी करते. मी ज्याला संस्काराचे 
'मथ्य म्हणतो ते वाड्मयाच्या या शक्तीतन निर्माण 
होते. श्री, वि, स. खांडेकरांच्या कथा वाचताना 
त्यांचे टीकाकारही नेमक्या त्यांच्या कथा साधनरूप 
ळर करत, कार्याचे कोतुक॒ करतात, 
एक व इतर 6 च्या कथासंग्रहाचे 
परीक्षण करताना प्रा. कन धं वचत कळ 
“ केवळ मेमाचे दीर्घ व उच्य निश्वास तोडणे एवढेच 

[स सोडणे एवढेच 


केसरी ' १३-१-५२ 


२, तुषार (पहिली लाट ) - श्री, वि. स, खांडेकर ( १९४०) 


३. प्रास्ताविक ( पाकळ्या) ” (१९३९ ) 
४, पारिज[त-माचे १९६४. 


र्ट 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९... ७ 
५/£ ) रे 
जीर: ० ळा 


॥6नवभारत | 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


वि. स. खांडेकरांचे कथालेखन 


लघुकथेचे कार्य नाही. समाजाला आज जे प्रश्न जिव्हा- 
ळ्याचे वाटत आहेत ते सोडविळे नाहीत तरी ते 
जिव्हाळ्याने व सह्दयंतेने समाजापुढे गोष्टींच्या 
रूपाने मांडून गांजलेल्याविषयी कळवळा उत्पन्न करणे 
व आपले वैयक्तिक मत अप्रत्यक्षपणे सूचित करणे हे 
देखीळ लटघुकथाळेखकाचे जबाबदारीचे व महत्त्वाचे 
कार्य आहे ” म्हणजे कथा या माध्यमातून लेखक 
आपल जीवनानुभव सांगत असतो असे म्हणण्यापेक्षा 
खांडेकरांच्या कथा वाचताना ते कथारूपाने कार्ह 
सांगण्याच्या हेतूने पुढे सरसावठेळे आहेत असेच 
वाटते. त्यांच्या कथा वाचून “ जीवन ? उभ राहण्या- 
पेक्षा त्यानी तळमळीने उभे केलेळे “* जीवनविषयक 
प्रश्न ? उभे राहतात असे म्हटले तरी ऱवाळल. त्यांची 
“ आदरांपूजक ? व्रत्ती हीच त्यांच्या कथालळेखनाच्या 
मुळाशी आहे. प्रा. वामनराव चोरघडे खांडेकरांच्या 
निवडक कथांना प्रस्तावना लिहिताना म्हणतात, 
“ खांडेकरांच्या कथा जर कशाने नटल्या असतील 
तर त्या * आदर्वी? च्या प्रसाधनाने पूजनाची प्र्त्ती 
त्यांच्या साहित्यातून निथळत असते ? खांडेकरांच्या 
कथा अधिक प्रिय होण्याच्या मागे त्यांची आदरश- 
पजक वृत्ती फार अंशी कारणीभूत आहे. सामान्य 
वाचक नेहमीच जे मळे असल, चांगळे असेल ते तो 
स्वीकारतो, त्याला तुडविण्याइतका तो निर्ढावलेला 
नसतो. त्याला नुसत्या आनंदापेक्षा * उद्बोधन ? हवे 
असंत. त्याची स्थिती मध्यम असेत. त्याला बेरे 
वाईट कळते पण त्याला मध्यममार्ग, सुवणमध्य फार 
आवडतो. तो स्वतः काहीच करू राकत नाही. समा- 
जात ज्या अनिष्ट प्रवृत्ती असतात त्यांना पायबंद 
घालण्याचे सामर्थ्य त्याच्याजवळ नसते, अन्यायावरुद्ध 
झगडण्याची ताकद त्याच्याजवळ नसते, दुः खे झेलण्याची 


शक्ती त्याच्याजवळ नसते. त्यामुळे हा वर्ग निमुटपणाने 
दुःख सहन करतो, अन्यायापुढे मान वाकवतो, अनिष्ट 
प्रवृत्तीसमोर हे असेच चालायचे असे म्हणत असतो 
पण मनातन मात्र त्याला न्यायनीती'चे जीवन ह्वे 
असत अनिष्ठपरवृत्ती नष्ट होणे त्याला हॅव असते. 
खांडेकरांच्या कथा या मध्यम मनःस्थितीतील वाचकांची 
होच भूक भागवू शकतात. म्हणूनच प्रा. म. ना. 


१, चंदना्थे ( पाषाणपूजा ) प्र. १४ 


अदवंत म्हणतात, “ खांडेकरांच्या इतकी लोकप्रियता 
मराठी लघुकथाकारात आजवर कुणालाच मिळाली 
नाही असे म्हणावेसे वाटते. त्यादृष्टीने या कालखंडा- 
तील ळघुकथासुष्टीचे अनभिषिक्त सम्राट म्हणून त्यांचा 
जो गोरव केला जातो तो योग्यच म्हटला पाहिजे, ? 
तर फडक्यांच्या इतकीच लोकप्रियता लाभलेले त्यांचे 
समकालीन कथालेखक म्हणजे खांडेकर असे मानणारे 
प्रा. गाडगीळ म्हणतात, '' महाराष्ट्रातले अत्यंत लोक- 
प्रिय कथाकार खांडेकर ह्यांच्या कथा सामान्य आहेत. 
त्यात सुवर्णकण अगदी दुर्मिळ आहेत. जवळ जवळ 
नाहीतच. मराठी लघुकथा संपन्न व्हावी अशी 
काहीही कामगिरी त्यांच्या हातून झालेली नाही पण हे 
म्हणणे अन्यायाचे आहे. खांडेकराच्या कथाविषयी 
लिहिताना ते म्हणतात ” भावनाविवशता, जीवना- 
कडे पाहण्याची कोती दृष्टी आणि चमत्कृतीची 
होस असे त्यांच्या लेखनाचे तीन विशेष सांगता 
येतील. त्यांचे ळेवन भावनाविवशतेने भरलेळे आहे, 
तळमळीने लिहिळे पाहिजे अशी त्यांची कल्पना आहे. 
म्हणून जे काही सांगायचे ते सारे ते आपल्या 
मनातल्या तळमळीत वुचकळून काढतात. हे ते अगदी 
प्रामाणिकपणे करीत असतील, पण म्हणून ते योग्य ठरत 
नाही. लेखकाच्या मनात जीवन अनुभविण्याची तळमळ 
असतेच. जीवनातली सुखदुःखे, वैचित्र्य, सौंदर्य पाहून 
त्यांचे हृदय हेलावून जाते आणि त्याच्या मनातली ही 
सगळी खळबळं ललितलेखनातून व्यक्‍त होत असते. 
पण ही खळबळ आणि तळमळ तो जी पात्रे, जे प्रसंग 
व जे वातावरण रंगवतो त्यातून निर्माण झाली पाहिजे, 
तरच ती रसिक वाचकाच्या मनाला चटका लावते. 
पण आपली तळमळ सांगण्याकरिता जर लघुकथेत 
लेखक शिरू लागला, पुन्हा पुन्हा आपली तळमळ 
दुकानातल्या वस्तूसारखी जिथे तिथ मांडून ठेवू लागला, 
तर ते घुगास्पद ठरते आणि रसिक वाचक त्या लेखका- 
कडे पाठ फिखतो.” कथामधून ज्या घटना घडतात 
त्याच्यावर लेखकाने भाष्यच करू नये असा त्यांचा 
अथे नाही. उलट कधी कधी भाष्य आवश्‍यक असते 
असे सुचवून ते म्हणतात जीवनाचे उथळ दशन 
करायचे व त्याभोवती बरीच तळमळ ओतायची असा 


२. प्रदक्षिणा- ( मराठी लघुकथा ) ए, २६८ 


३. मराठी लघुकथा- ( खडक व पाणी ) ए. १२१-१२२ 


| अनुक्रमणिका | 


१९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


४. र १ 
क, र १७८ 
८ लये 
> नवभारत र 
7. ७५ ६ 
अमृतमहोत्सवी, 


र्व 34  * ठर १ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


ल्क, 


प्रकार केळा तर ते ळेखकाच्या मनाच्या दुवळेपणाचे 
आणि रोगटपणाचचे निद्दीक ठरते ? श्री. खांडेकरांच्या 
“ भावविवशेत वर प्रा, गाडगीळांचा प्राउुख्याने हला 
आहे. भावविवदतेला. बळी पडलेला लेखक जाणता 
अगर अजाणता आपल्या अनुभवांशी अगर आपल्या 
व्यक्तिमत्त्वाशी अप्रामाणिक असतो. हा अप्रामाणिकपणा 
जाणूनत्रजून परिणामसाधण्यासाठी केळेलटा तर पुष्कळ 
वेळा आपल्या ध्येयवादाशी अगर आदर्दा शी प्रामाणिक 
राहण्याच्या प्रयत्नातून तो निर्माण होतो. संवेदना, 
भावना व विचार हौ अनुभवाची तीन अंगे परस्पर- 
संत्रेद्ध असतात. पण केवळ त्यातला भावनेचा अंश 
चाढविला तर अनुभवाच्या तीन अंगातील विसंगती 
जाणवू लागते व ते लेखन “ भावनावश ' आहे, भावना- 
तिरेकाने बरभटलेळे आहे असे आपण म्हणतो. एका 
अर्थाने १९२० ते १९४० च्या दरम्यान आलेल्या 
भावविवशतेच्या पुराळा खांडेकराची कथा किती 
प्रमाणात कारण आहे हे ठरविणे आवदयक आहे. 
ततच मनुष्यस्वमाव आणि मनुष्यांच मनोव्यापार 
ह्याविषयी गाढ अज्ञान खांडेकराच्या साऱ्याच 
कथात आढळून येते; आणि ज्या घटनांतून 
खांडेकर जीवनातील दंद्रे दाखवतात त्यादेखील अश्याच 
कमकुवत व कृत्रिमपणान जोडलेल्या असतात म्हणून 
त्यांचे लिखाण अवास्तव असते हे प्रा. गाडगीळाचें 
आरोप गंभीर आहेत. खांडेकराच्या विषयी लिहिताना 
प्रा, गाडगीळांना आपण त्यांच्यावर अन्याय करीत 
आहोत अक्षी जाणीव झाली नसावी. कदाचित त्यांची 
खांडेकरासंबंधीची विधाने पूवग्रहटूषित दृष्टीतून निर्माण 
झाली असावीत. खांडेकराच्या कथेतील अनेक दोष 
लक्षात घेऊनही त्यानी केळेळे विविध प्रकारचे विपुल 
छळेखन, कथाविप्रयक मांडलेळे विचार आणि समकालीन 
ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कथाकारांचे केलळेळे परीक्षण मराठी कथेच्या 
विकासात उपेक्षणीय खास नाही. खांडेकराच्या लघुकथला 
मराठी लघुकथेच्या विकासक्रमात स्थानच नाही ही 
भूमिका अनैतिहासिक व म्हणून ऐकान्तिक वाटते. 


१९२५ते १९३० या काळातील वि. स लांडेकरांचे 
कथालेखन उमेदवारीच्या काळातळे आहे. *नवमल्िका? 


१. नवमलछ्िका-प्रस्तावना ( १९२९ ) २. 


२० 


| अनुक्रमणिका | 


या पहिल्याच संग्रहातील नऊ गोष्टींची निवड करताना 
ते म्हणतात;' “व्या संग्रहातील गोष्टीची निवड 
करताना सववसामान्य वाचकाच्या आवडीनिवडी वरोबर 
विद्यार्थी वर्गाची उपयुक्तता दृष्टीसमोर ठेवली आहे. ” 
वाचकांची आवडनिवड व उपयुक्तता या दोन हेतूने 
$टढ ललन परिणामकारक ठरले नाही तर नवल नाही. 
गुजर-गोखलळे यांच्या रंजनप्रधान गोष्टी प्रमाणे दिवाकर 
कृष्णांनी कथानकाच्या पकडीतून मुक्त केली मनो- 
दशन करणारी कथा खांडेकरांच्या समोर होत्या हे खरे 
आहे, पण यांचा काहीही परिणाम त्यांच्या या 
सुरूवातीच्या लेखनावर झालेला आढळत नाही. 
ते म्हणतात, € माझ्या पहिल्या लिखाणावर 
भाषा&लीच्या बाबतीत गडकरीयुगाची छाप आहे. तसा 
कथानकावरही त्या विशिष्ट काळातल्या कल्पनारग्यतेचा 
पगडा आहे. रविकिरण मंडळाचे काव्य, फडकक्‍्यांच्या 
कादंअर्‍्या आणि गुजरांच्या गोष्टीहून अत्येत भिन्न अशी 
उदयोन्मुख _लखुकथा या सर्वात इतर गुणात विशेष्र 
साम्य नसले तरी कल्पनारम्यतेच्या बाअतीत हे तिन्ही 
वाड्मयप्रवाह्‌ त्या प्रवाहास अगदी समांतर वाहत होते? 
या“ कल्पनारम्यते'च्या मभावामुळे आपल्या गोष्टी 
अतिरंजित झाल्या आहेत असे ते म्हणतात. “ वकील* 
की शिक्षक ?? या गोष्टीत वकोलीपेक्षा शिक्षकाचा 
व्यवसाय मोठा व पवित्र आहे असा स्पष्ट प्रचार पाहे 

' क्रद्धि सिद्धि स्वयंवर' ' ही कथा तर कंट वक 
वड द टाळवाण्या उप- 
देशांनी भरली आहे. 'नीतीचे उपदेशपाठ निघुनी 
जातील ग्रंथातुनी, तेव्हा सोख्यद बालकास ञ न पी 
होतील यालागृहे ? असे सरळ पद्ममय बचन विर 
आहे. * यंत्रामुळे माणुसकी मरत ' हा मळ 
मांडण्याची भूमिका ' येत्रकर्मा ! १ या गोष्टीत याती 
घेतलेली आहे. कृष्णाबाईच्या देवळाझ्ी नदीत ह. 

असता शाळूना पदर धरून नाम्या मक भरड 
काढलेली जलवंती नावाची एक राजकन्या या कथेची 
नाविका ( कुत्र्याची वरात ३ ) नाम्या तिचा जव बो 
प्राण बनतो, जलळ्वंती ल्य झाले तरी नाम्याला घेऊनच 
वावरते. तिचे पतिराज नाम्याला ठार मारण्याचा 
ड्कॅम सोडतात. अखेर कृष्णाबाइंच्या दरीनाला म्हणून 
गेळेली जलवंती नाम्याच्या पाठोपाठ आत्मार्पण करते 
जाता जाता (धू्यकमळे) - छ. ६ ३, नवमळिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


न्ह्& ' अमृतमहोत्सवी 
॥& क व 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


वि, स. खांडेकरांचे कथालेखन 


ऱ्या कथेची चमत्कृतिपूणेता व घटनाप्राधान्य सहज 
लक्षात येण्यासारबे आहे. ' कन्यादान ? या ऐतिहा- 
सिक कथेतील कल्पना चमत्कारिक आहेत. जिंजीला 
वेढा घाळून बसलेल्या झुल्फिकारखानापाशी खंडोजी 
-राजारामाच्या सुटकेसाठी रदतदली करण्यासाठी गेला 
असता खान आपल्या युलाती वित्रीच्या इच्छेप्रमाणे 
खंडोजीजवळ आठ दहा वर्षाच्या मुलीची मागणी 
करतो आणि खंडोजी स्वतःची मुलगी जाई खानाला 
-देऊन राजाची सुटका करतो. खानाने आट-दहा 
वर्षांच्या मुलीच्या मागणीने प्रश्न सोडविण्याची इच्छा 
करणे चमत्कारिक नऱ्हे तर काय? या संग्रहातील 
“६: जांमळीची शाळा तपासणी ' ही गोष्ट निराळ्या 
प्रकारची आहे. लघुकथा ही वक्रेरेषा नसून सरळरेषा 
आहे ही जाणीव लेखकाला पूणत्वाने नसळी तरी तो 
'त्या दिशेने पावळे टाकीत आहे अस वाटण्याइतके 
तिच्या रचनेत आधुनिकत्व आहे.? असे स्वतः खांडेकर 
या कथेविषयी म्हणतात. तिची मांडणी शेवटच्या 
.हास्यपूण घटनेला परिपोषक होईल अश्या तऱहेने केली 
आहे. एकाव्मता मंग पावणार नाही अशी खत्ररदारी 
घेतली आहे असेही ते म्हणतात. वस्तुतः विलक्षण 
पाल्हाळ या निवेदनात आहे. आडमुठे नावाचा 
मिसूर फुटलेला एक आडदांड व धिप्पाड मुल्गा वेळ 
निभावून नेण्यासाठी मास्तर होतो व त्याची झालेली 
फजिती या घटनेत जी ' हात्योत्पादक ' शकती आहे 
ती खांडेकरांना जाणवलेली नाही. त्यामुळे या कथेला 
मास्तरांच्या आचरटपणाचे सूप प्राप्त झाले आहे. 
शिवाय कोट्या, विष्रयांतर, पाल्हाळ यामुळे 
कथेच्या निवेदनात गती ताही. भो. हेन्रीच्या क््था 
वाचून त्याच्या कथात असलेली चमत्कृतिपूर्ण कलाटणी 
आपल्याला देता येईल का या अनुकरणातून जन्मलेली 
ही कथा आहि. “ भावाचा भाव वड ही यदा- 
बंतच्या पहिल्याच अंकात प्रसिद्ध झालेली कथा 
आत्येतिक भावनाविवशातेने नटलेली आहे. आई- 
बापावेगळ्या दोन मुलांची ही कथा आहे. एकजण 
आय. सी. एस्‌ होऊन परत आलेला तर दुसर्‍याला 
________- 

१. यशवन्त डिसे, १९२८, 

४. यदावन्त माचे १९२९, 

७. यशवन्त ऑगष्ट १९२९ 


२, यशवन्त जाने. १९२९. 
५. यशवन्त एप्रिळ १९२९, 


नाटकाची व गाण्याची आवड आहे. आपल्या भावाचे 
नाटकाचे वेड त्याच्या लक्षात येते आणि बेरिस्टरी 
सोडून नाटके लिहायला तो जेव्हा सुरुवात करतो तेव्हा 
हे सगळेच असंभवनीय वाटते खांडेकरांच्या या सुरु- 
वातीच्या कथा अतिरंजित अधिक आहेत. ' वाईट 
चाल ? * या कथेत वायकां वाईट चालीच्या होतात 
याला पुरुष जत्राबदार आहेत हे सांगण्यासाठी डॉ. 
वाग्मटांचे वडील ब्रात्रासाहेब आपण देवक्रीलां कसे 
वंचित केळे व त्यामुळे तिळा बाजारात बसावे लागले 
याची हकीकत सांगतात. जिथ माणुसकी असेल तिथ 
जायचे या विचाराने चंद्रकांताला घेऊन बाप व नवरा 
यांचा त्याग करणाऱ्या एका स्त्रीची कहाणी “आक्का 
या कथेत आहे. आपल्या नातवावर जीवापलिकडे प्रेम 
करणारी पण नातू आपल्याला अंतर देईल का या 
भयाने ग्रस्त झालेली गंगाबाई “ पुरुषाचे प्रेम * या 
कथत आहे. “ अल्ंकाराचा * अलंकार * या कथेत 
प्रभावती अशिक्षित मुलगी म्हणून सहचारिणी होण्याचे 
कपट करते व सुशिक्षित स्त्रीविषयीचा नवऱ्याचा ग्रह 
दूर करते. ' कवडा ' पोर ' ही कथा चमत्क्ृतिपूर्ण 
आहे. मेघनाथावर असीम माया करणारी सीता 
त्याच्याकडून भाऊतव्रीजेची ओवाळणी म्हणून * लयन 
करेन ? असे वचन घेते. विधवा सीतेने अक्का रीतीने 
पोरक्या भावाची जींवनवेळ फुलविली. पण चपलेक्ी 
लय़ झाल्यापासून मेघनाथ आपली उपेक्षा करतो आहे 
हे तिच्या व्यानात येते. “. उठ ग सीते कवडा 
पोर ' या आते उद्गारातील दंतकथा मेघनाथाला 
कळते व॒ आपण वहिणीची उपेक्षा करीत होतो 
हे लक्षात येते. ताई आत्महत्या करते व त्या 
पाठोपाठ मेघनाथ, चयला जातात. गोष्टीचा असा 
नाटकी हेवट करणे खांडेकरांना फार आवडते. 
वेश्याव्यवसायात पडणाऱ्या हिराला तिचा भाऊ 
वाचवू शकत नाही ब तो वेडा ठरतो अद्यी हकीगत 
€ हिरा * तो भंगला ? या कथेत आहे. हिराने विहिरीत 


५1: "३९. 


उडी टाकणे, तिच्या सुटकेसाठी जमा केलेले पेसे जुगारात 


२, यशवन्त फेघ्रु. १९२९. 
६. स्त्री आणि पुरुष. 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ण क ही 007७ ७ 
हट 8; 0 शट 
नवभारत चेत 
क डि ७५ च 
>) च ल 
७4 अमृतमहोत्सवी 


९& » स. वर्ष > 


क अत! * 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


जाणे इत्यादी घटना कृत्रिम आहेत. “ नवचंद्रिका ! 
या संग्रहात समाविष्ट केलेल्या आंधळ्याची भाऊत्रीज, 
सवतीचा सूड, स्वराज्यमिक्षा, गीतारहस्य या आरंभ- 
काळातीळ लोकप्रियता मिळवून देणाऱ्या गोष्टी आहेत. 
त्यांचे स्वरूपही अतिरंजित कृत्रिम असेच आहे. 
* आई आई! ' या कथेत कृत्रिम घटनांची रेल्वेल 
आहे. पन्नाज्ञीचे राजेसाहेब गादीला वारस हवा म्हणून 
लझ़ करतात, पण कुसुमावतीला मुलगी होते. मग 
अदलात्रदूल करून मुलगा झाल्याचे जाहीर होते आणि 
मुलीला घेऊन कुसुमावती निघून जाते तर तीही मेली 
असे जाहीर होते. कुसुमावती आपल्या मुलीला वाढवते 
व राजपुत्रा्ी ल्न व्हावे म्हणून सरदाराकडे ठेवते. 
पुढे देवळात राजस्नुपा मागते की का्ीवात्रेला गेलेली 
आई परत येऊ दे. इतक्यात देवळात दूर उभी असलेली 
कुसुमावती कोसळते. राजेसाहेबांना तिची ओळख पटते. 
ते रडू लागतात, राजस्नुषा आनंदाने “ आई ? म्हणते. 
* गंगावन * ' या कथेत गंगुताईंच्या दुःखाला फारसे 
प्राधान्य नाही. प्राधान्य आहे ते अवास्तव कल्पनांना. 
गंगाताईंचे केस कमी म्हणून तिच्यावस्चे प्रेम कमी 
होते. त्यात माईचा त्रास, * माईने नाही दिळे गंगावन 
तर नाही ! मी गंगा तर आहेच तू मळा वनात नेऊन 
टाक ? असे जेव्हा खांडेकर लिहितात तेव्हा त्यांच्या 
लिहिण्याची हास्यास्पदता सहजच लक्षात येते. 
दागिन्यानी मढवून आणलेले गंगावन यमू घेऊन येते 
तेव्हा उ्ीर झालेला असतो कारण गंगूताईने या जगाचा 
केव्हाच निरोप घेतलेला आहे. * पुनविवाह या 
विषयावर लिहिलेल्या ' प्रमलक्ष्मी ? या कथेत 'ताराग- 
णांच्या मध्ये चालणाऱ्या चंद्राप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी 
वेष्टित असे प्रिन्सिपॉलसाहेबे आले? असेजेव्हा ते 
लिहितात तेव्हा त्यांच्या भाषेला असलेली चमत्कृतीची 
ब अलेंकारिकतेची होस ध्यानात येते. उमेदवारीच्या 
काळाठीळ आपल्या कथालेखनाचे स्वरूप कसे आहे 
याची जाणीव त्यांना आहे, कथाळेखन करीत असताच 
ते समकालीनांच्या कथांचे कठोरपणे परीक्षण करू 
दकतात. म्हणूनच या उमेदवारीच्या काळातील कथा- 
विषयी ते म्हणतात* “ या संग्रहातील सव गोष्टी 


१, नववद्रिका, 
४« प्रस्तावना ( पाच कथाकार ) प्र, २४ 


२, रत्नाकर जून १९२७. 


कथावाढ्ययातील संघिकालातच जन्मल्या आहेत. 
त्यामुळे कल्पनारम्यता व वास्तवता, विनोद व करुण, 


समाजटीका व स्वभावविकास इ. विरोधी जोड्या त्यात 


आढळतील ” केबळ होसेने ल्हिेल्या या गोष्टींचे 
स्वरूप यापक्षा निराळे असण्याची शक्‍यता नाही. 


पण १९३० नंतर त्यांच्या कथाळेखनाचे स्वरूप 
बदलले. ते स्वतः या काळातील लेखनाविषयी म्हणतात, 
6 १९२५-३० या कालखंडात त्यांना अपरिच्चित 
असलेल्या मोवीसा, चकॉव्ह, ओ. हेन्री वगेरे जागतिक 
कोरतींच्या कथाळेखकांचा थोडाफार परिचय झाल्यामळे 
असो, कोल्हटकर-गडकऱ्यांच्या कल्पनारम्यंतेची व 
कोटिवाजपणाची मनावर असलेली मोहिनी ओसरल्या- 
मुळे असो, त्यांच्या १९ ३० ते १९४० मधल्या 
कथामध्ये पूर्वीचे अनेक दोष क्रमाक्रमाने सौम्य होत 
गळ आहेत. विषयाचे वैचित्र्य, तंत्राची विविधता 
छघुकथेला आवद्यक असलेली विषय, तंत्र भावना 
इत्यादिकांची एकरूपता वगेरे गोष्टी या काळातल्या 
त्याच्या ढघुकथात पूर्वीपेक्षा कितीतरी अधिक. 
प्रमाणात आढळतात ” असे असले तरी खांडेकर 
कथालखनाकडे वळले ते सामाजिक सुखदु:खे चित्रित. 
करण्याच्या इच्छेमुळे. कादंबरीप्रमाणे कथेचेही 
कथानक, स्वभावरेखाटन, भाषा शेली व शिकवण हे 
पंचप्राण आहेत असाच त्यांच्या सुरुवातीच्या 
का जुळतकेच डन मात्र लघुकथेची शिकवण 
म्हणजे इसापनीतीतीळ गोष्टींचे तात्पशै भु 
पूवरंग नव्हे, पण त्यांचा एक कणी दाद 
की ' प्रश्नार्थक कथा? ही अत्यंत माची. 
लिहितात, * “ खांडेकरांची प्रत्नत्ती केवळ मनोरंजक 
गोष्टी लिहिण्याकडे जशी नव्हती, तशी केवळ व्यक्तीच्या 
नाजुक भावभावना व सूक्ष्म सुखदुःखे काव्यात्म रीतीने 
प्रगट करूनही त्यांचे समाघान होण्यासारखे नव्ह्ते 
सामाजिक सुखदुःखे चित्रित करण्याःची त्यांना पहिल्या- 
पासूनच इच्छा असलेली दिसते, त्यामुळे प्रश्षाथक 
कथकडे ( (1018112 09 ) त्यांचा स्वभा- 
वतःच अधिक ओढा आहे.” पण कथा प्रश्नाथक अस 
शकते का? कथा जेव्ह 


२, छत्री उघडतांना (ऊनपाऊस) १९२३४ ष्ट, ६ 


4 


| अनुक्रमणिका | 


संगणकीकृत 


काळातील. 


दा एखादा अनुभव आपल्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


नड '& अमृतमहोत्सवी 
॥. च. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


'वि. स. खांडेकरांचे कथालेखन 


-समोर मांडते तेव्हा तो अनुभव एखाद्या सामाजिक 
'समस्येसंबरंघी असू शकतो. सामाजिक सुखदुःख हा 
कथेचा विषय असू शकतो. पण खांडेकर आपल्या 
-समोर एखादा सामाजिक प्रश्न ठेवतात व त्यासाठी 
कथा लिहितात, ' कथा हे कोणा ना कोणा तरी मनु- 
व्याच्या लहान मोठ्या अनुभवाचे चित्र असल्या- 
मुळे ते रंगवितांना लेखक मानवी जीवितच रंगवीत 
असतो. अर्थात या जीविताविषयीच्या त्याच्या कल्पना 
त्यात येणारच ” हे त्याचे म्हणग * खरे असले तरी 
कोणतीही कथा प्रश्न मांडण्याच्या भूमिकतून जन्मते हे 
खरे नाही. जीवन जगता जगता स्वतःची आणि 
इतरांची जी सुखदुःखे कलावंताच्या मनाला तीत्रतेने 
जाणवतात त्यांच्यातूनच जातिवंत ललितवाड्य़य निर्माण 
होते असे ते म्हणतात* तर ' कथाकाराच्या विकासाला 
सामाजिक जाणिवेची आवश्‍यकता प्रतिपादतात, ' मग 
कथेचे श्रेष्ठत्व ती सामाजिक सुखदुःखाचे कितपत चित्रण 
करू शकते यावर ठरते. कथा उद्‌ब्रोधन करते असे 
त्यांचे मत दिसते. कथेच्या संस्काराचे स्वरूप दुहेरी 
असते असे त्यांना वाटते. ते म्हणतात, “ गोष्टीच्या 
मनावर होणाऱ्या संस्काराचे पहिळे स्वरूप वाड्मयीन 
असते. समर्पक शाब्दांनीं, लयबद्ध रचनेने, चमत्कृति- 
जनक कल्पनेने, हृदर्यगम भावनेने किंवा अश्याच 
साधनांनी कथेत जे सोंदर्य निर्माण झालेळे असते ते 
संस्कारात प्रतिनिंबित झाळेळे दिसते. कुठलीही वाड्यय- 
कृती वाचल्यानंतर आपले मन अनेक कल्पनांनी, 
भावनांनी, विचारांनी रंगून जाते, या रंगून 
ऱजाण्याच्या मनुष्याच्या मनाच्या क्रियेतून वाड्य- 
याच्या वैचारिक संस्काराचा प्रारंम होतो ” कथेचा 
मनावर होणारा संस्कार विचार निर्माण करतो. मग 
काहीतरी ठसविण्याचे साधन म्हणजे कथा एवढेच 
तिंच रूप ठरते. म्हणूनच गरित्राविषयीची कळकळ, 
-दलिताविषयीची सहानुभूती, स्त्रीवर होणारा अन्याय, 
शिक्षकाला सोसावी लागणारी दुःख, मध्यमवर्गीयाचा 
कोंडमारा, समाजातील विषमता इत्यादी प्रश्नांना 


प्रामुख्याने कथेत शुफळे जाते, कथेच्या कोंदणात बसविले 


१, लघुकथा - यरावन्त जून १९२९ 


जाते. एखादी कथा प्रश्नाथक असते ती अशा 
अथौने की ती ज्या जीवनांगांचे दर्रान घडविते त्या 
जीवनांगाबद्दलचे कुतूहल ती वाढवीत असते. कथा 
वाचून * असे का व्हावे ? * असा प्रश्न मनात उभा 
राहतो. पण आपण एखादा विःचार, प्रश्न मांडण्यासाठी 
कथा लिहीत आहोत हीच जाणीव त्यांच्या ठिकाणी 
प्रमावी असते. “ फुले * आणि दगड? ही कथा 
अद्याच भूमिकेतून लिहिल्यामुळे पतिपत्नी प्रेमाचे, 
गरीव्र व श्रीमंत यांच्यावरील प्रवचनाचे, डाग पडले 
आहेत, खरे म्हणजे डॉक्टर, हे दहा रुपये पंढरपूरला 
जाण्यासाठी मी ठेवळे होते. ते विश्वनाथकडे पाठवून 
द्या. आज त्या मजुरांच्या बायकापोरापेक्षा देव काही 
निराळा नाही ? हे या कथेतील बीजवाक्य. पणया 
वाक्यावर लक्ष्य केंद्रित केल्यास आपल्याला जे प्रकट 
करावयाचे ते प्रकट होईल की नाही या दंकितून जे 
विचार कथासूत्राला लोंबकळल्यामुळे कथा डागळल्या- 
सारखी झाली आहे. “ सारेच पैसे एकदम कशाला 
दिले ? तक्षी काही घाई नव्हती ? यापुढचे सामाजिक 
सभ्येतडतकी मनुष्याला ढोंगी करणारी दुसरी गोष्ट 
नाही हे वाक्‍य निष्कर्षवजा म्हणून येतेच. ' शिष्याची 
शिकवण? या कथेची निर्मिती एखादा विचार 
मांडण्याच्या हेतूनेच झाली आहे. विनायकरावांनी 
जीवापाड जपलेल्या शाळेला आग लावली जाते. त्यांना 
वाटते शाळा बंद करावी. पण मधूसारख्या मुलांना 
वळण लावण्याचे कार्य केळेच पाहिज या हेतूने त्यांचा 
विचार बदलतो, या कथेसंभधी ते म्हणतात की आपली 
प्रश्षाथक कथा लिहिण्याची होस “ शिष्याची शिकवण ' 
सारख्या कथात कलात्मक मांडणीमुळे पुरी झाली 
आहे. “ कलात्मक मांडणी ' म्हणजे परिणामकारक 
रीतीने सांगणे अश्ीच कल्पना खांडेकराची असली 
पाहिजे. आपल्या कथेचे प्रश्नात्मक व सामाजिक बळण 
अखंड राहिले आहे असे त्यांना अमिमानपूवेक वाटते. 
या प्रश्नाथक कथात प्रामुख्यांन मध्यमवर्गाचे दुवळेपण, 
पांगळेपण यांना महत्त्व मिळाळे आहे. अंस महत्त्व 
मिळण साहजिकच आहे. एखादा ठेखक ज्या वर्गातून 


२. पाकळ्या- प्रास्ताविक ५ वी आवृत्ती १९५३ प, २१ 


३. अश्रु आणि हास्य (दोन राब्द) १९४९ प. ५. 


| अनुक्रमणिका | 


४. पाघराणपूजा, 


२३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९. ४.७ 
५-/९ ) ते 
रळ /&*्ट्के 


॥6नवभारत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पुढे आलेला असतो, ज्या वर्गाची सुखदुःखे, आशा- 
आकांक्षा यांच्याशी तो समरस झालेला असतो त्या 
वर्गाचे चित्रण करावे असे वाटणे असे साहजिकच 
असते. पण खांडेकरांना या प्रश्नांच्यासाठी कथा 
लिहावयाची आहे. आपल्या इतकीच सुद्यीळ आगि 
सदगुणी माणसे आर्थिक विषमतेच्या खाईत होरपळत 
आहेत व पशुहूनही वाइट जिणे कंठीत आहेत हे 
आपल्या उत्नदार घरस्यात, चोचीत चोच घालून 
प्रमसमाधींत गुंग होणाऱ्या सुखवस्तु लोकांना कसे 
कळणार असा त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांच्या दृष्टीने सुख 
वस्तू वर्गाचे हे घरटे संकुचितपणाचे, वैयक्तिक सुखा- 
सीनतेचे आणि सामाजिक दृष्टीच्या अभावाचे प्रतीक 
आहे. मध्यमवर्गाच्या विकासाच्या झड येणारी जी 
विविध घरटी आहेत त्याच्यातून बाहेर पडलेल्यांच्या 
कथेच्या शोधात खांडेकर आहेत. अश्या शोधातून 
गवसलल्या कथा प्रामुख्याने ' घरट्याबाहेर ? या कथा- 
संग्रहात एकत्रित केल्या आहेत.' “भभमूर्ती ' या 
कथेच्या नावकाने कोटुंबिक सुखाच्या घरट्यातून 
सामाजिक सुखाच्या क्षांतिजाप्यंत उड्डाण केळे आहे 
याचा त्यांना विलक्षण आनंद होतो. कतृत्व-सामाजिक 
कतृत्व हेच आजच्या:व उद्याच्या तरुण पिढीचे थ्येय 
आहे म्हणून ते म्हणतात, “ मध्यमवर्गातील बुद्धीवान 
ब कतृंत्ववान तरुण - तरुणींची बुद्धा घराच्या पिंज- 
ऱ्यात अडकून पडळी आहे त्यांचे कतुत्व कुटुंग्ाच्या 
तुरुंगापलिकडे सहसा जाऊच दकत नाही. वेयक्तिक 
जीवनाची आसक्ती व सामाजिक जोवनाविषयी 
उदासीनता हेच कारण नव्या पाऊलवाटेकडे न 
जाण्याचे ? पण पिंजर्‍यात सापडलेली व पिंजर्‍्यातून 
मुक्त झालेली असे द्वंद्र जव्हा ते रेखाटतात तेव्हा 
ते कित्येकवेळा कृत्रिम वाटते. ' घसरल्या बाहेर '* या 
कथेत लनन झाल्यापासून घर हेच ज्यांचे जग आहे अक्षा 
राजारामाचे चित्र आहे, बायको माहेरी गेली म्हणून 
अस्वस्थ झालेल्या राजारामाळा कालिंदी पत्रातून 
लिहिते को वरपक्षाठा ज्ञांदा हुंडा मिळाढा म्हणून 
मावस बहिणीचे लयन मोडते, दारिय व अज्ञान यांच्या 
पायरी मंजुळा विधवा होते, सहा वर्षात सहा मुळे झाल्या- 
सुळे मन व इारीर म्हातारे झाळे अक्यी काशी दुःखात 
होरपळते आणि मग म्हणते, “' आपल्यासारख्या 


१, घरऱ्याबाहेर ( १९४१). 


माणसांच्या घरस्यात सुदैवाने गारवा आहे, पण त्या 


घरस्याबाहेर केवढा वणवा पसरला आहे. या वणव्यात 
आपली माणसे होरपळून जात असतांना गप्प 
बसायचे १” आणि या पत्राचा परिणाम म्हणजे 


* राजाराम ? बदलतो. खांडेकरांच्या कथात ' पत्रे * 


फार क्रांतिकारक असतात. ती कधी खुलाद्याची 
असतात तर कधी कधी ती कथेचे रूपच बदलून 
टाकतात. * नवे जग? या कथेत नेहमी आजारी 
असणारी आई व चार भावंडे यांच्यासाठी जगाय- 
लाच हवे म्हणून आपत्तीशी झुंजणारा वामन 
रातपाळी करणारे गिरणीतींल मजूर पाहून म्हणतो की हे 
खरे दविपाइ आहेत, आपण मात्र निव्वळ पळपुटे. 
* पांगळ्याचे दुःख ' मधील गंगाधराला वाटत असते 
को सत्यनारायण सांगणे हा माझा पोटाचा धर्म पण 
त्या अनाथ मुलीला-मनीला वाचविणे हा हृदयाचा 
घम, ' देवदूत या कथत तर को, घाटे यांच्या जीवनाला 
आक्रार देणाऱ्या आत्रा गुखाची कथा आहे तो त्या 
ल्हान मुलाला ( घाटे ना ) म्हणतो-नव्हे बजावतो पोरा, 
जगात पोटासाठी नाही नाही ती सोंग माणसाला करावी 
लागतात. माझ्या अंगी देव असता तर......तर माझी 
बायकापोरे अशी तडफडत मेली असती का ? कोल 
देवाला लावायचा नसतो, स्वतःच्या मनाला. खूप 
शीक नि लोक असल्या देवाच्या नादाला लागणार 
नाहीत असे कर ” मध्यमवर्गाच्या कुटुंबात प्रीतीला 
आसक्तीचे स्वरूप कसे आलेळे असते आणि खालच्या 
वर्गात परिस्थितीच्या प्रभावामुळे तीच प्रीती मक्‍तीचे 
स्वरूप कले धारण करते याचे चित्र * पहिला दोहरा ! 
या कथेत आहे. ' दरी ' आणि डोंगर ? या कथेत * 
“दादानी काढलेल्या आश्रमाने दुःखी स्त्रियांना खोळ 
दुसतून उच डांगरावर जाण्याचा मार्ग दाखविळा तो 
अशासाठी की त्यानी दरीत पडलेल्या दुसऱ्या अनाथ 
जीवांना त्या वाटेने वर न्यावे म्हणून ” हे सांगावयाचे 
आहे, पण जी माणसे सुदैवाने डोंगरावर चढतात ती 
पुन्हा खाळी दरीत उतरतच नाहीत म्हणून ते हळहळ- 
तात. जरा, व्याधी व मृत्यू पाहून अखस्थ झालेल्या 
तिद्धार्थाचे मन आणि खांडेकराचे मन एकाच जातीचे. 
क्त या अशांतीतून सिद्धा्थांठा शांतीचा मार्ग 
मिळाला तो दीध॑ चिंतनामुळे, 


२. एक संदेश ( घरऱ्याबाहेर ) पृ. १५, 


२४ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


तपस्येमुळे, उलट. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


का सा 

५/£ ) रे 

ब्र मुण्ि्याम (9 

च 8 नवभारत जै र्व 

क धि ७५ न >. 

न्ट्< ह पतमहोत्सवी >७ 
एक वर्ष ४४” 

टी सका ' रज 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


1) 


वि. स. खांडेकरांचे कथालेखन 


खांडेकराचे मन धास्तावलेल्या अवस्थेतून कल्पनेने उभ्या 
केलेल्या एका मनोऱ्यात शिरते व तेथे शिक्षणप्रसारा- 
साठी शहरातील सुखावर व प्रलोमनावर पाणी सोडून 
खेड्यात मास्तरकी करणाऱ्या, कामकरी वगांसाठी 
जगणाऱ्या आणि मरणाऱ्या, देशासाठी गांधीच्या 
सत्याग्रहात भाग घेणाऱ्या, डॉक्टर होऊन गरीबांची 
झुश्रषा करणाऱ्या, सामाजिक मन जागत करणार्‍या, 
स्त्रीची देवता म्हणून पूजा करणार्‍या, संपूण मानव- 
जातीला गुलामगिरीतून मुक्‍त करण्याचा चंग बांधणाऱ्या, 
मानवी हक्कासाठी दलित वर्गाला लढायला शिकवि- 
णाऱ्या अक्षा एक ना अनेक व्यक्‍ती पाहू लागते व मग 
सुखावते. जुन्या कोटाच्या खिशातला रुपया परत आणून 
देणारा उंचेला उजळ खिश्चन मुलगा (जुना ' कोट) 
पंगु झालेला, दाढी वाढलेला, विटका शर्ट घातलेला, 
ज्याच्या उभ्या आयुष्यावर अवकळेची छाया पसरली 
आहे अश्या माधवाची चीड आलेली पण माधवपासून 
आपण दूर जात आहोत हे योग्य नाही या जाणिवेने 
परत आलेली मधुरा (अपघात ) अ : मार खायला 
नाना राजहंस हवा होता पण मिठाई खायला क 
म्हणून मंत्र्यावर जळफळणारे, अर्धांगवावूने लोळागोळा 
होऊन पडलेले पण गोविंदा आपला केलिजला जाणारा 
पोर पायावर घालायला घेऊन आला म्हणून फुललेले 


नाना (सूर्यास्त) जन्मभर आपण आपल्या प्रेमळ 


पत्नीशी एक प्रकारच्या उपेक्षेने व उदासीनतेने वागत 


आलो या जाणीवेने व्यथित झालेले (' पुनजन्म) 
भापल्या थ्येयवादी वडिलांचे स्नेही असलेले बडे 
देशभक्त “ सुमाघ्र? यांचे सत्यस्वरूप पाहिल्यामुळे 
घायाळ झालेले सुस्वभावी, सत्रशरत्त सस्कारसुलभ 
मन (मध्यरात्र) गरीव्रीतही सुख मानणाऱ्या कारकुनाचा 
हेवा करणारा व ' आमचा संसार म्हणजे नुसतं काट्याच 
रान ? असे म्हणणारा, तळमळणारा सरकारकून ( काळे* 
गुलाब) महात्माजीच्या कायदेभंगात आपल्या दशभक्त 
भावाला लाठीहछ्यात जखमी होऊन मरण आले 
म्हणून व्यथित होणारा कर्तव्यदक्ष इन्स्पेक्टर बाळू (दोन 
टोके* ) खेड्यात दवाखाना चालवणारा शांताराम 
(हातातील* छत्री) मुलाला जगवण्यासाठी स्वतःचे मन 


मारणारी शारदाबाई (रिकामा* शिंपला) पोटासाठी 
पायपीट करणारी व घाब्रूवर अपरंपार प्रेम करणारी 
मार्या ( पतंग*) कोडे, या युद्धात खांद्याला खांदा 
मिडवून लढणारा स्नेही मळा हवा आहे असं 
म्हणणारी जान्हवी ( मयसभा  ) सत्याग्रह्मावर लांठी- 
मार करण्याचे कृत्य करणाऱ्या आपल्या नियोजित 
वराला नकार देणारी लीली ( कलेक्टरांचा* नित्रंघ ) 
हातात बंदुका असलेली शिकारी माणसे जिथे सुखासुर्ती 
जाणार नाहीत तिथे दररोज जीवावर उदार होऊन 
येणारी मजूरीण ( शिकार * ) वरवरची. देशभक्ती 
असणारा दांभिक बाबुराव ( आंत्र मळमल*) आपल्या 
आयुष्यातील अज्ञात आणि अलौकिक आनंद-देण्या- 
साठी आपली पत्नी मृत्यूशी झगडून आली आहे हें 
पांहून कृतज्ञतेने भारावून गेलेला बावूराव (एक क्षण“) 
जगात तहान असते ती प्रेमाची हे पत्नीच्या पत्रातळे 
उद्गार वाचून विरघळलेले शिस्तप्रिय कठोर म्हणून 
विख्यात असलेले हेडमास्तर ( केवड्याचे काटे ) 
इत्यादी अनेक व्यक्‍ती त्यांच्या कल्पनाविश्वात वावर- 
तात. त्या सामान्य आहेत पण त्यांच्या ब्यक्तित्वात 
असलेल्या असामान्यतेचा शोध खांडेकरांना लागतो व 
मग ते आनंदून जातात. अश्या व्यक्तींची पूजा वाच- 
कांना नेहमी मान्यच असते. तसेच * अथेयुगात सर्वात 
मोठा शाप कुठला असेल तर तो हाच आहे- आत्म्याची 
बघिरता ? असे खांडेकर सांगू लागले की वाचकांना 
बेरे वाटते मग “ आत्मा मिळविलेली? ब * आत्मा 
हरवलेली ? अश्शी दोन प्रकारची पात्रे त्यांच्या कथा- 
सृष्टीत असतात. त्यांच्यादृष्टीने जीवनात सगळी दंद्व- 
युद्धे चाळळेळी आहेत. जे काही एक दृढ चाल्लेळे 
असते त्यात खांडेकरांच्या मनाला फार महत्व आहे. 
त्यांच्या मर्जीप्रमाणे निकाळ लागणे याला अत्यंत 
महत्त्व आहे आणि हा निकाल ' सत्पक्षाचा जय? या 
न्यायानेच नेहमी लागतो. त्यांच्यातला ' सतत जागा 
असलेला शिक्षक? कठोरपणे वळण लावण्याचा 
प्रयत्न करीत असतो. ते अनुभव घेतात तेच मुळी 
शिक्षकाच्या भूमिकेतून. आपल्या भोबतालची मुले 


या वादळ-बाऱ्यात टिकणार नाहीत त्यांना आधार 


१. पाषाणपूजा. २. प्रीतीचा शोध. ३. दंव बिन्दू . ४. जीवनकला. 
५. ऊन पाऊस. ६. विद्युत्‌ प्रकारा, ७, पाकळ्या. ८. पूजन, 
न. भा. ४ २५ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५. ४.७ 
4/१ ) त्रे 
/& स्व खु 
6७ नवभारत -् 
| ७५ 
अमृतमहोत्सवी, 


र्व ८ % ठर 6. 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


दिला पाहिज, ती चुकत असली तर त्यांना मार्ग 
दाखवला पाहिजे, त्याना कठोरपणे द्यासन केले पाहिज, 
ती सारासार विचार करून निर्णय धेण्याच्या कामात 
अजून कश्ची असल्यामुळे आपणच त्यांचे सुख 
पाहिले पाहिज इ. जी शिक्षकाला महत्त्वाची कामे 
वाटतात ती ते करीत राहतात, म्हणूनच ते आपल्या 
पात्रांना स्वतंत्रपणे जगू देत नसावेत. त्यांनी कथालेखक 
म्हणून जीवन पाहिले असंत तर त्यांच्या अनुभवाचे 
स्वरूप बदलले असत. पण ते शिक्षकाच्या भूमिकेतून 
जीवन पाहत आहेत व कथेच्या आधाराने ते सांगत 
आहेत असे वाटते. तसे त्यांना जीवनाकडे कलावंतांच्या 
दृष्टीतून पाहिले पाहिज याची जाणीव आहे. ते म्हण- 
तात,' “' लेखकाचे मन संवेदनक्षम हवे, आपल्या 
भोवताली घडणाऱ्या संबं लहान मोठ्या घटनात ते 
रमून जायला हवे. त्यांच्या मुळाशी असलेल्या प्रेरणांची 
आणि जीवनमूल्यांची जाणीव होईपर्यंत त्याने खोललखोल 
जायला हवे. सत्य आणि सोंद्ये जिथे एकरूप होतात 
अशी आपल्या अनुभूतीतील जागा त्याने धुंडून काढा- 
यला हवी तरच एखादेवेळी त्याच्या हातून चांगली 
ललितकृती निर्माण होण्याचा संभव असतो ” पण 
खांडेकर कथेच्या निर्मिती बद्दल, तिच्या स्वरूपात्रद्दल, 
तिच्या अवतारकार्यावद्दल, जी भूमिका घेतात ती 
स्वतः कथाळेखन करतांना टिकत नाही. पाश्चिमात्य 
कथाकारांच्या कथा वाचतांना अगर समकालीन 
ज्येष्ठ ब नबोदितांच्या कथा वाचतांना खांडेकरांची 
भूमिका रसिक टीकाकाराची असते हे त्यानी लिहिलेल्या 
अनेक कथासंग्रहांच्या प्रस्तावनावरून सहजच लक्षात 
येण्यासारखे आहे. पण प्रत्यक्ष कथालेखन करताना 


मात्र त्यांची कलावंताची भूमिका दिहछूक रहात 
नाही, अर्थात काही वेळा एखाद्या ' कथेःला 


आगळे लावण्य लाभते. त्यांची ' मुके प्रम* ही कथा 
वाचताना ' चेकव्ह'च्या ॥॥1150'% ची आठवण येते. 
एकुलता एक मुलगा मेल्यामुळे दुःखदग्ध झालेल्या 
टांगेवाल्याचे चित्र या कथेत आहे. अक्षर त्याचे म्हातारे 
घोडे सहानुभूती दाखवते. तसे एकुलते एक आईवेंगळे 
सुके पोर संभाळणाऱ्या जयराम पोस्टमनची व्यथा 


१. पाकळ्या ( प्रस्तावना ) १९५३ 
४. विद्मुतप्रका शा 


२, दत्तक आणि इतरगोष्टी-१९२४. 
५. दोन शब्द ( सांजवात ) प्र. १२२. 


बोलकी करण्यात त्यांना यश मिळाले आहे. जीवनातल्या 
अगदी लहान सहान अनुभूतीकडे सुद्धा कवीच्या सूक्ष्म 
व संवेदनाशील दृष्टीने पाहणे हे आवदयक असते याचा 
प्रत्यय ही कथा वाचताना येतो. आपल्या दुःखाचा भार 
आपणच सोसला पाहिजे आणि मुके पोर हेच आपले 
जग या जाणीवेप्यंतचा प्रवास अत्यंत कुराल्तेने 
रेखाटला आहे. ' मृगजळातळे * कमळ? (१९३५ ) 
या कथेत वालमनात सलणारे दुःख अचूक साकार केले 
जाते. मीनाला वाटले, ” देवाने लाडक्याची राखण 
करायचे कबूळ केळे होते. मग गुरवाच्या लाडक्याला 
घेऊन जाणारा हा कसला खोटा देव? ?या उद्गारात 
मीनाचे दुःख समथेपणे उभे केळे जाते. * पूळ' (१९३७) 
या कथेत मुलगा, सून, नातवंडे यांचे जग आपल्यापेक्षा 
सवेस्वी निराळे आहे ही आजीला झालेली जाणीव एका- 
मागोमाग येणाऱ्या घटनातून प्रभावीपणे चित्रित केली 
आहे, जमिनीत पुरून घेऊन एका जागी राहणारी 
जीणेमेढ मोगरीच्या मधुर वासाकरिता हे प्रतीक 
आजीच्या दुःखावर निराळाच प्रकाश टाकते. बाळाच्या 
जगात आपण अजूनही रमून जाऊ पण त्याच्यावर 
आपला हक्क कुठे आहे? या प्रश्नासरशी आजीचे जग 
सर्वापेक्षा निराळे आहे हे सहज लक्षात येते. शतात 
पिकावर डोलात बसलेली कबुतरे हा चित्रकाराला 
सौंदर्याचा विषय वाटतो पण  काळंच पेरळंय हो कुणगो ! 
बीच जर खाला कबुतरांनी तरी उपाशीच मरतीत मा 
माझी पोरां टोरां ” अक्षी शेतकऱ्याची प्रतिक्रिया आहे. 
या दोन्ही प्रतिक्रियातून एक वेगळा'च अनुभव मांडण्याची 
चतुरता कोतुकास्पद्‌ वाटते. १९४०-४१ पर्यंत खांडेकर 
विपुळ कथालखन' करीत होते, पण त्यात फार थोड्या 
वेळी खांडेकराच्या कथांना * कलात्मकरूप ' लाभलेले 
असते. अन्यथा  प्रश्नाथक कथा ' लिहिण्याच्या नादात 
प्रश्नाची गदी फार होते आणि कथा मात्र गुदमरलेली 
असते. न 
१९४६ अलेर मोनत्रत सोडून “ तीन जगे ' ही 
कथा त्यांनी लिहिली, वाचकांना वाटले की खांडेकर 
थडग्यातून बाहेर पडले. पण खांडेकर म्हणतात, " 
“ त्या काळात झालेल्या माझ्या मनाचा तो 


३. पाषाणपूजा, 


२४ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... ७ 
५/८ ) रे 
१०-८७ य 


नवभारत हे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


वि. स. खांडेकरांचे कथालेखन | 


कोंडमारा-तो प्रभावीपणे व्यक्त करण्याची शक्ती 
नसल्यामुळे माझ्या लेखणीला प्राप्त झाठेला अगतिकपणा, 
पण एका अर्थाने १९४१-४रेच्या आसपास कथेच्या 
अंगी असलेली परिणामकारकता नष्ट झाली. कथेला 
साधनख्प प्रास झाले. तिची विकासक्षमता नष्ट झाली. 
तिच्यात साचबदपणा आला. ती एका आवर्तात गव- 
सली, प्रा, वा. ल. कुलकणी म्हणतात, “ लघुकथा 
दहा वर्षांच्या कालावधीत तंत्राच्या, कारागिरीच्या, 
कसबाच्या चौकटीत अडकली. नको त्या अंगावर 
ती नको तो जोर देऊ लागली. ती व्यक्त करीत 
असलेल्या आकांक्षा कलादृष्टया परत छुद्र भास. 
लागल्या. तिची क्षेप मंदावली, कथेला जे स्वत्व 
गमावल्यासारखे रूप प्राप्त झाले त्याची जाणीव खांडे- 
करांच्या सारख्या रसिक टीकाकाराला झाली नव्हती 
असे म्हणता येत नाही. याही कारणामुळे खांडेकरांनी 
मानत्रत स्वीकारळे असांवे. पण मुख्यतः खांडेकरांना 
यंत्रयुगाने मानवी जीवनच आमूलाग्र बदुळून टाक 
आहे या जाणीवेने व्यथित केलेले आहे. अद्या परिव- 
सैने होत असलेल्या काळात जे अनुभव येत होते 
ते पेलण्याची व कथेत व्यक्‍त करण्याची शक्‍ती आपल्या 
जवळ आहे की नाही याच्याबद्दल त्यांचे मन साशंक 
असावे. ' एरिच फ्रॉम ' प्रमाणे त्यानाही वाटत* आहे 
की एकोणीसाव्या शतकातली मोठी गोष्ट म्हणजे इेश्- 
राचा मृत्यू, पण विसाव्या ठातकाने त्या शतकावरही 
मात केली आहे. कारण या रातकात आपण ज्याला 
माणूस म्हणत आलो त्याचाच मृत्यू बून येत आहे. 
माणसाच्या रूपाने वावरणारी कळसूत्री बाहुली-ज्यांचा 
माणुसकीशी काहीही संब्रँध नाही अशी यांत्रिक बाहुली- 
जगामध्ये यापुढे नांदणार आहेत की काय अशी भीती 
निर्माण झाली आहे. मात्र सर्व बाजुनी होत असलेल्या 
नेतिक अधःपाताच्या काळात असंख्य प्रामाणिक आत्मे 
कोणत्याही मोहाला बळी न पडता ठिकठिकाणी आपले 
कर्तव्य करीत आहेत याचा त्यांना आनंद वाटतो. 
आणि मग अक्का ' जाण्त आत्म्यांची ? चित्रे कथातून 
म्हणतात? “जीवन म्हणजे 


तते रंगवीत राहिले. कारण ते १ “जीवन 
चे जगणे नव्हें ते सार्‍या 


एखाद्या व्यक्तीचे किंवा कुटुंबा 


१, वाड्मयीन दृष्टी आणि दृशकोण प. ५१, 
३, सांजवात - दोन शब्द ए. १२६ 


समाजाचें जगणे आहे, हा विचार त्याच्या मनाला 
घेळता! आला आणि आपल्याला पटलेल्या या तत्त्वा- 
साठी जरूर तो झगडा करण्याइतका तो सुसंघटित 
झाला, तर जगात आज स्वार्थाचे, लोमांचे, अनीतीचे 
आणि आत्म्याच्या बघिरतेचे जे अगणित भस्मासुर 
सुटले आहेत ते सहज वठणीवर येतील,” १९४६ 
नंतरच्या कथात “ श्रद्धावान्‌ ? माणसे अधिक आढळू 
लागली. “ हवा तो देव तू मान ! पण ज्याला देव 
म्हणशील त्याच्यावर भाव ठेव. त्याच्या पूजेकरिता 
प्राण द्यायची पाळी आली तरी....” असे बजावणारी 
आई ' सांजवात? ' कथेत आढळते. सोन्याची गाडी ? 
या वरवर पाहिले तर एक कोडुंबिक गोष्ट म्हणून लिहि- 
लेल्या कथेत खांडेकरांना सरळ मनाचा आणि निर्मळ 
चारित्र्याचा दादासाहेब कीर्तीच्या, वैभवाच्या आणि 
आपल्या महत्त्वाच्या तृप्तीच्या नादात तो नकळत 
आपले जीवनातले सर्वात मोठे कतेब्य विसरून जातो 
त्याचे चित्र आहे. या चित्राच्या निमित्ताने खांडेकरानी 
प्रश्न उपस्थित केला आहे तो असा-मुलांना जन्म देणे 
सोपे आहे. पण त्यांना माणस करणे ही एक अवघड 
अक्षी तपस्या आहे. या तपश्चर्येला आवरयक असलेला 
त्याग किंवा तत्त्वनिष्ठा आमच्यात आज आहे. कुठे १ 
६ दोन मोसंत्री' ? या कथेचा नायक देरासेवेत प्रामा- 
णिकपणाने कर्तृत्वाचे. सवे आयुष्य घालवलेला आणि 
त्यामुळे कफळक झालेला आणि तापाने फणफणणाऱ्या 
भाचीसाठी दोन मोसंत्री कुटून आणायची या विवैच- 
नेत पडळेला आहे. दारिद्यामुळे डळमळीत होऊ लाग- 
लेली उच्च जीवनमूल्यावरली आपली श्रद्धा कोसळून 
पडते की काय असे त्याला वाटू लागते. तो घाबरतो, 
गोंधळतो पण याचवेळी परस्रीचा विनयभंग करण्याच्या 
आरोपावरून पोलिस कोठडीत येऊन पडलेला थोटा 
जगु त्याला भेटतो. आपल्या आत्म्यावर गंज चढू नये 
म्हणून तो किती कसोशीने धडपडतो याची कल्पना 
येते. नाईलाजाने रखेळी म्हणून एका चित्रपट-निमात्या- 
पाशी राहिलेली जगूची बायको आपल्या थोट्या दरिद्री 
नवऱ्याचा पत्ता लागताच साऱ्या वैभवावर आणि 
विळासावर लाथ मारून मोठ्या प्रेमाने त्याच्या गळ्यात 


२, प्रसाद - पाश्वंभूमी १९५७, 


२७ 


| अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५.  ई. ७ 
त, र १७८ 
3 नवभारत -् 
7 ७५ ६ 
अमृतमहोत्सवी, 


र्व १८ र ठर क 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पडायला घावत येते हे तो पाहतो. आत्म्याच्या सामर्थ्या- 
वरळी, जीवनातल्या मांगल्यावरली त्याची मावळू 
लागलेली श्रद्धा पुन्हा उद्य पावते. सत्तेच्या, संपत्तीच्या 
प्रतिष्ठेच्या आणि मोठेपणाच्या मागे लागलेल्या माणसा - 
पेक्षा खराखुरा जीवनरस जंगू व शेवेती यांच्यासारख्या 
जगाला अज्ञात असलेल्या अडाणी पण सत्पवृत्त माणसा- 
तच असू शकतो हे त्याला पटते. ' तीन जगे? या गोष्टीत 
आजच्या भयानक आर्थिक विषमतेमुळे आणि सामाजिक 
क्रान्तीच्या आपल्या स्वप्नाळू कल्पनांमुळे साध्यासुध्या 
जीवनमूल्यांना ज़ विकृत व ढोंगी स्वरूप प्राप्त झाले 
आहे त्यांचे चित्रण, आहे. या कथेतला स्घुनाथ हा 
मध्यम वर्गातल्या अधजागृत पण दुर्बळ आत्म्याचा 
प्रतिनिधी आहे. त्याला दलिताचे दुःच कळू शकते. ते 
टूर करण्या करता तो यथाऱकक्‍्ती धडपडतो, त्याची 
स्वतःची शक्‍तीच मुळी अतिशय मर्यादित आहे. त्या 
हरिजन मुलापेक्षा त्याची स्थिती किंचित्‌ वरी असली 
तरी तोही समाज-समुद्रातला एक लहानसा मासाच 
आहे. सीतारामसारख्या हरिजन मुलाचे एकशरे-साडेसद- 
तीस रुपयांचे कज फेडेण ही या सहृदय कारकुनाच्या 
आवाक्याबाहेरची गोष्ट आहे. . शेठजी आपल्या 
रखेलीच्या भावाला भेट म्हणून एका वेळेला एवढ्या 
रकमेचे आंब्रे विकत घेऊन देऊ शकतात, हे तो डोळत्रांनी 
थाहतो तेवढ्याच रकमेकरता सीतारामासारख्या होतकरू 
मुलाला कष्टाने मिळविलेले शिक्षण अधवट सोडून देऊन 
नोकरीच्या पाठीमागे भटकत जावे लागते हेहि तो बघतो. 
रघुनाथसारख्या आसवे गाळणाऱर्‍्या व्यक्तिपेक्षा या 
अन्यायाविरुद्ध बंड करून उठणारी व्यक्‍ती खांडेकराना 
हवी आहे. ते म्हणतात, “ नुसत्या अश्रेंनी कुठलीही 
सामाजिक क्रान्ति मागे कधी झालेली नाहो; पुढे 
होणार नाही. तिच्यासाठी मानवी आत्म्यांतला सुप्त 
अय्नीच फुलबावा लागतो. ही जाणीव मध्यमवर्गीयांना 
ज्यावेळी अतिदाय तीव्रतेने होईल त्यावेळीच त्यांचे व 
दीनदलिताचे जग एक होईल. तसे होईल तेव्हाच 
विशाल सामाजिक क्रान्तीचे पाऊळ झपाट्याने पडेल? 
खांडेकरांचे म्हणणे खरे आहे. त्यांच्या ' आदश पूजक ? 
वृत्तीच हे निदराक आहे. पण “ कथे'तून सांगताना 
विचार व्यक्‍त करण्यासाठी घेतलेला आधार एव- 
डेच कथेचे रूप. पाच वर्षाच्या मोनानेतर ' काय 


१. सांजवात. २. प्रसाद- पाश्चभूमी प्र. 


सांगावयाचे ' यात बदल झाला हे खरे ! बदलत्या 
काळाशी आणि नव्या जीवनमूल्यांशी समरस होऊन 
आमच्या कथाकारांनी फारशी निर्मिती केली नाही ' 
याचे त्याना वाइंट वाटते.' “ कथाकार स्वतंत्र 
असतो-असला पाहिजे. प्रामाणिक अनुभूतीच्या आवि- 
प्काराला इतरांनी बंदी का करावी १? अदी त्यांची 
श्रद्धाही आहे, पण कोणत्याही कथेने ' तुमच्या-आमच्या: 
जगातही आत्म्यावर जगणारी माणते असतात ' ही 
जाणीव निर्माण केली पाहिजे असा त्यांचा आग्रह. कथा 
कोणत्याही जीबनानुभूतीचे चित्रण करू शकते यापेक्षा 


तिन विशिष्ट अनुभव व्यक्त केला पाहिजे असाच त्याना. 


आग्रह धरावासा वाटतो. त्यांच्या कथा त्यांना प्रिय 
असल्या आदर्शाभोवती गुंफलेल्या असतात, त्याना जे 
आदश म्हणून वाटते ते अगदी तळमळीने वाटत 
असते. कथेच्या आरशात जीवनाचे प्रतिबिंब दिसायला 
हवे. पण जीवनासमोर कथेचा आरसा ते धरतात. मग 
त्या जीवनाची निवड त्यांनीच केळेली असते. त्या 
जीवनात आत्म्याला गंज न चेढू देणारी, सत्त्व टिक- 
विण्यासाठी होरपळणारी, आत्मापंग करणारी. माणस 
असतात पर दुसरी निष्ठा नसलेली, आत्म्याला गंज 
चढला आहे . अशीं माणस असतात. “ आग ? * 
मधे मराठे मास्तर एका जळक्या, पडक्या वाड्यात 
असून रात्रीच्या वेळी ' बुद्धि हे रघुनायका ? म्हणून जी 
प्राथना करीत आहेत ती उगीच नाही हे त्यांच्या 
लक्षात येते आणि मग त्यांना वाटते की आज आप- 
स्यात कुठळी मोठी उणीव असेल तर ती घुद्धींची. 
" प्रसाद न * ही कथा एका चाजूने परिस्थितीने संपन्न, 
"1 मनाने दरिद्री अशा नेतृपदाला पोचलेल्या बापूंची 
कहाणी आहे. आपला मुलगा प्रभाकर व स्नेद्यांचा 
उटगा भास्कर यांचा इंग्रजी शिक्षणाचा खर्च 
केरण शक्य नसते. आपल्या घरी राहणारा आणि 
आपल्या आधाराने शिकणारा स्नेह्याचा मुलगा आपल्या 
उढापक्षा हुषार आहे हे त्यांना ठाऊक आहे. 
वात्सल्य व कतेव्य यांच्या कात्रीत त्योचे न सागशते; 
त काळभरबाला प्रसाद लावतात ब त्याचा निर्णय मान्य 
करतात. आज असा श्रद्धावान्‌ आत्मा दुर्मिळ झाला 
आहे अशी खांडेकरांनी 
जुन्या श्रद्धेला बुद्धीची जोड अनेकदा नसते, तसे झाले 
२५७, . ३, प्रसाद. 


दट 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


हळहळ व्यक्त केली आहे.. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९... ७ 
५ /£ ) रे 
१२७६५ 


नवभारत हे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


बि, स. खांडेकरांचे कथालेखन 


म्हणेज श्रद्धेला आंधळ्या हट्टाचे स्वरूप कसे प्रास होते 
व त्यामुळे निष्पाप व प्रेमळ जीवाचा कसा चोळामोळा 
होतो ते “ पार्वती ? ' या कथेत सांगतात. पैश्याची 
पूजा हाच माणसाचा धर्म बनला. हिर्या नोटा फेकून 
विकत घेता येणारी गुलाब्री सुखे हीच त्याच्या 
आयुष्यातली मुख्य प्रेरणा ठरली म्हणजे माणसाचा 
कसा अधःपात होतो, आपल्या आत्म्याच्या प्रेतावर 
बसून कापालिकाप्रमाणे शरीरसुखाची साधना कशी 
करू लागतो याचे चित्र' आभास ' या कथेत त्याना 
रेखाटावयाचे आहे. खांडेकरांच्या कथातली ही चित्रे 
एकाकी वाटतात. ती जीवन निराळ्याच तऱ्हेने अनु- 
भवत असतात. त्याचे कारण सरळ ब सोपे असते. 
ती श्रद्धा ! उराशी वाळगून जगत असतात. त्याना 
तडा गेलेल्या निष्ठा जवळच्या वाटतात. ' पारध “या 
कथतील सुमतीवाई अद्याच एकाकी आहेत. त्या बरी. ए. 
च्या वर्गात असतानाच त्याचे वडील वारले. पाठीवर 
'तीन बहिणी, त्यांची शिक्षण, त्यांचीं ल्म, सारे सोरे 
त्यांनी केळे, पण हे करीत असताना त्यांचे मन ठिबकत 
असते. त्या म्हणतात, “' प्रेमच माणसाच्या सुखाचा 
सत्यानादा करते. आईवर आणि बहिणीवर आपण इतके 
जिवापाड प्रेम केले. त्यांच्याकरता आयुष्यातली सारी 
सारी सुखे दूर लोटली. हा त्याग, नव्हता, ही माझ्या 
सुखाची ढूट*' “ पुनर्जन्म * या कथेतील वृद्ध नाय- 
काच्या मनात जन्ममर आपण आपल्या प्रेमळ 
पत्नीशी एक प्रकारच्या उपेक्षेने व उदातीनतेने वागत 
आलो ही जाणीव उत्पन्न होते आणि मग खांडेकर म्हण- 
तात * “' स्वतःभोवती वावरणाऱ्या माणसावर आपण 
काही अन्याय करीत असू ज्यांच्यावर आपण प्रेम करतो 
त्यांच्या मावना आपल्याकडून पदोपदी दुखावल्या जात 
असतील याची जाणीव जगात फार थोड्या लोकांना 
असंते.? ' वारसा? या कथेतील श्रीघरच वडील आव्रा 
पापपुण्याच्या परंपरागत कल्पना उराशी बाळगून सारे 
आयुष्य कंठतात, ऐन तारुण्यात सुस्वल्प श्रीमंत बाइ 
आपणहून गळयात पडत असताना तिच्याकडे पाठ 
फिरवतात. त्या स्त्रीचा मनोभंग त्यांच्या हातून घडतो. 
त्या प्रकरणाचा शेवट त्यांची नोकरी जाण्यात होतो. 


१. प्रीतीचा शोध. 
४, पाकळ्या. 


| अनुक्रमणिका | 


२. शोधाच्या नादात (प्रीतीचा शोध) . 


पावित्र्य संभाळण्याकंरता हा म्हातारा दाख्द्याला प्रेमाने 
मिठी मारतो. पण समाजात एका व्यक्तीचे दारिद्य 
केवळ तिलाच भोवत नाही, ते तिच्या मुलाब्राळाच्या 
आकांक्षानाही ग्रहण लावते याचे चित्र खांडेकरांना 
रेखाटावयाचे आहे. माणसांच्या मनात आणि सामाजिक 
जीवनात जे ज अमंगल असते त्याच्यावर मात करू 
पाहणाऱ्या त्याच्या आत्मऱशाक्‍तीचे च्वित्र रेखाटण्यात 
त्यांना अधिक आनंद वाटतो. त्यांच्या कथालळेखनाचे 
प्रयोजन ते हेच. जीवनातले “ अमंगल, अतृप्ती ' हा 
त्यांच्या कथांचा विष्रय नसतो, तसेच जीवनातले मंगल, 
तृप्ती, आत्मशक्ती हाही त्यांच्या कथाचा विष्रय 
नसतो. जीवनाविषयीच्या दृंद्वात्मक जाणीवेतून त्यांचा 
अनुभव आकाराला आलेला असतो आणि मग 
कोणत्यातरी आदर्दाला तो स्पणषे करतो यातच ल्यांना 
धन्यता वाटे, 

त्यांची मनःप्रकृती गंभीर आहे. जीवनातल्या विविध 
विसंगती त्यांना जाणवतात पण त्यांचे चित्रण करणाऱ्या 
विनोदी कथा लिहिणे त्यांना जमत नाही. ते म्हणतात, 
“केवळ हास्यकारक असे लिखाण मी का करू दाकत नाही 
हे माझे मला कळते ” ' जांमळीची शाळा तपासणी या 
कथेत खेड्यातील प्राथमिक शाळेत इन्स्पेक्टर आल्यावर 
काय घडते त्याची हकीकत आहे. ' परीक्षकाची परीक्षा? 
या कथेत विद्दत्ताजड प्राध्यापकाची अनुप्रासप्रियता 
उपहासविष्रय बनली आहे. आपण सिन-नटाशी ल्य 
करणार अक्षी मुद्दाम जाहिरात देऊन कुसुम अनंताला 
वठणीवर आणते ( सवम आणि * जीवन ). विनोदी 
म्हणून लिहिलेल्या कथा ' सामान्य ' वाटतात. त्यापेक्षा 
स्वार्थी प्रवृत्तीचे चित्रण करणारी .“ हवापालट ** 
कथा अधिक उजवी आहे. आनंदीबाईंचे ढोंग 
त्यांच्यावरच उलटते तेव्हा हसू येते. विधवा म्हणून 
बोळावळेली सखुताई जेव्हा लेकुरवाळी सो. या नात्यांने 
आनंदीबाइंच्या पुढे दत्त म्हणून उभी राहते तेव्हा त्यांचे 
डोळे पांढरे होतात, पत्रात्मक निवेदनामुळे त्यात रंगत 
अधिक आहे. 

खांडेकरांच्या कथा अनेक प्रकाराने निबरेदिल्या 
आहेत. पण ' कथा व तिला अनुरूप अशी निंवेदन- 


३. घरट्या बाहेर. 


२९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारतं 


पद्धती ? असे स्वरूप असण्यापेक्षा एक टूम म्हणून 
निवेदनपद्धती निवडलेली असते असे बऱ्याच वेळा वाढत 
असते. चित्रपटात मागे घडलेली घटना दर्शविण्यासाठी 
“फ्लड बॅक? पद्धतीचा उपयोग केला जातो. या पद्धतीत 
जणु काही व्तमानकाळांतून पुढे सरकणारा कथेचा ओघ 
त्या क्षणापुरता थांबतो. इतकेच नन्हे तर समुद्राकडे घाव 
घेणाऱ्या नदीचा प्रवाह उलटा वाहू लागावा त्याप्रमाणे तो 
भूतकाळात-प्रसंगी वीस पंचवीस वर्षापूर्वीच्या काळात- 
शिरतो. या पद्धतीने अनेक गोष्टी साधतात असे त्यांना 
वाटते. आणि त्यासाठी त्यांनी या निवेदनपद्धतीचा 
अवलंब केला आहे. त्यांना' वाटते, की कथासूत्र शिथिल 
न राहता त्याला पीळ येतो. उत्कंठा व विस्मय यांच्या 
लहरींनी प्रेक्षक सुखावतो. त्याला होणारे जीवनदर्गनही 
सखोल व व्यापक जनते. निवेदनाच्या त्यांच्या पद्धतीत 
पत्रांचा, डायरीच्या पानांचा फार सढळपणे उपयोग 
केलेला असतो. ही पत्रे खुलासावजा असतात तर त्या 
पत्राने कधी कधी कथेतील व्यक्तींची परिवर्तने होत 
असतात. * विस्तवाशी' खेळ' या कथेतील डॉक्‍्टरकीच्या 
दोवटच्या वर्षात असणाऱ्या तरुणाशी आपण कसे खेळलो 
,याचे विवरण करणारे निमेळेचे अर्धवट पत्र * मास्तर'ला 
शाळेत दिलेळी जागा नाकारणाऱ्या तरुणाचे रहस्य 
सांगून टाकते. ' पांगळ्याचे ' दुःख ” या कथेतील 
गेंगाघधरंच पत्र असेच खुलासेवजा आहे. “घरस्याबाहेर* ? 
या कथेतील कालिंदीचे पत्र घरस्याबराहेर केवढा वणवा 
पसरला आहे याची नवऱ्याला जाणीव करून देण्यासाठी 
लिहिळेळे असते. अश्या पत्रात खांडेकरांना स्वतःला 
जे सांगायचे असते ते सांगायला खूप अवसर असतो. 
म्हणजे कथेतील ही पत्रे कियेक वेळा त्या त्या 
व्यक्‍तींची मनोगते सांगत नाहीत तर ती खांडेकरांचे 
मनोगत व्यक्‍त करीत असतात. खांडेकरांना विशेष 
, प्रिय असणारी निवेदनपद्धती म्हणज मित्रमंडळीच्या 
संभाषणाच्या ओघात एखादा विषय निघावयाचा व 
त्यावरून कुणी तरी एखादी आठवण सांगावयाची, 
दुसरी आक्का, अकल्पिता, कल्चडमोती, जुना कोट 
इत्यादी अनेक कथा या पद्धतीने निवेदिल्या आहेत. 
चमत्कृतींची होस हा खांडेकरांच्या कथांचा सर्वात 
मोठा विशेष, चमत्कृतीची होस त्यांच्या कथांच्या 
रचनेत असते तशी त्यांच्या भाषाओैळीत आढळते, 
१, ह्योघाच्या नादात (प्रीतीचा शोध ). 


* श्रीमंतीच्या डोळ्यावर संपत्तीचा धूर चढला की 
गरिबांना चटके असतात,' साक्षी, सत्तरी व साधु यात 
खऱ्यापेक्षा खोट्यांचाच भरणा अधिक आढंळतो;. 
“ संसाराच्या उन्हाळ्यातही सात्त्विक प्रीतीच्या वासंतिक 
वायुल्हरी नाचत असतात, जगातल्या सर्व उच्च व 
उदात्त गोष्टी सरस्वतीप्रमाणे गुप्त असतात. अक्शा 
प्रकारची वाक्ये त्यांच्या कथात सर्वत्र विखुरलेली 
असतात, खरकेब्राज संवाद लिहूनही खांडेकर आपली 
चमत्कृतीची होस पुरवून घेत असतात, 

“ हातगुण फार चांगला आहे ह॑ इकडला ! 

* पण माझा हात काही माझा नाहो 

५ म्हणजे ! 

“तो कधींच दुसर्‍या एका माणसाच्या हातात. 
दिला आहे. त्याचा हातगुण आहे हा. होय की नाही? 


ना (गार वारा ) 


* आयुष्यात फक्त एक संधी मिळाली तर मी सखी. 
होईन ! 
* कुठली ? ? 
“ महात्माजींच्या पायावर डोकं ठेवायची 
किंवा गव) 
“हे काय बरं बाळ ? 
* गंगायसुना आहेत या आई 
€ पण कातरवेळेला कशाला त्या १ 
* रिकामा शिंपला भरून ठेवायला. देवीपुढं तीथ 


नको का ? - (खिमा शिं 
ठा ( रिमा दिंपला ) 


* घड्याळाची गणना यंत्रातच होतेना ?* 
“ अ हुं | माणसात? 
“ती कशी ? 


6 यांच 
व दोन घड्याळ्यांचे पटत नाही. दोन माणसांच 


- अशी कितीं तरी उदाहरणे देता येतात, सुभाष्रितांची 
टांकसाळ उघडून अगर त्यांची उलटापालट करून 
नाडकर चमत्कृतीच साधत असतात. त्यांची वणेने 
निवेदने, कथेच्या निमित्ताने केठेली भाष्य अलंकारिक 
असतात. “ हरघडीच्या व्यवहारातील अनुभव खांडेकर 
अल्कारांच्या कोंदणातून मांडून दाखवतात तेव्हा ते. 
२. विद्युत्‌ प्रकाश. ३, घरट्याबाहेर, 


३8० 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९... ७ 
4-// ) ते 


॥6नवभारत | 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


वि. स, खांडेकरांचे कथालेखन 


किती आकर्षक वाटतात ? असेः श्री. दा, न. शिखरे 
यांच्यासारखे टीकाकार कोतुक करतात तेव्हा कथेच्या 
भाषेचे नेमके कार्य कोणते याची जाणीव .त्यांना नसते 
असेच म्हटले पाहिज. इन्स्पेक्टर जांभळीच्या शाळेत 
येणार म्हणून ज्या उलथापालथी झाल्या त्याचे वर्णन 
करतांना ते लिहितात, “ तत्काळ झाळेच्या कोपऱ्यात 
किऱ्ेक दिवस हक्काची रजा घेत पडलेल्या केरसुणीला 
आपल्या कामावर रुजू व्हावे लागले. दुष्काळात सापड- 
लेल्या मनुष्याप्रमाणे टेबलावरील दोतीची स्थिती झाली, 
तिला पोटभर अन्न वाढण्यात आले. मास्तरांच्या 
कपाटातील जरीचा रुमाल सणावारी अगर लगीन घरी 
प्रगट होणाऱ्या आजीबाईच्या नव्या सुकट्याप्रमाणे 
प्रगट झाला. शाळेतील विद्येचे विश्व चालविणारे 
परत्रह्म दैवत-शिक्षारूपी पुरुषाची प्रकृती- सकल 
सौभाग्यवती वज़चुडेमंडित मातोश्री छडीबाई आपले 
सरशुणरूप टाकून निजघामाला गेल्याही ? अशा कृत्रिम 
भाषेचा उपयोग करून प्रसंगांची, स्वभावांची चित्रे 
रेखाटण्याचा प्रयत्न कितपत यशस्वी होणार ? पणया 
तऱ्हेच्या भाषप्रेवर खांडेकरांचे अपरंपार प्रेम आहे. 
मराठी वाचकांना अकद्या प्रकारच्या भाषेची आवड 
वाहू लागली यात खांडेकरांचे खूप भ्रय आहे. 


खांडेकरांनी लिहिलेल्या “ रूपककथांचा ' मराठी 
कथेच्या वाटचालीत अवइय विचार करावा लागेल, 
* सागरा * अगस्ती आला ' ही त्यांची पहिली 
रूपककथा १९३१ त प्रसिद्ध झाली. चमत्कृतीची होस 
हीच या सूपककथालेखनाच्या मागे आहे. ते 
म्हणतात? “ कल्पनेची चमत्कृती हा रूपककथेचा एक 
प्रमुल्त व प्रमावी गुण आहे. कल्पकता, मामकता, 
यांच्या जोडीने रंग भरणारा युण म्हणजे सूचकता ” 
“ तत्कालीन लोकांचे अज्ञान लक्षात घेऊन इसापने 
प्रत्येक गोष्टीच्या शेवटी तात्यय सांगण्याची पद्धती 
स्वीकारली. तसे या रूपककथेतून खांडेकरांना काही 
सांगावयाचेच असते. ते म्हणतात, * रूपककथेत मात्र 
रंजकते इतकेच विचार आणि भावना यांचे उद्‌बोधनही 
आवडयक आहे. थोड्या परंतु लयबद्ध शब्दांनी 


१. लघुकथाकार खां 
२. दिग्दर्शन (कलिका) ए. ६ ते २०. 


४, पाकळ्या, 


वातावरण उभे करावयाचे, वेचक पण चमत्कृतिजनक 
अद्या कल्पनांनी सोंदर्य खुल्वावयाचे ? आणि हे 
साधीत असता विचार व भावना यांना आवाहन करून 
खऱ्याखुऱ्या जीवनाचा व जीवनमृल्यांचा साक्षात्कार 
आपल्या वाचकाला उत्कटतेने घडवून आणावयाचा 
या रूपककथेच्या कार्याचे काव्याशीच फार साम्य 
आहे ” * कलिका, ? मृगजळातीलळ कळ्या या संग्रहा- 
तून आलेल्या रूपककथा वा अन्य रूपककथा वाचल्या 
की त्यांच्या रूपककथालेखनाच्या प्रयोजनाची स्पष्ट 
कल्पना येते. 


रूपककथा चमत्कृतिपूणे असते आणि खांडेकरांची 
प्रकती या प्रकाराच्या लेवनाळा जुळणारी अश्ी आहे. 
काही वेळा ते जीवनातील सर्वसामान्य सिद्धान्ताचे 
स्पष्टीकरण करण्यासाठी रूपककथा लिहितात. अद्रा 
कथातून खाली तात्पये छापलेले नसते एवढेच, काही- 
वेळा व्यक्तिजीवनातील व व्यक्तीच्या मनातली विचित्र 
गुंतागुंत चित्रित करण्यासाठी ते रूपककथा लिहितात; 
६ चकोर व चातक या कथेत आकाश उदार आहे. 
त्यात सर्व गोष्टींना स्थान आहेत. पण या दोन्ही 
पक्षांची मने अतिशय संकुचित आहेत असे दाखवून 
आपल्या पलीकडे माणूस पाहूच शकत नाही हेच 
त्यांना सांगावयाचे आहे? 'निर्माल्य "' या रूपक- 
कथत फुले देवावर वाहिली तेव्हां ती हासतात असे 
वर्णन केल्यानंतर भक्तीने कुणाचे मन प्रसन्न होत नाही 
हे त्यांत अनुस्यूत असलेले चिंतन व्यक्त होतेच. 
५ गवसणी ? या रूपककथेत तर परस्पर सहकार्याचा 
संदेदाच आहे कथेचा दोवट करतांना ते लिहितात, 


२* कोपऱ्यातून सतार स्फुंदत म्हणत होती -मला 
गवसणीत घाळून ठेवा. मघांशी गवसणी असती 
तर माझी दुर्दशा ! दुसर्‍या एका कोपऱ्यातून उद्गार 
आले-मधांद्ी एक गडी आला नि मला म्हणाला ? 
_उद्या सकाळी पोतेरे घालायलाच तुला नेतो ! ? 
असे पोतेरे होऊन पडण्यापक्षा मी सतारीला 

% संभाळीन, हवी तेव्हा तिच्यापासून दूर राहीन- ” 


डेकर (लघुकथाकार-मराठीचे पंचप्राणसाहित्यमाला) ए. २६ 


१३. ऊनपाऊस. 


३१ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


४... 
५-/१ ) ते 
रळ /&म्ट्के 


%&6नवभारत व्रि 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवंभारतं 


- खांडेकरांनी * रूपक-कथा' हा प्रकार संपन्न केला 
हे लक्षात घ्यायला'च हवे, 

मराठी कथेच्या विकासात विपुल लेखन करणाऱ्या 
खांडेकरांचे स्थान दुलक्षिता येणार नाही. भावविवशता 
चमत्कृतीची होस, जीवनाकडे पाहण्याची, त्यांची 
शिक्षकाची दृष्टी हे त्यांच्या कथालेखनाचे प्रमुख 
विदाष ! प्रश्नाथेक कथा लिहिण्याची त्यांची ओढ ! 
पण आपण जे अनुभवले, आपल्याला जे जाणवले 
व ज्याच्या योगाने आपले चित्त अस्वस्थ झाले ते 
सांगतांना त्यांची तळमळ लक्षात येते पण यामुळे 
त्यांची कथा कोंडून गेलेलो असते. संकुचितपणाच्या 
घरट्याबाहेर पडण्याचा त्यांचा प्रयत्न पण त्यांची कथा 
मात्र सांकेतिकतेसुळे, खूपसे सांगण्याच्या इच्छेमुळे, 
आत्म्याला गंज चढू न देणाऱ्या व्यक्तींच्या शोधात 
राहिल्यामुळे संकुचितपणाच्या घरट्यातच राहिली. 
पूजनाची प्रवृत्ती त्यांच्या कथातून निथळत असल्यामुळे 
मध्यम मनःस्थितीतील वाचकाला त्यांच्या कथेने 
आकर्पून घेतले हेही खरे. म्हणून तर ते १९४१ 
पर्यतच्या काळातले प्रमुख लोकप्रिय कथालेखक होते. 
पण प्रा. चोरघड्यांना मात्र वाटते की खांडेकर ' कथा ? 


वना) प्र, २४ 


यां मांथ्यमाशी एकनिष्ठ नसावेत. ते म्हणतात,' “लेखक: 
ज्या कोण्या एका माध्यमातून आत्मप्रकटीकरण करतो 
त्या माध्यमामद्दल त्याची निष्ठा पतित्रतेसारवी तशी 
नसेल तर त्या माध्यमातून प्रकट झालेला उद्‌गार 
एकसंघ प्रमाणवद्ध असू शकत नाही. खांडेकरांचा 
बावर माध्यमाच्या वैविध्यामुळे झाला ” पण कादंवरी- 
लेवखनापेक्षा कथालेखनातच खांडेकर. अधिक रंगले, 
त्यांना थोर व प्रतिभाबंत कादंबरीकार म्हणून संब्रोध- 
णाऱ्या टीकाकारांनी आपला *“ दुबळा व पांगळा 
कलाविचार ? मदतीला घेतला. त्यांना ' अनभिषिक्त 
सम्राट > बा मराठीतील चेकाव्ह असे संत्रोधतांना तीच 
गत झाली आणि ' सामान्य वाचकाची सामान्य आवड 
उखणारा सामान्य लेखक म्हणून हिणवतांना प्रा. 
गाडगिळांनी टीकाकाराला आवर्यक असणारी समतोल 
वृत्ती बाजूला ठेवली. त्यानी आपल्या कथांची जी 
वेळोवेळी परीक्षणे केली, कथालळेवनामागील भूमिका 
समजावून सांगितली आणि समकालीन नव्या, होशी 
आणि मान्यवर कथालळेखकांच्या कथांची जो परीक्षणे 
केळी त्यामुळे मराठी कथाविषयक तत्त्विचाराळा फार 
मोठी देणगी लाभली हेही मान्य करायलाच हवे. 


१. चंदनार्थ (प्रा. चोरघडे यांची पाषाणपूजा या खांडेकरांच्या निवडक कथासंग्रहाची प्रस्ता- 


ऐतरेय यर सस 


काकॉोक : इतिहास आणि तत्क्ज्ञात 


) 
शर - लेखक - र 
शट प्रा, सदाशिव आठवले ऱ 
र्ड कि. ३ रु, मद 
हट. मिळण्याचें ठिकाण- 3 
1 चिटणीत , प्राज्ञपाठकयाळा मेडळ, वाई. र 


कवक वा व्यतत ऱ्य ०26०362 


३रै 


| अनुक्रमणिका | 


[ जि. सातारा] 
कि 


ऱ्क्र् 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. चंद्रकान्त धांडे 


प्रो. वा. म. जोशी यांची टीकादृष्टी 


अलिकडे वाडऊमयीन टीकात्मक लेखन फार 
मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागलें आहे. अशा 
लेखनाचे प्रमाण वाढलेळे असले किवा वाढत 
असले तरी अनेकदा हे साहित्य वाचून सामान्य 
वाचकाच्या पदरी काहीच पडत नाही. तकंशास्त्र 
किवा नीतिज्ास्त्र यांच्या आधाराने काही समीक्षक 
साहित्यश्शास्त्रीय सिद्धांत मांडताना आढळतात 
त्यातील प्लेटो, अँरिस्टाटल, रिच्डंस्‌ आणि कान्ट 
यासारखी नावे वाचकांना दिसतात. सामान्य 
वाचक त्यामुळे गोंधळून जातो. टीकाविषयक मते 
अनेकदा समीक्षकाचे अनुभव, वैचारिक दृष्टिकोन, 
व्यक्तिगत पातळी यावर आधारलेले असतात 
त्यामुळे अशी मते सर्वे वाचकांना आणि टीका- 
कारांना मान्य होतीलच असे नाही. अशा लेखनाचा 
एक फायदा मात्र निदिचितपणे होत असतो. 
विचारांना नवी दिशा मिळण्यास हे साहित्य 
उपकारक ठरते. वाडमयाचा व वाडमयीन 
समस्यांचा विचार होऊ लागतो. ही एक आनंद- 
दायक प्रक्रिया आहे. अश्या रीतीने गेल्या तीस 
वर्षात मराठी वाऊमयीन टीकाविषयात वरीच 
भर पडलेली आहे 

प्रो. ना. सी. फडके यांच्या “ प्रतिभासाधन 
या ग्रंथापासून वाडमयाच्या वेगवेगळ्या अंगांचा 
विचार केला जाऊ लागला. साहित्यसम्राट 
तात्यासाहेव केळकरांपासून अगदो आजचे प्रा 
केशव मेश्राम यांच्यापर्यंत अनेकांनी या क्षेत्रात 
विहार केलेला आहे. या टीकाकारांच्या परपरेत 
प्रो. वा. म. जोली यांचे महत्त्वाचे स्थान आह 
त्यांच्या हयातीत चचचिल्या जाणार्‍या महत्त्वाच्या 
विपयावर त्यांनी आपली मते मांडलेली आहेत 
प्रसंगी सामान्यांची भूमिका घेऊन काही स्वतंत्र 
मतेही त्यांनी मांडलेली आहेत. या विचारांच्या 
सराठी टीकावाडझमयाच्या विकासाच्या दृष्टीने 


8 


न. भा, ५ 


| अनुक्रमणिका | 


फार मोठा फायदा झालेला आहे यावद्दल दुमत 
नसावे. प्रो. वा. म. जोशी यांच्या * साहित्यातील 
विवेक ' या डॉ. अ. ना. देशपांडे यांनी संपादिलेल्या 
संग्रहातील लेखातून त्यांची काही वेगळी अक्ली 
टीकादष्टी होती काय? तसेच या चर्चेत त्यांनी 
स्वतःची अशी काही भर घातली काय? हे 
स्थूलमानाने अभ्यासावयाचे आहे. 
वाड्य़याचे वर्गीकरण 

डमयाचे गद्य आणि पद्य असे दोन प्रकार 
आपण मानतो. हा भेद साहित्याच्या अंतिम 
परिणामावरून ठरविला जावा असे प्रो. जोा 
यांना वाटते. या विचाराचे स्पष्टीकरण करताना 
बाणभट्टाची कादंवरी गद्यरूप असली तरी परि- 
णामाच्या दृष्टीने पद्यच ! तसेच कार्लाजील 
व अिमर्सन यांचे लेख गद्यरूप असले तरी त्याची 


गणना  काव्यातच केली जावी असे त्यांनी 
सांगितले आहे. वर्डस्वये कवीची कविताही 


परिणामाच्या दष्टीने गद्यातच समाविष्ट व्हावी 
असे त्यांना वाटते. वाऊमयाच्या वाह्य स्वरूपावर 
आधारलेले गद्य आणि पद्य हे वर्गीकरण करण्याची 
भापा सोडावी आणि वाडमयात शास्त्रीय आणि 
विदग्ध, बोधप्रधान आणि रसप्रधान असे प्रकार 
मानणे अधिक योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे 

वाळमयात वोधपूर्वी आणि अबोधपूर्व असे 
दोन प्रकार मानावेत असे प्रो. जोशी यांनी 
अितरत्न सुचविळे आहे. सहज तात्कालिक स्फूर्तीने 


निर्माण झालेले ते अबोधपूर्व वाडमय आणि 
यात अगदी प्रथम जन्मलेल्या बाळाचे रडणे, 


शाहिरांची गाणी, लोकगीते व लोककथा यांचा 
समावेष त्यांनी केला आहे. वृद्धिपुरस्सर लिहिलेले, 
आपल्या अनुभवावर लेखकाने विदिष्ट संस्कार 
केल्यानंतर निर्माण झालेले वाऊमय हे बोधपुर्व 
मानावे असे त्यांनी सुचविले आहे. आजकाल 


देर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व .. 
१६ य 
कम्य 
» नवभारत ऱ णी 
क्य हौ 


न्श्< अमृतमहोत्सवी) >२० 
क अ 
"८ सतत, 


क 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ. वाई 


नवभारत 


आपल्या वाचनात जे वाडमय येते ते वृद्धिपूर्वक 
निर्माण केलेले असते. ते निर्माण करताना 
लेखकाच्या मनात निठ्चित स्वरूपाचे विचार 
असतात. विशिष्ट ध्येय आणि दृष्टिकोन असतो. 
लेखकाच्या अनुभवावर विषिष्ट संस्कार घडल्या- 
नंतरच ते साकार होते म्हणून अश्या वाडमयास 
चोधपूवे या सदरात घालावे असे प्रो. जोशी 
यांनी सुचविले आहे. क्षोभामुळे वाऊमय निर्मितीस 
प्रेरणा मिळते ही गोष्ट मान्य करून क्षोभाचा 
परिणाम वाडमय निर्मितीस झाला असे होत 
नाही तर लेखकाच्या मनातला क्षोभ ओसरल्या- 
नंतर अभ्यास, परिश्रम आणि अनुभव यांच्या 
साहाय्याने अन्तः:करण व भावना शुद्ध आणि 
सुसंस्कृत झाल्यानंतर वाडमय निर्माण होते असे 
मत त्यांनी मांडले आहे. 


वाड्ययनिर्मिती आणि हेतू 


सत्यशोधन आणि सत्यकथन यासाठी वाडमय 
निर्माण होत असते असे प्रो. जोशी सांगतात. 
अंतिम सत्य कोणाच्याही हाती लागलेले नाही हे 
खरे परंतु आपली मनोवृत्ती आणि विवेकबुद्धी जे 
सांगेळ ते सत्य मानण्यास हरकत नाही. खरा 
जिज्ञासू आनंदप्राप्तीची शक्‍यता नसली तरीही 
सत्य्योधनासाठी खटपट करील आणि निष्ठावान 
साहित्यसेवकाने तर सत्यशोधनासाठी सर्वस्वाचा 
त्याग करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे असे 
त्यांनी आग्रहाने सांगितले आहे. सौजन्य, पृथक्करण 
आणि सौजन्यवोध ही वाडमयाच्या निमितीमागील 
एक भावना असल्याचे प्रो. जोशी सांगतात. 
सोजन्य अनिठ्चित, व्यक्तिनिष्ठ आणि वधिष्ण 
असते. सोंदर्योपासक वाडमयात सत्यशोधन आणि 
सौजन्य यापेक्षा आनंदाळा अधिके महत्त्व असते. 
सौंदये म्हणजे नेमके काय हे शब्दाने सांगणे 
कठीण असले तरी सौंदर्यात प्रमाणबद्धता, सु- 
व्यवस्था, तालबद्धता उपयक्तता आणि औचित्य 
हे गुण समाविष्ट होत असल्याचे यांना वाटते. 

वाऊमयाची निमिती प्रतिभेमुळे होते की 
परिस्थितीमुळे था प्रश्‍नाचा विचारही त्यांनी 
केळा आहे. प्रतिभेच्या बळावर आपण लिहितो 


असे अनेक लेखक सांगताना दिसतात. प्रतिभेचे 
स्वरूप गूढ आणि अनाकलनीय असल्यामुळे अमुक 
एक वाडमय प्रतिभेमुळे निर्माण झालेले आहे हे 
पुराव्याने सिद्ध करता येत नाही, तोवर केवळ 
प्रतिभेमुळेचे वाडमय निर्माण होते असे मानता 
येत नाही. विशिष्ट परिस्थितीत छेखकास वाऊम- 
यीन कर्तृत्वाची प्रेरणा मिळत असते असा विचार 
मांडला जातो पण हेदेखील निद्चित पुराव्यानिशी 
सिद्ध करता येणे शक्‍य नाही. याचे. कारण 
चांगल्या परिस्थितीत असलेला गोल्डस्मिथसारखा 
छेंखक निराज्ञावादी निघतो तर प्रतिकूल परि- 
स्थितीत जॉन्सनसारखे आश्यावादी लेखक निर्माण 
झालेले दिसतात. महाराष्ट्रात एकाच सामाजिक 
व राजकीय परिस्थितीत तुकारामांसारखे दैववादी 
स्त निर्माण झाले तसेच रामदासांसारखा प्रयत्न- 
वाढो संतही निर्माण झाला. या उदाहरणांवरून 
केवळ प्रतिभा किवा केवळ परिस्थिती वाडमयास 
जन्म देत नसून समाजाचा पूर्वेतिहास, तत्कालीन 
परिस्थिती, धर्मरीती, संस्कृती, आथिक परिस्थिती, 
समाजातील श्रेष्ठ पुरुषाचे व्यक्तिमत्त्व यासारखी 


अनक कारण साहित्यनिमितीच्या मुळाशी असतात 
असे त्यांनी सांगितले आहे. 


कळा आणि नीतिसंबंध 


व कला आणि नीती यांच्या परस्परसंवंधा- 
नेषयाचा वाद मराठी साहित्यात जुना आहे. 
प्रो. वा. म. जोशी यांची याविषयी विचारसरणी 
अनेक लेखात व्यक्‍त झालेली आहे. मनाचे 
ज्ञानप्रिय, नीतिप्रिय आणि कलाप्रिय असे तीन 
भाग असतात. हे तिन्ही भाग परस्परापासून 
वेगळ करता येणार नाहीत येवढे घनिष्ठ, 
परस्परावलंबी आणि परस्परोपयोगी असतात. 
अ्या स्थितीत कला मालकीण आणि नीती 
मोलकरीण अश्ली भाषा वापरणे बरोबर नसल्याचे 
त्यांना वाटते. कला आणि नीती यांनी वाडुमयाच्या 
क्षेत्रात परस्परांची सोय पहावी, औचित्य पाळावे 
हे चांगले. कलावंताने कलेशी इमान राखावे असा 
सल्ला त्यांनी दिला आहे. प्रो. फडके यांच्या 
कलादृष्टीचा परामर्श त्यांनी याच भूमिकेतून 


३४ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


वि 
र र त्र 
ह. च क अुफिव्म 
८ पे की 
"नवभारत क 
क शि ७५ नौ > 6 
«(<< &अमृतमहोत्सवी, 
(3/र ी 
र्क 6. व > 


क ऱँ ९ ढल ४ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


>> ७ 


प्रो. वा. म. जोशी यांची टीकादष्टी 


घेतलेला आहे. कलावंताने कलेद्वारे विचार प्रदर्शन 
केले तर त्यास प्रो. फडके विरोध दर्शविणार 
हीत. त्यांचे म्हणणे एवढंच कॉ कलावंतावर 
उपदेश करण्याची सकती नको. असा प्रो. फडक्यांचा 
कलावादाचा अथ त्यांनी काढला आहे कला, 
नीती आणि ज्ञान यांचे परस्पर सवध शरीर 
-व इतर अवयवासारखे असून वाडमयात कला 
व नीती यांचा समन्वय साधला पाहिजे असा 
विचार प्रो. जोशी यांनी मांडला आहे 


काव्यानंद 

करुणरसप्रधान नाटकापासून किवा काव्यापासून 
आपणास आनंद का होतो याची मीमांसा अनेक 
लेखात त्यांनी केली आहे. याविषयी प्रचलित 
असलेली विविध मते. उदाहरणाथ अन्त:करणाताल 
शोकभावनांचे विरेचन होते, अन्तःकरण शुद्ध 
झाल्यामळे आनंद होतो, उदात्त व्यक्तीशी आपण 
त्म्य पावतो म्हणून आनंद होतो, शोकपूण 
किवा काव्यात आपल्या अन्त:करणावर 
सतत कोमल आघात होत असतात त्यामुळे 
आपणास आनद होतो इत्यादींचा विचार करून 
ही कारणे पूर्णांशाने नसतात तर आपल्या 

भवात जे सुख आहे ते त्यात असणाऱया 
दुःखात्मिक अंद्याचे नसून त्यात आनंददायक 
इतर अंश असतात म्हणन आपणास आनंद 
होतो अश्ली. मीमांसा त्यांनी केली आहे. शोक- 
भावनेतून रसनिर्मिती होते है म्हणण आपण 


सोडले पाहिजे. उदात्त वस्त पाहून आपला आत्मा 
त्यापेक्षाही मोठा आहे या जाणिवेने आपणास 
संतो असे गूढवादी विधान केल्याने 


तादार 
नाटकात 


आनंद होत अ 
विवेकवृद्धी असलेल्या रसिकांचे समाधान होणं 
शक्‍य नाही असे सांगून सत्य, सौंदये आणि 


आपणं वाडमयाकडे पाहिले 


पाहिजे असा आग्रह 
अलंकार आणि रस यांची चर्चा करताना 


श्रेष्ठ भावनाविलासात्मक काव्ये अलंकाराक्षिवायही 
आनंददायक आणि परिणामकारक होतात असे 
मत त्यांनी मांडले आह अलंकारामळेच काब्याला 
शोभा येते, काव्याचा योग्यता वाढते हे म्हणणं 


बरोबर नसल्याचे दाखले त्यांनी दिले आहेत- 
अलंकारांचा वापर करणे लेखकांना आवडते 
म्हणनच काव्यात अलंकार येतात. कलाकाराच्या 
कलात्मक आनंदाचे कारण केवळ भाव किवा 
अलंकार नसन नाटकातील किवा काव्यातील 
सवे पात्राकडे वाचक एका विशिष्ट दृष्टीने 
बघत असतो त्यामुळेच वाडमयातील आनंदाचा 
स्वाद तो घेऊ शकतो असा विचार प्रो. जोशी 
यांनी मांडला आहे. 


सविकल्प समाधी 

साहित्यसम्राट तात्यासाहेब केळकरांनी रस- 
निर्मितीच्या वावतीत आपली सविकल्प समाधीची 
कल्पना मांडल्यापासून अनेकांनी याविषयी लिहिले 
आहे. आपली भमिका सोडावयाची नाही पण 
बसल्या बैठकीत इतर भूमिकांचाही अनुभव 
सेवन करावयाचा ही गोष्ट केवळ प्रतिभेच्या 
सामर्थ्यानेच शक्य होते. आपली भूमिका (आणि 
खुर्ची) न सोडता आपण वाडमयातील पात्रांशी 
समरस होऊ शकतो व अशा रीतीने एकाच 
वेळी व एकाच स्थळी अनेक व्यक्तींचे व अनेक 
स्थळांचे अनभव आपण घेऊ शकतो म्हणूनच 
आपणास आनंद होतो असे केळकरांनी म्हटले 
होते त्यामुळे सविकल्प समाधीमुळ आनद होतो 
ही कल्पना रूढ होऊ लागली होती. 


प्रो. जोशी यांच्यामते काव्यानंदातील वाचकांचे 
समरसत्व, तादात्म्य वाच्यार्थाने घ्यावयाचे नसून 
अलौकिक अर्थाने घ्यावयाचे असते हे अनेकजण 
विसरतात. या तादात्म्यात पूर्ण समरसत्व नसते 
म्हणून तर आपणास आनंद होतो. शोकगंभीर 
नाटकात . आपण पुर्णपणे तादात्म्य पावल्यास: 
शोकरस उत्पन्न न होता शोक उत्पन्न होईल.. 
सविकल्प समाधीपासून आनंद होतो हे मान्य 
केल्यास निसर्गंदृश्ये पाहताना किवा गाय किवा 
वासरू यांचे चित्र पाहात असताना आपणास 
आनंद होतो तो कुणाशी तादात्म्य पावल्यामुळे 
असा प्रश्‍न त्यांनी विचारला आहे. तसेच वाचक 
किवा प्रेक्षक खलनायकाशी तादात्म्य पावतो 
काय? आणि पुरुषांनी स्त्री पात्रांशी आणि 


३५ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क ... 

&_/./8 
त्मात 
॥"नवभारत 
क 5 


न ऱ डर १ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


स्त्रियांनी पुरुषपात्राशी कसे तादात्म्य पावावयाचे 
यासारखे मुद्दे प्रो. जोशी यांनी उपस्थित केले 
आहेत. त्यांनी केळकेरांचा ' सविकल्प? हा शब्द 
मान्य केला असून * समाधी ' या. इाब्दाबद्दल 
* तादात्म्य हा शब्द सुचविला आहे. 
वाड्ययीन महात्मता 

मढेकरांचे टीकालेखन मराठीत वादग्रस्त ठरलेले 
आहे. वाडमयीन महात्मता या शीर्पकाने लिहि- 
लेल्या लेखात मर्ढेकरांनी मराठी वाळमय परपुष्ठ 
आहे आणि ते केवळ इंग्रजी साहित्यावर पोसले 
जात आहे, समाजातील सर्व थरांचे चित्रण त्यात 
नसल्याने अलिकडील सर्व मराठी वाडमय जाळून 
टाकले तर काही विघडणार नाही अक्षा आडायाचे 
विचार त्यांनी मांडले होते. लेखकांना व्यापक 
अनुभूती नाही आणि आत्मनिष्ठा (811007) 
नसल्याने हे वाडमय समाजहिताच्या दृष्टीने निरु 
पयोगी असल्याचे मर्ढेकरांना वाटलेले आहे. आपल्या 
विधानाच्या समर्थनाथ॑ काणेकरांचे “ कोळ्याचे 
गाणे! व राजकवी यडदवंताची “माहुतास' या 
कवितांची उदाहरणे त्यांनी दिली होती. मढेकरांच्या 
या मतांचा परामशं घेताना प्रो. जोशी यांनी त्यांची 
काही मते मान्य केली असून काही मतांवद्दल 
विरोध दर्शविला आहे. 

व्यवहार आणि कला यात फरक असल्याचे' 
दर्शवून विहिरीवर भांडणाऱ्या वायकात कितीही 
आत्मनिष्ठा असली तरी त्यांना कुणी कलावंत 
म्हणत नाही. मात्र त्या बायकांची भांडणे 
रंगविणारे गडकरी कलावंत ठरतात या उदाहरणा- 
वरून व्यवहारातील घटनांकडे कलावन्त विविक्षित 
दृष्टीने पहात असतो हे प्रो. जोशी यांनी स्पष्ट 
केळे आहे. कलावन्त स्वतःच रसिक असतो 
कारण कवी आपली कविता पुन्हा पुन्हा वाचून 
पहातो आणि चित्रकारही चित्र तयार होत 
असताना दुर उभा राहून त्याचा रसिकतेने 
कलात्मक अंदाज घेत असतो. कलावंतांना झालेला 


आनंद इतरांना सांगावासा वाटतो. हा आनंद 
व्यक्त करीत असताना कलावंताचा अनुभव 
मूळ स्वरूपात वाचकांपर्यंत पोहचू शकत नाही, 
असेही घडते आणि मूळ अनुभव प्रकट होत 
असताना काही आवांतर गोष्टीही त्यात येतात. 
रसिकांना आपल्या अनुभवात समाविष्ट करून 
घेत असताना व्यक्तिगत वैचारिक पातळीत 
फरक पडतो त्यामुळे कलावंताचा अनभव मळ 
स्वरूपात वाचकांपर्यंत पोचणे कठीण होते. प्रथम- 
दशनाच वाचकांना धक्का वसला नाही म्हणून 
वाऊमयास गोणत्व येत नाही. असाच प्रकार 
प्रा. काणेकर आणि कवी यडहवंत यांच्या कवितात 
घडला असावा असे सांगून प्रो. जोशी यांनी 
लेखकांचे समथन केले आहे. कलावंतास कल्पना 
कशावरून सुचली हा विचार किवा प्रकटीकरणात 


काही किरकोळ प्रमाद घडले तर लेखकाच्या 
आत्मनिष्ठेला वाध येण्याचे कारण नाही असा 


निष्कपं त्यांनी काढला आहे 

जे वाटेल ते लिहिण्यात आत्मनिष्ठा असली 
तरी प्रत्येकाला वाटेल तसे लिहिण्याचा अधिकार 
नाही गाणि वाटेल ते लिहिणे इष्टही नाही असे 
मत त्यांनी मांडळे आहे. कलेल्या दृष्टीने लेखकाच्या 
लौकिक प्रतिक्रियेला काही अर्थ नाही तर कला- 
वताजवळ आपल्या भावनात्मक अनुभवात मनन 
करण्यासारखे, रसिकांना सांगण्यासारखे त्यांना 
आनंदित करू शकेल अशा प्रकारचे काहीतरी 
मम, रहस्य, वैचित्र्य, चमत्कृती आणि सौंदर्य 
आढळल व ते यशस्वीरीत्या व्यक्‍त होईल तेव्हाच 


व्य कलात्मक होईल अशी भूमिका मांडलेली 
आहे. 


अशा रीतीने सामान्यांच्या भूमिकेतून प्रो 
वामन मल्हार जोशी यांनी अत्य 


अत्यंत महत्त्वाच्या 
साहित्यविषयक प्रश्‍नांचा विचार करून तकंगुद्ध 


अशी मते मांडून मराठी टीकावाडमयात फार 
मोलाची भर घातलेली आहे. 


न->:>>५०७७-०८>>> 


३६ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


वि 
५-/१ र त्र 
ण क कुफित्णत> वि 
३ र 
नटी नवभारत क 
*८<<६ अमृतमहोत्सवी &/->३७ 
$$ वर्ष 
भट > 4 औक 
ग] १% 
आत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


आजकालच्या विद्यार्थी-वर्गाच्या विज्ञेषत: गेल्या 
वर्षेभर, होणाऱ्या हालचाली वृत्तपत्रातील जाड 
मथळ्याचा विषय झालेल्या आहेत. ह्या हालचाली 
अभ्यास वा संशोधन या क्षेत्रातील असत्या तर 
त्यांचे फार स्वागत झाले असते. दुदैवाने त्या 
तश प्रकारच्या नसून प्रक्षुव्ध विद्यार्थीसमूहाने 
केलेल्या हिंसक, समाजघातकी हालचाली असतात. 
अशा प्रकारच्या वंडखोर प्रवृत्ति केवळ भारतीय 
विद्यार्थीवर्गाने प्रकट केल्या आहेत असे नसून 
इतर पोर्वात्य, पाढिचिमात्य, प्रगत वा अभ्रगत 
अश्या सर्व देशांमध्ये विद्यार्थीवर्गात त्या आढळल्या 
आहेत. पुष्कळवेळा विद्यार्थ्यांनी निर्माण केलेली 
. ही समस्या भारताइतकीच तौत्रतेने अमेरिकेत 
फ्रान्समध्ये, जमंनी आणि ब्रिटन ह्याही देशात 
भासली आहे. विद्यार्थ्याच्या असंतोषाचे -हे लोण 
इतरत्र फैलावत आहे. म्हणून त्या बंडखोरीची 
कारणे वस्तुस्थितीला धरून, समंजसपणे पहाण्याची 
'निकड निर्माण झाली आहे. कामचलाऊ, तात्पुरते 
उपाय अरे पडतील. । 

गेल्या वर्षी एप्रिळ महित्यात कोलंबिया विद्या- 
पीठातील विद्यार्थ्यांच्या दंगलीचे वृत्त प्रसृत झाले. 
विद्यार्थ्यांनी विश्‍वविद्यालयाच्या आवारातील इमा- 
रतोंना वेढून त्यातील मालमत्तेची बरीच नुकसानी 
केळी. गप्त कागदपत्रे आणि फाइली हस्तगत 
करून, त्यांच्या नकला काढून सवेत्र वाटली. 
सगळ्यात अस्वस्थ करून टाकणारे वृत्त म्हणजे 
विद्यापीठाच्या डीनळा २६ तासपर्यंत त्याच्या 
कचेरीत बंदिस्त करून त्याची तोंडावर नालस्ती 
केली गेली. पिढ्यात पिढ्या सुरळीत चालणारे 
विद्यापीठ विक्लीच्या आसपासच्या विद्यार्थ्यांनी 
संघटितरीत्या थोड्या अवधीत बंद पाडणे ही 
घटना अघटितच म्हणावी लागेल. असे घडणे 
सहज शक्‍य होईल तर कोणतेही विद्यासत्र 


| अनुक्रमणिका | 


सौ. अरुंधती खंडकर 


1 क. (य थीं  % 
आजचा बडखार [वद्याथा-वग 
सुरळीत चालणार नाही. कोणतेही विद्यादान-क्षेत्र 
आता निर्धोक आहे असे म्हणता येणार नाही. 
हे सर्वे कशासाठी घडले? प्रसृत झालेल्या 
हकिकतीवरून विद्यापीठाचा कारभार विद्यार्थ्यांना 
स्वतःच्या हाती असावा असे वाटते. त्याचे 
नियंत्रण वा सत्ता स्वतःच्या हाती घेण्यासाठी 
ते आंदोलन होते. 
कोलम्विया विद्यापीठात जे घडले तसेच 
किवहुना अधिक उग्र प्रमाणात फ्रान्समधील सोबॉन 
विद्यापीठात पाठोपाठ मे महिन्यात घडले. 
प्रारंभी विश्‍वविद्यालयातीलच्या प्रांगणात सुरू झालेले 
आंदोलन पॅरिसमधील रस्तोरस्ती सुरू ज्ञाळे. एक 
महिनाभर विद्यार्थ्यांनी फ्रान्समधील दैनंदिन जीवन 
इतके विस्कळीत केळे की, राज्यकर्त्यांना ते आटोक्यात 
आणणे दुस्तर झाले. विद्यार्थ्यांचा असंतोपाला 
अनेक कारणे होती. विद्यापीठे, विद्यार्थीवर्ग आता 
फुगत गेलेला आहे. त्यांना वहुजनवर्गाबद्दळल किंवा 
कामगारवर्गाबहृळ वाटणारी सहानुभूती हे एक 
कारण आहे. प्रचलित शिक्षणक्रम, शिक्षणपद्धती 
ह्यामध्ये त्यांना बदल ह्वा आहे. सोर्बोन विद्या- 
पीठाला जत्रेचे स्वरूप असते, असे सांगितले 
जाते कौ, वर्ग इतके गजबजलेले असतात को, 
अनेक विद्यार्थ्यांना व्हरांड्यात उभे राहून अगर 
वर्गाबाहेरीळ हिरवळीवर लाऊडस्पीकरवरून 
प्राध्यापकांची भाषणे ऐकावी लागतात ! प्राध्या- 
पक-विद्यार्थी ह्यांच्यात दुवा निर्माण न होण्या- 
मुळे विद्यार्थ्यांना उबग येण्याची शक्‍यता आहे 
जमंनीत (138061 छ"॥७111001४) ब्रिटनमध्ये 
तसेच माद्रिद्‌, पाकिस्थान येथील विद्यार्थ्यांच्या 
उठावाच्या वार्ता येऊन गेल्या आहेत. सामाजिक, 
शैक्षिणक कारणांबरोबर राजकीय कारणे अनेक 
वेळां विद्यार्थ्यांच्या उठावामागे असतात. अमे रिकेत 
विएतनाममधील युद्धाला विरोध म्हणून विद्यार्थी 


३७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५. ४.७ 
५/£ ) ते 
% णत 
१-४ केक 
॥४ नवभारत ् 
क धि ७५ र 3 क ही 
*€८<<अमृतमहोत्सवी &/->१७ 
शी र्व 
भटक > व > 
। शश 
र » 
.) ४ १ डर 1 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


वंड करून उठले. पाकिस्थानमध्ये अयूवची राजवट 
नको म्हणून विद्यार्थ्यांनी दंगली, जाळपोळ, करून 
महाविद्यालये जवळ जवळ सहा महिने वंद पाडली 
होती. आपल्याकडील विद्यार्थीवर्ग एके ठिकाणी हिंदी 
राष्ट्रभाषा हवी म्हणून दंगल करतो तर दुसरी 
कडचा हिंदीला विरोध म्हणून दंगल माजवून 
आत्मदहनास प्रवृत्त होतो. परीक्षा पुढे ढकलावी 
“म्हणून किवा प्रश्‍नपत्रिका कठीण होती म्हणून 
वंडाळी माजवणे हा आपल्याकडील विद्यार्थ्यांचा 
आद्य हक्क झाल्यासारखा दिसतो. ह्या पार्श्व 
शमीवर एक गोष्ट निश्चिंत होते को, आजचा 
विद्यार्थीवर्ग असंतुष्ट आहे म्हणून क्षुल्लक तत्कालिन 
कारणाने तो हिसक वनतो. ह्या वर्गाच्या असंतोषाचा 
'फायदा स्वार्थी, असमंजस. राजकोय पक्ष काही वेळा 
उठवत असतील; परंतु फक्त तेथे दोष लावून 
स्फोटक परिस्थितीतून सुटता येणार नाही. 


तांत्रिक युगावरोवर समाजसंस्थेत अनेक वदल 
झाले. समाजातील अनेक लहानमोठ्या संस्थेत 
परिवर्तन अपरिहार्यपणे घडून आले. त्या वेगाने 


विद्यार्थीवर्गाकडे वघण्याचा . दृष्टिकोन वदळला 
गेला नाही. समाजातीळ एक वर्ग विशेषतः 


तरुणवर्ग असंतुष्ट होऊन अद्या वंडाळचा माजवील 
.तर समाजाची केवळ अप्रतिष्ठा होईल असे नव्हे 
तर त्याचे अस्तित्व अस्थिर होईल. म्हणून विद्या- 
्थ्यांच्या. मागण्या काय आहेत, त्या कितपत रास्त 
आहेत हे विश्याल. दृष्टीने बघण्याची वेळ आली 
आहे. कोलम्विया, हावेडं, सोर्बोन ह्या विद्या- 
पीठातील विद्यार्थ्यांना कारभाराचे नियंत्रण हवे 
आहे. अपरिपक्व, अधेशिक्षित विद्यार्थीवर्गाला 
काय हवे आहे हे त्यांचे त्यांना कसे सांगता 
येईल असा प्रचन ह्या संवंधात केला जातो. परंतु 
शिक्षणपद्धति विद्यार्थ्यांना समाधान देत नसतील 
तर त्या बदलणे आवद्ग्रक आहे. या दृष्टीने 
उपरोक्त विद्यापीठांनी संचालकमंडळावर विद्या- 
र्थ्यांना प्रतिनिधित्व देण्याचे मान्य केले आहे. 
शैक्षणिक संबंधात आपल्याकडील विद्यार्थ्यांची 
व्यथा थोड्या वेगळया स्वरूपाची आहे. पा व्चिमात्य' 
देशात विज्ञानाची ज्ञेप जशी प्रचंड. तसे अभ्यास- 


तंत्र आणि अभ्यासक्रम ह्यांच्यात वेगाने फेरफार 
करून अद्यावत करण्याचा प्रयत्न असतो. आपल्या- 
कडे त्या मानाने मागासलेळे, जलद ज्ञानावरोवर 
वाटचाल न करणारे अभ्यासक्रम आणि तंत्र 
आहेत. प्रचलित परीक्षापद्धति विद्यार्थ्याच्या वृद्धि- 
मत्तेवर अन्याय करणारी आहे. दीर्घ विदव- 
विद्यालयीन अभ्यासक्रम संपवून वाहेर पडल्यावर 
सन्मान्य जीवनमार्ग सापडतोच असे नाही. पदवी- 
धरांची वेकारी हा एक मोठा सामाजिक प्रदन 
आपल्याला भेडसावतो. त्यामुळे जीवनसाधन म्हणन 
आणि जीवनमान सुधारण्याचे साधन म्हणून या 
शिक्षणाचे वैफल्य नजरेस भरते. ह्या विकलतेच्या 
भावनेतून  ( एखा ) विद्यार्थ्यांची 
वंडाळी करण्याची प्रवृत्ति उद्‌भवते. 

मॅक्स वेलॉफ (1195 1361011 ) ह्यांनी सर्व 
विद्यार्थीवर्गाला लागू पडेल असे अवलोकन केले 
आहे. ते पटण्यासारखे आहे. त्यांच्या मते विद्यार्थी- 
वर्गाच्या विस्तारावरोवर विद्यापीठांच्या संख्येत 
थोडी भर पडली आहे. अस्तित्वात असलेल्या 
शिक्षणसंस्थांवर त्यामुळे वाढणार्‍या विद्यार्थी संख्येचॉ 
ताण पडतो. त्यामुळे विद्यापीठाच्या प्रचंड कार- 
भारात यांत्रिकता येते. प्राध्यापक आणि विद्यार्थी 
'ह्यांच्यात वेयक्तिक संवंध येण्यास वाव कमी मिळतो. 
अफाट विद्यार्थी वर्गात आपण एक दुलंक्षित घटक 
अशा प्रकारची ( १९५1501811281701) ) भावना 
निमोण डी होते. म्हणून एकाकीपणाच्या भावनेतून 
विद्यार्थ्यांचा उद्रेक समजावून घेणे आवव्यक आहे. 
व्यक्तित्वाच्या विकासात निकटवर्ती मंडळींकडन 
यणार्‍या आज्ञा, हुकूम थोड्या धाकाने, प्रमान 
आत्मसात केल्या जातात. गक हळ, 
सुरवात झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने असा अधिकार 
ब्युपंती काहून न यंता तो संस्थांकडून सामाजिक, 
क्षत्रांमधून अप्रत्यक्ष रीत्या गाजवला जातो 
ने तिक, सामाजिक, राजकोय, धार्मिक नीति- 
त स्कारक्षम मनोवस्थेतील या वर्गात 
या अनेक चळवळीत आती त्याचा आविष्कार 

आणखी एक दोन महत्त्वाच्या 


, र्ट सामाजिक 
कारणांचा निदेद माजि 


करावासा वाटतो. २० व्या 


श्ट 


अनुक्रमणिका 


|| 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


बि 

५” * त्र 

क द [७0 
१२८७ अ 
शि नवभारत ् 
या डि] ७५ र ३4 
न्ट्< १ अमृतमहोत्सवी, 
2 वर्ष _ 
, पतात 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


आजचा बंडखोर विद्यार्थी-वगे 


'दतकात कुटुंवसंस्थेत फार वदल झाला. सुट- 
सुटीत कुटुंवे आली. शहरी संस्कृतीत कुटुंव- 
प्रमुख पुर्ष आणि स्त्री दोघेही व्यवसायानिमित्त 
वाहेर पडल्यावर मुले काही काळ एकटी अगर 
नोकरचाकरांच्या सहवासात वाढतात. त्यामध्ये 
आपुलकीचे संबंध क्वचितच असणार. भुलांच्या 
शारीरिक स्वास्थ्यात ह्याला फार महत्त्व आहे. 
भावनिक वातावरणाच्या अभावी अशा पिढीत 
असुरक्षितता (11500११) सुप्त स्थितीत वस- 
ण्याची शक्‍यता फार आहे. तशी असुरक्षितता 
कोणत्याही रूपाने प्रगट होईल. 

अस्वस्थ विद्यार्थीवर्ग एक चितेचा विषय 
वनला आहे. भारतीय चौकटीत आणखी एका 
परिस्थितीचा उल्लेंख करावयास हवा. स्वातंत्र्य- 
सिद्धि झाल्यावर गेल्या २० वर्षात संधिसाधू 
राजकारण्यांचा सुळसुळाट झाला. स्वातंत्र्य 
संग्रामात, कतुत्वाने, अपार त्यागाने, कततंव्य- 
भावनेने, आणि देशनिष्ठेने अनेक आदर्श ठरले. 


“> 


सर्वसाधारण लोकांना असामान्य नतृत्व हवे 


८"२५%४८”०५"३१५४€ ०२ ७९४८० ७"१११८”०२७३५१४८”०७२९९०८"७५१००८/०२७७/५%४”०२००७"%*७>७"३१४०८०२७"३७/%८€० ध्र्2े 
| प्राज्ञुपाठदयाळा मण्डळ-ग्रन्थप्रकादान 


टु 

| "७ > री 

वेदिक संस्कृतीचा विकास 

, ठेखक- तर्केतीथे लक्ष्मण्याख्री जोशी, 

. बेदिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय संस्कृति होय. भारतीय 


जन्मापासून आतांपर्यंत झालेल्या स्वरूपाचे वणेन या पुस्तकांत प्राधान्यानें 
केळें आहे. वैदिक संस्कृतीच्या अभ्यासकास अत्यंत उपयोगी आणि मराठी भाषेंतील 
अत्यंत अप्रतिम अशा प्रकारचें हें पुस्तक आहे. 

किंमत ६ रु, 


प्रकाशक : व्यवस्थापक, प्राज्ञषपाठशाळामंडळ 


संस्कृतीच्या उ 


९.०७ ए७ ?/९.:५४-०९-५०५-2 ९..>५५*-०९.७%-०९.%-०९-० २.५/०७/%-८ ९2५५? (९८०५४2० (2.५० 


३९ 


असते. अक्या नेतृत्वाच्या आदर्शामुळे ते स्वत:च्या 
जीवनाला वळण लावण्याचा प्रयत्न करत असतात. 
आजच्या आपल्या समाजात असे नेतृत्व अभावानेच 
आहे. जिच्या मध्ये चांगली मूल्ये साकार झाली 
आहेत अशी व्यक्ति हेळसांडली जाते आणि 
उलट तत्त्वशून्य व्यक्ति भरभराट पावते. विद्यार्थी - 
मानसात समाजांतील प्रतिष्ठित व्यक्‍तींची प्रतिमा 
डागाळलेली आहे. । 

वरील विवेचन करण्याचा आदाय इतकाच 
आहे को, विद्यार्थ्यांचा विघातक प्रवृत्तोंची 
जवावदारी हो केवळ पालकांवर, शिक्षकांवर, 
राजकारण्यांवर नसून ती एक सामुदायिक जवाव- 
दारी आहे. शिक्षणतज्ञाच्या सल्ल्यानुसार शैक्षणिक 
सुधारणांचा कार्यक्रम लवकर हाती घेणे शक्‍य 
आहे. सामाजिक वदल आणि विचारप्रवाह जरा 
सावकाश& वदलत असतात. तरीही विद्यार्थ्यांना 
दोष देण्यापेक्षा त्यांच्या वाबतीत उदार दृष्टिकोन 
ठेवून त्यांची व्यथा कमी करण्याचा प्रयत्न 
व्हावयास हवा. 


०९ 


चाहे ( जि० सातारा ) 


९.७2 ९.००. ७५%» (२.८४ ०(२..०>०७*.० (2.८०%/९. 9 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


| अनुक्रमणिका | 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. भास्कर गिरधारी 


मराठी कथा :£ एक दृष्टिक्षेप 


प्रस्तुत लेखात मराठी कथासा हित्यावर दृष्टि- 
क्षेप टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. साहजिकच 
त्यामुळे मराठी कथाकार, या कथाकारांच्या 
कथा, आणि त्यांच्या कथालेखनांतील विज्षेषांचा 
विस्तृत परामर्य घेतलेला नाही. तथापि मराठी 
कथावाझमयप्रकाराच्या विकासातील, वाटचालीतील 
महत्त्वाचे टप्पे, त्याचप्रमाणे कथाक्षेत्राला नवीन 


वळण लावणारे कथाकार, त्यांचे कथावाऊमय- 
विकसनातील कार्ये इत्यादी गोष्टींचा विचार 
केळेंला आहे. 


मराठी गद्याबतारावरोबरच कथा जन्मली 


मराठी गद्याचा अवतार होत असतानाच 
मराठी कथेची बीजेही आपणास पहावयास 
मिळतात. विविध वाडझमय-प्रकारांच्या मूळ 
स्वरूपाकडे वा आरंभीच्या अवस्थेकडे पाहिले तर 
आपणास त्या त्या वाऊमयप्रकारांतील कृती 
अनुवादीत वा भाषांतरीत असलेल्याच पहावयास 


मिळतात. हीच गोष्ट मराठी' कथेच्या संदर्भातही 
दिसून येईल. 
हरिभाऊंच्या 


व > फ्त व ल्या भाजच्या 
स्फूट गोप्टी ? म्हणजे आजच्या 


कथेचे प्रारंभीचे स्वरूप हे जरी खरे असले तरी 
त्या पूर्वीही स. का. छत्रे यांचा * वालमित्र 


(१८३३) आणि ठृष्णद्यास्त्री चिपळूणकर यांच्या 
भाषेतील सुरस व चमत्कारिक गोष्टी 
ते १८६५) इथपासून प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे 

अगर ने खऱ्या अर्थाने 

असे म्हणता 
येईल. पंचतंत्र, हितोपदेश, नीतिकथा, वेताळ- 
पंचविश्ी बालकथा अश्या अनेक लोककथा लिहिल्या 


वेतन हणा 


गेल्या. ज्यांत्वा समावदा आपणास कथात्मक 
साहित्यात करता येईल. या कथेने वाचक 
स्वत:कडे आकपषित करून घेतला. त्यांत त्यांना 


रस वाटू लागला. 


१८८९ ते १९१५ कथाविकासातील 
पहिला टप्पा 
१८८९ मध्ये सुरू झालेल्या € करमणुकी ! 
हरिभाऊंच्या “ स्फूट गोष्टी ' प्रसिद्ध होऊ लागल्या.. 
त्यातच मराठी कथेचे वीजारोपण झाले. कथा 


अंकुरली, फोफावली. अगदी उघडपणे आपणांस 
असे म्हणता येईल को हरिभाऊंची कथा 
ही बोधवादी होती. त्यांचे सर्वच लिखाण 


बोधवादाच्या मूळ भूमिकेतनच स्फरलेले आहे 
वोधवादी वाऊमय म्हटले म्हणजे त्यांत वास्तवाची 
कठोर वस्तुस्थितीची वूज राखली जाईलच 
असे नाही. निदान त्यांत प्रमाणणीरपणा आढळ- 
णार नाही. खरे म्हणजे हरिभाऊंच्या कथात्मक 
साहित्यात आढळणारे, पाल्हाळाचा आढळ आणि 
नीतिवोध हे दोन्हीही घटक कलात्मकतेला उप- 
कारक नाहीत. परंतु त्यांच्या कथेतीळ कथा- 
नकाच्या उत्कटतेमुळे हे दोष तेवढ्या तोौत्र 
स्वरूपांत जाणक्त नाहीत. “ काळ तर मोठा 
कठिण आला” या त्यांच्या दीघ कथेचा या 
ठिकाणी उल्लेख करता येईल 

मध्यमवर्गीय समाजाचे सहानुभूतीपूर्ण निरीक्षण 
आणि समाजहिताबद्दळचा जातिवंत जिव्हाळा 
या त्यांच्या विश्षेषांमुळेचे हरिभाऊंची कथा 
लोकप्रिय, रंजक, उद्बोधक व तितकीच परिणाम- 
कारकहा झालेली आहे. हरिभाऊंच्या वरोवरीनेच 
' सहकारी कृष्ण ' यांनीही मराठी कथेस वैशिष्ट्य 
प्राप्त करून दिले. 

* घटनाप्रधानता ' हा ह्या कालखंडातील कथेचा 
एक महत्त्वाचा विददोष होता. चमत्कृतीजन्य 
गुंतागुंतीच्या घटनावर ही कथा केंद्रित झालेली 
होती. वाचकांच्या मनावर जास्तीत जास्त परिणाम 
कसा साधता येईल ह्याचा विचार करूनच त्या 


दिशेने प्रयत्त केले जात होते. फारसा विचार 


(-३>) 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व ... 
र 
क 
» नवभारत 
शन है ७५ व >१५९ 
& अमृतमहोत्सवी, 
०९ मृ ८ १७ 
(24 वषे.” जक 
12 वळ” रज 


कि. 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


क्र 


मराठी कथा : एक दृष्टिक्षेप 


'न करता एका घटनेमागून दुसरी घटना नोंदविली 
जात होती. ' कादंबरी “ या वाडमयप्रकाराच्या 
वेगळेपणाची यावेळी फारशी जाणीव नसल्यामुळे 
कथा म्हणजे संक्षिप्त कादंबरी ”7_ ( €०्प- 
07085९ ]ए०१७] ) यासारखेच कथेचे स्वरूप 
मानले जाई. या कथांतून प्रामुख्याने त्यागाचेच 
“चित्रण आढळते आणि शेवट “* आनंदीआनंदाने ' 
होई. 
कथाविकासांतील दुसरा टप्पा | 
| : मासिक-मनोरंजन ? 
कथाविकसनाच्या कार्यात मोलाची भर * मासिक 
'मनोरंजना ? ने टाकली. त्यातून प्रसिद्ध होणाऱ्या 
.कथा अधिकाधिक कलात्मक स्वरूपात अवतरत 
होत्या. मराठी स्त्री! कडे एका वेगळ्या 
दृष्टीने, वेगळघा. भूमिकेतून पाहिले जाऊ लागले. 
त्यांत एक प्रकारची जवळीक होती. “ स्त्री- 
विषयक आत्मीयता व सहानुभूती होती. सुसंगत 
कथावस्तू , आणि व्यक्तींचे . स्वभावरेखन, व्यक्‍ति- 
.द्शंन जास्तीत जास्त प्रभावीपणे या कथा 
घडवीत्र होत्या. पाल्हाळ आणि वोधवाद, (नीति- 
याला आपोआपच आळा बसत. हाता. 


वोध) 
किमानपक्षी तो भर ओसरलेला होता असे म्हणता 
येईल. हरिभाऊनंतरची . कथा कोरड्या बोध- 


वादामुळे निरस, थिल्लर आणि भडक वनली 


होती. . (नारायण हरि आपटे यांची कथा). 
यानंतर मुन्शी प्रेमचंद, शरच्चंद्र, रविद्रताथ 
टागोर यासारख्या श्रेष्ठ कंथाकारांच्या डाय कथात्मक 
साहित्याची वैपुल्याने भांषांतरे व रू झाली. 
या काळातील विलक्षण लोकप्रियता मिळवलेले 


कथाकार म्हणजे वि. सी. गुर्जर. त्यांची कथा 


वंगाळी कथेच्या परिणामातून जन्मली. त्यांची 
संली आणि त्या 


प्रतिभा वंगीय वाड्मयावर पो 

आधारे मराठी कथेसं गुजंरांनी वैशिष्ट्य प्राप्त 
करून दिले. “ रंजकता, नर्म-विनोद, भाषेचे 
लालित्य, कथेमध्ये एखादे रहस्य ठेवून वाचकांची 
उत्कंठा वाढविण्यांचे कौशल्य, सुशिक्षित पांढरपेशा 
वर्गात नकत्याच प्रकट होऊ लागलेल्या कल्पना रम्य 
प्रणयभावनेचे खुसखु्यीतपणे केलेले चित्रण ग्र 


न. भा. ६ 


| अनुक्रमणिका | 


ही त्यांच्या कथालेखनाची वि. स. खाण्डेकरांनी 
सांगितलेली वैशिष्ट्ये आहेत. गुजेरांच्या लक्षात 
'घेण्याजोगा विद्धेष म्हणजे प्रथमतः स्त्रीपुरुषांच्या 
प्रणयाची त्यांनी रेखाटलेली चित्रे. याशिवाय 
'भाषा नटविण्याची त्यांची प्रवृत्तीही प्रकर्षाने 
जाणवू लागली. यानंतरचे कथाकार ना. सी. फडके 
यांच्या कथेची बीजे गुजरांच्या कथेत आढळतात. 
त्यांत सहज लक्षात येण्याजोगे साधम्ये आहे 
ना. ह. आपटे, कृ. के. गोखले, काशीवार्ई 
कानिटकर, गिरजावाई केळकर, वामतराव जोक्षी, 
आनंदीबाई यांचा ह्या कालखंडातील कथाकार 
म्हणून नामनिर्देश करता येईल. 


कथावाड्य़यातील नवे युग : 
प्रवर्तक दिबाकर कृष्ण 


१९२५-२६ च्या सुमाराला मराठी कथात्मक 
वाडमयात एका नव्या युगाला सुरुवात . झाली. 
या युगाचे उद्गाते आणि प्रव्तक ठरतात दिवाकर 
कृष्ण. याच सुमाराला ना. सी. फडके, वि. स. 
खांडेकर यांनी अधिक भरीव स्वरूपाची कामगिरी 
वजावली. दिवाकर कृष्णाच्या कथेने वाचकांस 
लघुकथेच्या अभिजात स्वरूपाचे दर्शन घडविले. 
पूर्वीच्या घटनाप्रधान असलेल्या कथेला. व्यक्‍्ति- 
दशंनाभिमुख वनविण्यात दिवाकर कृष्णांनी साहाय्य 
केळे. याशिवाय स्वतःच्या अस्सल प्रतिभा- 
सामर्थ्याने  रूप्गविता ' वनविले. त्यामुळे व्यवित- 
मनांकडे .होणारे दुलंक्ष दूर झाले. असहाय्य 
जीवांच्या. भावमय जीवनातील हृदयस्पर्शी. कारुण्य 
आपल्या हळुवार हातांनी अलगद टिपून दिवाकरांनी 
ते कथारूपाने साकार केले. समाधि आणि इतर 
गोष्टी (१९२७) ; ' रूपगविता आणि सहा 
गोष्टी ' (१९४९) यांत दिवाकरांच्या 'वाढत्या 
सामर्थ्याच्या खुणा ठळकपणे उमटलेल्या आहेत. 
त्यांच्या कथेतील पोपट, सीता, मृणालिनी, लीला, 
गौरी, आत्माराम, शक्षी या निरपराध, निरुपद्रवी, 
जीवांच्या कथा ' दिवाकरांनी अत्यंत सहूदयतेने 
रंगविल्या आहेत, फुलविल्या आहेत. या सर्वाची 
मनोवैशिंष्टये विशेष लंक्षणीय आहेत. दिवाकरांवर 
ए१०॥११॥०७) चां फारं मोठी परिणोम' 


४१९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


चे शी 
७५ रौ १९ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


होता. माणसाच्या मनातील सूक्ष्म भाववंध, 
शूंगारानुभव ते यशस्वीपणे आणि संएणंत: नव्याने 
चित्रित करतात. फडके, खांडेकरांच्या सारखी 
त्यांची कथा वास्तवाला डावलणारी, विनवुडी 
नव्हती, तर ती 1301189160 असूनही मानवी 
मनाचे सखोल दर्शन घडवीत होती. यावेळी मराठी 
कथेत प्रामुख्याने वातावरणनिमितीला महत्त्व दिळे 
जाऊ लागले. वातावरणनि्मितीकडे कथाकारांचा 
कल आढळला, त्याचे श्रेय दिवाकरांच्या कथांनाच 
द्यावे लागेल. 

मनोविकारांची विविध व परिणामकारक दरशशने, 
कारुण्याने ओथंवलेल्या जीवनाचे दर्शन त्यांनी 
घडविले. दिवाकर कृष्णांच्या कथानिभितीमागील 
अनुभूती विशाल होती. वेठक व्यापक होती. 
चिरंतन स्वरूपाच्या मानवी भावनावर व भाव- 
जीवनांवर भर देण्याचे वळण मराठी कथेत 
त्यांनीच रूढ केले. त्यांच्या “ महाराणी व इतर 
कथात ” मानवी मनाचे प्रभावी दशन घडते. 
१९२० मध्ये आलेल्या लाटेने सर्वच कलाप्रकारात 
पोकळी निर्माण झाली होती. तिला अपवाद फक्‍त 
* कथा * वाडूमयप्रकाराचा होता. उलट नेमक्या 
ह्याच काल्खंडात कथा संपन्न व (लोकप्रिय) 
कलात्मक बनली होती. 

एका अर्थाने हा सांकेतिक कालखंड मानला 
जातो. १९२० ते १९३० मध्ये जन्माला आलेले 
लघुकथा, रूपककथा, लघुतमकथा, नाट्यछटा हे 
उपवाडमयप्रकार जन्मापासूनच वुरसटलेले दिसतात. 
खुरटलेले दिसतात आणि दिवाकर क्ृुष्णांचा अपवाद 
वगळला तर कथेला सुद्धा उथळपणाच आलेला दिसेल. 


तंत्राचे आकर्षण : फडके, खांडेकर 


याच वेळी' मराठी लेखकांत तंत्राविषयी विशेष 
आकर्षण निर्माण होऊन बसले होते. फडक्यांचा 
कलाधाद (जो मूलतः रंजनवादच आहे.) व 
खांडेकरांचा ' जीवनवाद (ज्यांत स्वप्नरंजनाच्या 
प्रवृत्तीलाच महत्त्व अधिक दिलेले असते.) म्हणजे 
पर्याय्राने “ रंजनवाद ' च' मराठी कथेत आला. 
फडक्यांच्याच लेखनावरून तंत्र हे साधन आहे, साध्य 
नव्हे ही गोष्ट सिद्ध होऊ शकते. चैतन्यपूर्ण, 


अस्सल, रसरसीत अनुभवावाचून सगळे खटाटोप 
कसे व्यथे आहेत. याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे 
प्रा. ना. सी. फडके. वाचकांचे लक्ष वेधण्याचे, 
खेचण्याचे कार्य एक वेळ तंत्राने साध्य होईल, 
पण वाचकांच्या मनावर कसल्याही प्रकारचा 
सखोल परिणाम आढळणार नाही. त्यांना कला- 
नंद लाभ होणार नाही. ही जीवनानुभवाची 
उणीव या तंत्राचा गाजावाजा करणाऱ्यांच्या 
वावतीतच प्रकर्षाने जाणवते. अर्थात्‌ याही प्रवृत्तीचा 
मराठी कथावाट्चालीत हातभार आहे. भाव- 
विवशता, विस्कळितपणा, अलंकरणाचा सोस, 
कलावाह्य गोष्टीवर भर, तंत्राचे आकर्षण हे 
सगळे दोष असले तरी जाणीवपुर्वक आकर्षक 
बांधीव, रेखीव, असे रूप यामुळे कथेला प्राप्त 
झाले . १९२९ पासून कथालेखन करीत असलेल्या 
य. गो. जोशी यांची कामगिरी अनेक दृष्टीने 
वैशिष्ट्यपूण आहे. त्यांची कथा एका वेगळ्या 
अर्थाने सांकेतिक बनली. मात्र तंत्रदृष्ट्या नव्हे. 
त्यांची या टेकनिकूची टर उडविणारी “ व्यानवा 
तुकाराम टेकनिक' ही कथा आहे. य. गो. जोशींनी 


सुपरिच्तित अक्या मध्यमवर्गीयांवरच, आपले लक्ष 
केंद्रित केले. 


पांढरपेशा समाजाची यशस्वी चित्रे रेखाटत 
असतानाच त्यांनी कोटुंबिक जीवनांत मलतः 
माणुसकी प्रभावी असल्याचे दविळे. त्याचवरोबर 
नवमतवादाचा उथळपणाही उघडकीस आणला. 
“मंत्रावाचून तंत्र म्हणजे प्रेत शंगारच होय 7 
हे सिद्ध करून दाखविले. मध्यमवर्गीय, कोटंविक 
भावना अत्यंत जिव्हाळ्याने चितारण्याची विधायक 
बाजू य. गो. जोशींच्या कर्तुत्वाला आहे. मात्र 
त्यांची कथा प्रतिक्रियात्मक स्वरूपाची होती, 
हे लक्षांत येते. विरोधदर्शक व नकारात्मक 
स्वरूपाच्या या कथा बनल्या. ही कथा कौटु्म्बिक 
माजघरातली बनली, याचा अर्थ जीवनदशेनांवर 
मर्यादा पडली. य. गो. जोशी म्हणत “ माझं 


छेखन हे फोटोग्राफीसारखं आहे. जसंच्या तसं 


मी चित्रित करतो. ” परंतु प्रत्यक्षांत त्यांची 
कथा तक्षी नव्हती. 


-& 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्ह्& ' अमृतमहोत्सवी 
॥& क व 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी कथा : 


य. गो. जोशींच्या काही निष्ठा आणि श्रद्धा 
होत्या. या त्यांच्या श्रद्धा व निष्ठा व्यक्‍त करणे 
हा त्यांच्या कथालेखनाचा भागच वनला. तात्पर्य 
फडकेखांडेकरांच्या कथेतील तंत्राचे (ए'9011116) 
वंड जोशींनी शमविळे आणि कोटुम्बिक संबंधांवर 
कथा लिहिल्या हे त्यांचे कर्तृत्व काही कमी नव्हे. 
य. गो. जोशींच्या बरोबरीनेच वि. वि. वोकील 
यांचा उल्लेख करावा लागेल. त्याचप्रमाणे द. र. 
कवठेकर, अनंत काणेकर, मामा वरेरकर, र. वा. 
दिघे, ग. ल. ठोकळ इत्यादींचा निर्देश करता 
येईल. 
नव्या जीवनाचे दर्शन घडविणारी सजीब कथा 

१९३५ च्या सुमाराला वामन चोरघड्यांची 
कथा प्रकाशित होत होती. समकालीनांपेक्षा 
चोरघड्यांची कथा कितीतरीं वेगळे अनुभवविश्व 
साकार करू पहात होती. त्या काळातील निर्जीव 
क्षेत्रात वामनरावांची कथा सजीवतेने उमटून 
दिसली. व्यक्‍्तिमनाचा प्रामाणिक शोध ते आपल्या 
कथेतून घेऊ पहात होते. मानवी जीवनात 
मांगल्य व  सद्भावनांचे पोषण करणाऱ्या 
जीवनमूल्यांवरच त्यांची गाढ श्रद्धा होती. मात्र 
१९४० नंतर अचानकपणे चोरघड्यांची कथा 
प्रचारात्मक रूप धारण करताना आपणास दिसते. 
त्यांच्या मनांवर गांधीवादाचा दाट परिणाम झाला 
होता. त्याच वेळी त्यांच्या कथांचा दर्जा खाला- 
वलेला आढळतो. ठराविक तात्त्विक साचे त्यांच्या 
मनात तयार झाले. त्यातच मानवी जीवन कोंबून 
बसविण्याचा प्रयत्न चोरघड्यांनी केल्यासारखा 
वाटतो. ग्रामीण संस्कृतीचा अस्सलपणा, जिवंतपणा, 
व शहरी मुर्देपणा यांच्या ढोबळ संघर्षाचे चित्रण 
ते करतात. दोन्हीही चित्रे शेजारी ठेवून त्यातील 
श्रेष्ठ ' त्व! पारखण्यास वाचकाला भाग पाडतात. 
मात्र १९५० नंतर पुन्हा पूर्ववत्‌ सकस ख्पव 
दर्जा त्यांच्या कथांना प्राप्त झाला. 

दिवाकर कृष्णांच्या नंतर खऱया अर्थाने व्यविति- 
मनाचा शोध वामन चोरघड्यांची कथा घेऊ 
पहात होती. जीवनातील चैतन्यपूर्ण भावसौंदर्याने 
ते मोहीत होतात. म्हणून एका वेगळ्या संस्कृतीचे 


एक दृष्टिक्षेप 


(वलुची, गौड स्त्रीयावरील कथा) त्यांना आकर्षण 
वाटले असावे. १९४० च्या सुमाराला महा- 
राष्ट्राच्या जीवनात वेगाने पालट घडून येत 
होता. यावेळी वामन चोरघड्यांचा अपवाद 
सोडल्यास फारल्या दर्जेदार कथा लिहिल्या गेल्या 
नाहीत असे म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राच्या 
स्थितीत कायापालट होऊन सामाजिक परि- 
स्थितीत केवळ पैक्ालाच मूल्य दिले गेले. यामुळे 
माणसाचे जीवन आणि त्यांच्या श्रद्धा पार बदलून 
गेल्या. वेगळे जीवन, वेगळे विदव वनले. 


नवकथा : आघाडीवरील कथालेखक 


यानंतर मानवी मनाच्या अगदी तळाक्षी 
जाऊन शोध घेणारी, त्याच वरोवर जीवनातल्या 
मूल्यविहीन अवस्थेचे चित्रण करणारी कथा 
लिहिली जाऊ लागली. ही मराठीतील श्रेष्ठ 
दर्जाच्या कथांची निर्मिती होती असे म्हणता येईल. 
याचवेळी मराठी नवकवितेच्या युगालाही सुरवात 
झाली. नवकवितेच्या क्षेत्रातील चैतन्य व जिवंत- 
पणा हाच मराठी कथेच्या प्रांतातही जाणवल्या- 
खेरीज रहात नव्हता. ध्येयवादाच्या पाठीशी 
लागून मानवी मन त्या विशिष्ट चौकटीत कोंबणे 
हा प्रकार श्री. पु. भा. भावे, गाडगीळांच्या 
नवकथेत एकदम थांबला. आणि जीवन व 
माणसाचे मन या नाट्याला नवकथेत अतिशय 
महत्त्व प्राप्त झाले होते. माणसाच्या मनाचे 
विविध धागे, त्यांची उकल, त्यांचे वहुरंगी प्रवाह, 
त्यांना प्राप्त होणारा आकार, मनाच्या परि- 
वर्तनांतील लवचिकपणा ह्याला स्थान मिळाले. 
जीवनांतील क्षण वारकाईने तपासले जाऊ लागले. 
मानवी मनाला या पूर्वीच्या कथेत ठोकळेबाज 
रूप प्राप्त झालेले होते. परंतु आता ते नाहीसे 
होऊन अनेकविध भावनांच्या संदर्भात मन शोधले 
जाते. बदलते मन व त्याचे विविध प्रवाह 
चित्रित केले जातात. वस्तुतः या पूर्वीच ह्या 
चौकटी तोडण्यांचा प्रयत्न झालेला होता, नाहीं 
असे नाही. पण त्यांत यश लाभले ते मात्र 
गंगाधर गाडगीळ, पु. भा. भावे, व्यंकटेश 
माडगूळकर यांनाच. पु. भा. भाव्यांची कथा 


शडे 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क शा 

ह, सही ० 

%- ्क््ण्त् ढं 
2८8) न 

नवभारत चे रश 

कन धि ७५ च >-५५ 


«६ अमृतमहोत्सवी, र 


क डर 1 त १ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


मूल्यविहीन क्षुद्र . बनलेल्या मानवी मनाला, 
जीवनाला साकार करून पहाते. गाडगीळ व 
भावे यांच्यात वैचारिक दृष्ट्या महदंतर आहे, 
तथापिही दोहोंच्या जीवनदशेनांत साम्य आढळते 


आजची तरुण पिढी हवी तितको प्रागतिक 
-पुरोगामी स्वरूपाची नसून अस्सल, खरेखुरे 
जीवन तिला कळत नाही हा पु. भा. भावेंचा 
रोख आहे. 

एकूण नवकथेत विशिष्ट परिस्थितीतील मानवाचे 
सामान्यत्व, क्षृद्रत्वच या ना त्याप्रकारे व्यक्‍त 
होतांना दिसते. भावेंचे वेगळेपण सांगायचे म्हणजे 
ते दिव्य पारंपरिक उदात्त कल्पनेने भारावलेले 


आहेत. म्हणूनच त्यांना आजचे जीवन नौरस 
वाटते. आपल्या जीवनविषयक दृष्टिकोनात 


भावे नियतीला महत्त्व देतात. नियतीसमोर 
मानवाचे सामान्यत्व ते चित्रित करतात. यातच 
त्यांच्या कथेच्या मर्यादाही स्पष्ट होतात. फॅसिस्ट 
( ए७5टांड ) ची प्रवृत्ती सतत  भावेंच्या 
कथेतून व्यक्‍त होतांना आढळते. म्हणूनच त्यांची 
कथा सांकेतिक बनते. मात्र भावे जेव्हां जीवनाचा 
प्रत्यक्षपणे झोध घेतात तेव्हां त्यांची कथा 
कलापूर्ण बनते. मानवी जीवनातील विदारक 
सत्याचा साक्षात्कार होऊन त्यांचे संवेदनशील 
मन आक्रंदुन उठते. ' काळ, काम आणि वेग, 
वैरी, १७ वे वर्षं, स्वप्न, ध्यास, इत्यादी कथा 
या संदर्भात उल्लेखिता येतील. मानवी मन 
व कुजलेल्या संस्कृतीचे दर्शन घडविणार्‍या त्यांच्या 
सांकेतिक झालेल्या कथा वगळल्यास ते श्रेष्ठ 
कथाकार ठरतात. 


सतत नव्या नव्या अनुभवांचा शोध घेणारे 
व अफाट अनभवविदव असलेले गंगाधर गाडगीळ 
भराठीतील प्रतिभासंपत्न कथाकार. नवकथंच्या 
क्षेत्रात त्यांचे स्थान व कार्य फार महत्त्वाचे आहे. 
१९४० सालचे भीषण जीवन - या जीवनातील 
किडलेपण त्यांनी टिपले. आपल्या सर्वच कथांतून 
कठोर वास्तवाचे गांभीर्य त्यांनी सातत्याने 
टिकविळेलळे आढळते. मानवी मनाचा शोध 
घेत घेतच सामाजिक जाणिवाही त्यांनी साकार 


केल्या. जीवनातील मूलभूत समस्यांचे चित्रण 
ते करतात. यांत्रिकता व त्यातून नष्ट होणारे 
मानवी .मन व्यथित अंतःकरणाने ते चित्रित 
करतात. या संदर्भात ' किडलेली माणसे 

“विन चेहऱ्याची संध्याकाळ ', “ उन्हाळा ', 
“वारा भरलेली शीळ', तलावाचे चांदणे “ इत्यादी 
अनेक कथा उल्लेखनीय आहेत. त्यांची . प्रत्येक 
कथा चिंतन करायला भाग पाडते. गाडगीळांची 
कथा कुठल्याही स्थिर स्वरूपाच्या तत्त्वज्ञानाच्या 
धाग्याने आपल्या अन्‌भवविदवाला . वांधन घेत 
नाही यांतच त्यांच्या यश्याचे रहस्य सामावलेले 
आहे असे म्हणता येईल. उलट अरविद गोखले 
यांची कथा मानवी जीवनासंवंधीचे समीकरण 
मांडते. सांकेतिक तत्त्वज्ञानाचा अंगीकार ते करतात 
यांत्रिक जीवनातून जन्माला आलेले दःख 
गोखल्यांची कथा यशस्वीपणे रेखाट शकते. मात्र 
जीवनासंवंधीच्या ठोकताळ्याने त्याच्या कथानभव 
कक्षा मर्यादित होतात. “ मंजुळा , “ चलन 

' रिक्‍ता » ' अनामिका? इत्यादी कथा निदेशिता 
येतील. आपल्या सर्वच कथांना ते शेवटी कलाटणी 
मोठ्या मामिकतेने देतात. हा गोखल्यांचा महनीय 
विद्देष म्हणावा लागेल. “ रांगोळी मेहरप पुण 
करणाऱ्या कुशल ललनवत गोखले कथावस्तची 
उभारणी करतात ” हेच खरे 


अस्सल, वस्तुनिष्ठ, जातिवंत ग्रामीण कथा प्रथमत 
मराठीत आणली ती व्यंकटे माडगळकरांनीच . 


कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक वेचारिक 
जाणिवा (अट्टाहासाने) माडगूळकर व्यक्‍त करीत 
नाहीत. तर स्वत:च्या अनुभवविशवाशी . त्यात 
इमान राखलेले असते. दारिद्र्याशी झु्षणार्‍्या 
प्रभावी व्यक्तीत म्हणजे त्यांची “ माणदेशी माणसे! 
मराठीत अमर ठरतील यात शंका नाही. अतिशय 
प्रभावीपणे ते दुःख अभिव्यक्त करतात त्यांत 
कुठेही भावविवशता आढळत नाही . असे असूनही 
वाचकांच्या मनावरील व व्यक्‍तीवरील ।यांची 
पकड कायम रहाते. व्यंकटेश माडगळकरांच्या' 
कथेतीळ आणखी एक भाग म्हणजे त्यांच्या 
कथत प्रदशनात्मक वृत्ती डोकावत आहे अजी 


--4 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


गड, ७. 


ुित्म "4 र्जा 
प्हिनिवभारत 0. 


क ऱँ ९ ढल ४ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी कथा : 


शंका यायला लागते. ' हे पहा! खरंखुरं 
ग्रामीण जीवन ' अशा आभासाने ते लिहित 
असतात. तर कधीकधी ते ग्रामीण वातावरणाची 
तथश्ीळवार चित्रे कथेतून देतात. मूळ अनुभवाशी 
संगत सुसंवद्ध असा तपक्षील द्यायला हरकत 
नाही पण अनेकदां ते अप्रस्तुत व काहीसे 
अनावश्यक वाटू लागते. याखेरीज ग्रामीणकथा- 
लेखक म्हणून मान्यता पावलेले श्री. शंकर पाटील, 


एक दृष्टिक्षेप 


लक्षात घेतलाच पाहिजे. म्हणजे घटनांची उतरंड' 
रचणे वा व्यापक अनुभव संकुचितपणे व्यक्‍त 
करण्याचा, मोह टाळता येईल. कथानुकूल 
अनुभवाचे स्वरूप कथाकारांनी नीट समजावून 
घेतले पाहिजे. म्हणजे कथा वा कादंवरी या 
दोन भिन्न वाडमयप्रकारात गल्लत होणार नाही. 
प्रचंड जीवनानुभव त्याच्या सर्वे अंगोपांगासहित 
साकारपणे कथावाडमयप्रकाराला दॉक्य नाही 


द. मा. मिरासदार, शंकरराव खरात, उद्धव त्यासाठी कादंवरीकडे वळले पाहिजे. जीवनानु- 
शेळके, मवृमंगेश) कणिक, रा. रं. वोराडे, भूतीतील खंड, अनुभवसरितेतील कांही विढु 
यांचा नामनिदेश करता येईल व आजचे कथेतून टीपावयाचे असतात. आणि आजचे 


नावारूपाला आलेळे कथाकार म्हणून जी. ए. 
कुलकर्णी, अच्युत वर्वे, चि. त्र्यं. खानोलकर, 
ज्ञानेश्‍वर नाडकर्णी, वि. शं. पारगांवकर, वसुंधरा 
पटवर्धन, विद्याधर ' पुंडलिक, रणजित देसाई, 
दी. वा. मोकाशी, इत्यादी अनेक कथाकारांचा 
उल्लेख करता येईल. 

नवकथा स्वरूप : अपेक्षा 

-_ कंथावाऊमयप्रकाराचा प्रारंभापासून आजच्या 
बदललेल्या स्वरूपाचा येथवर विचार केला. 
'कादंवरी आणि कथा यांतील भेद ठळकपणे 


व्स्स्त्र्च्च््य्स्च्च्क्च्च्त्च् प््व्स्व्स्व्््यस्व्व्क्च्क््य्स्त्च््च्च्त्च्क् पस्च्स्च्स्त््् पस््त्स्च्स्च्क््य्त्च््क््््क्च 


कथाकार यशस्वीपणे कथालेखन करीत आहेंत 
असे म्हणता येईल. नवकवितेप्रमाणेच नवकथेच्या 
वावतीतही कृत्रिम, वरवरच्या अनुकरणारी प्रवृत्त 
आढळते. तेव्हां अपेक्षा एवढीच की कथाकारांची 
अनुभूती, अस्सल, रसरशीत, सखोल व प्रामाणिक 
असावी. त्यातून विविध वृत्ती अंतर्मुख. झाल्या 
पाहिजेत. जीवनातील स्पंदनाला, विविध क्षणांना 
यशस्वीपणे शब्दवद्ध करण्याची तळमळ असावी. 
म्हणजे आपोआपच कलात्मक सोंदर्याची वृद्धी 
होईल. 


| महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना न 
लेखक-चा, अ. दाभोलकर | | 
| किं, २ रुपये ! 
प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाहे ( सातारा ) - 
८७-- क कककाळळाळडकळळकडळडळळडाळळळत | 
४५ः 
2 अ” ध्व 
१२ ळल वेळ. 


शि तट 
क धि ७५ रि 3 क ही 
र! > ७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनुक्रमणिका | 


1 डर 1 त यी 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. कृ. अं. आचार्य 


मराठी साम्राज्यसत्तेमागील हेतु ! 


* मराठ्यांच्या सत्तमागील तत्त्वांचा शोध 
या नांवाचा प्रा. आठवले यांचा एक लेख 
नवभारत मासिकाच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या अंकात 
आला आहे. तत्त्वांचा शोध घेत घेत हा लेख 
मराठी सत्ता केवळ लुटारूंची होती असे सिद्ध 
करू पाहतो. लेखकाचे म्हणणे थोडक्यात असे : 
*॑ “ जवळपास १८ वे शतकभर .. .मराठी 
सत्ताधीश . - .सतत स्वाऱ्या करीत होते, मुलुख 
मिळवीत होते, गमावीतही होते, निरनिराळ्या 
राजे-रजवाड्याकडून खंडण्या गोळा करीत होते 
। आणि त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी मुलखाची 
% लुटालूट आणि जाळपोळही करीत होते. ” 

* .. . जे तत्कालीन कागदपत्र उपलब्ध आहेत 
त्यावरून एकंदर मराठ्यांपुढे. .. एखाद्या 
' ध्येयाच्या अनुरोधाने वाटचाळ करण्याची 
। आकांक्षा होती असे दिसत नाही. क्वचित केव्हा- 
। तरी काशी प्रयाग अद्यासारखी तीथक्षेत्रे मुसलळ- 
। मानांच्या तावडीतून मुक्‍त करून आपल्या 
ताव्यांत आणून हिंदुधर्माची सेवा करण्याचा 
। भोळा भाव दिसतो. परंतु त्यासाठीहो मोठा 
निकराचा प्रयत्न ज्ञाला आहे असे दिसत नाही. 
तर मग सालोसाल प्रचंड घोडदळ घेऊन 
भारताच्या चारी दिद्यांना भराऱ्या मारून 
& मराठ्यांना साधायचे होते तरी काय ? ” 
आता या प्रश्‍नाचे लेखकाने दिलेले उत्तर पहा - 

“ मराठ्यांचे अन्य सत्ताधीश्ञांशी जे संबंध 
जळत त्यांत कांही मोठा राजकीय विचार क्वचितच 
दिसायचा. बहुधा सवे संबंध पेश्याअडक्याच्या 
अंनुरोधाने ठरत. . 

.. या अद्या सर्व प्रकारच्या धोरणामुळेचे 
हिंदुस्थानांतील सत्ताधीशांना व रयतेला मराठे 


> 


हे आपले रक्षणकर्त आहेत किवा निदान चांगले 


राज्यकते आहेत, त्यांच्या अमलाखाली सुखशांती 


४६ 


| अनुक्रमणिका | 


मिळेळ असे कधीच वाटले नाही ; असे वाटावे 


असे मराठ्यांनी कधी कांहीच केले नाही. 
*** कोणत्याही उच्च ध्येयानी प्रेरित होऊन 
मराठ्यांनी कधी काही राजकारण केले आहे 


असे अजिवात दिसत नाही. लूट किंवा पैसा. 


मिळविणे या पलिकडे त्यांना कांही ध्येय होते 
असे तत्कालीन कागदपत्र सांगत नाहीत... . 


“शत्रूच्या प्रजा आहेत. . . आपल्या जाहाल्या 
नाहीत तोवरी त्यास लुटाव्या, माराव्या, त्यांचा 


आपल्या 


अनेक प्रकारे करून नाश करावा. 
असे जाहल्यावरी त्यांचे पालन पुत्रवत्‌ करावे ” 
शिवाजीने ... हा दंडक पाळलेला दिसतो. . . . 


पुढच्या काळांतील मराठ्यांनी मोठमोठ्या फौजा 


वाळगून पोटे भरावयाचा उद्योग केला आणि 
त्या पलिकडे कोणतेही ध्येयधोरण ठेवले नाही... . 
आणि म्हणूनच मराठ्यांना शिवाजी पूर्वीही इतिहास 
नव्हता आणि शिवाजी नंतरही इतिहास नाही. कळ 

लेखकाचा मुख्य रोख पेशवे व त्यांचे सरदारावर 
आहे हे उघड आहे. शंभरावर वर्षे चाललेल्या 
पेशव्यांच्या सत्तेने केवळ पोटे भरावयाचा उद्योग 


केला आणि त्या पलिकडे कांहीच केले नाही हा 


त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. 


/ १८ व्या शतकांतील मराठ्यांचे सव उद्योग 
पं्ासंबंधी होते हे खरे आहे. पण ते पेशासंबंधाने 
काँ असू नये ? राज्य जिकणे व राखणे ३ जर 
पेशावर अवलंबून होते व आहे तर मग पेशव्यांनी 
आपल्या सरदारांना व त्यांनी उलट पेशव्यांना 
व इतरांना लिहिलेल्या पत्रांत पैशासंबंधी उल्लेख 
यंणार नाहीत तर काय होईल ? हिंदुस्थानातील 
तत्कालीन मराठ्याव्यतिरिक्‍त कोणत्या सत्ताधीशांचा 
उद्योग पश्यासंबंधी नव्ह्ता ते प्रा. आठवल्यांना 
दाखवून देता येईल काय? 


ह 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क शा 
५ /४६ क्य 
क, क हर्मित्यात डा 
(३४ *€ 
शस ॥"नवभारत ज्र र 
शला ७५ नौ री 
र पेत्सवी ७ 


“४ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी साम्राज्यसत्तेमागील हेतु ! 


साम्राज्यवाढीकरिता, लक्षावधी फोजा पोसणे 
-व त्यापायी झालेल्या कर्जाच्या डोंगराची चिता 
करणे हा पेशवे व त्यांच्या प्रमुख सरदारांचा 
सततचा उद्योग आपल्या दृष्टीस पडतो. पण 
-कधीही न संपणारी पैश्याची विवंचना हा अठराव्या 
शतकातील सत्ताधीश्ांचा स्थायीभावच दिसतो. 
नादीरशहाच्या स्वारीनंतरचे दिल्लीचे नामधारी 
सत्ताधीश, त्यांच्या दरवारांतील सरदार आणि 
मत्सद्दी, शीख, पठाण, रोहिले, रजपुत आदि 
सर्वच सत्ताधीश मराठ्यांप्रमाणे आपणांस पैक्याच्याच 
विवंचनेत दिसतात. आणि साम्राज्य' स्थापनेच्या 
उद्योगांत उतरल्यावर इंग्रज-फ्रेंचांनाही या विवंचनेतून 
सुटता आले नाही. मुलुखगिरीवरोवरच फोजांच्या 
पोट भरण्याचा उद्योग ओघानेच येतो. 

ज्याच्या केवळ वीस वर्षाच्या कारकीर्दीत 


१. ब्रह्मं्रस्वामी चरित्र- पा. ११९ 


मराठी साम्राज्याची उत्तर सीमा चंबळ नदी 
झाली आणि दिल्ली मराठ्यांचे लक्ष्य' बनली. 
त्या वाजीरावाला कर्जाच्या विवंचनेपायी अखेर 
मरण* आले. तत्कालीन प्रसिद्ध योद्धा आणि 
अनुभवी मुत्सद्दी निझाम-उल्‌-मुल्क याचा त्याने 
दोनदा पराजय केला आणि मराठ्यांच्या शोर्याचा 
दवदवा सर्वदूर पसरविला पण दिल्लीच्या 
खजिन्यातून कर्ज वारण्यास ५० लक्ष रु. काही 


त्याला मिळविता आले नाही. एवढेच नव्हे तर 
एक हाती ५ लक्ष रु. देखील कधी मिळालेले 


दिसत नाहीत. आयुष्यभर भारी व्याजाने तो 
लहानमोठी कर्जे काढतांना दिसतो. किमान 
“५० लक्ष रु. तरी कर्जे दोलतीस ठेऊनच तो वारला. 

नानासाहेब पेशव्यांची सर्व कारकोरद पुर्वीचे व 
नवीन* झालेले कजे फेडण्याच्या विवंचनेत गेली. 


२. पे. द. १३-१८: “ येथे कजवारिणाची व दरमाहेच्या पेकियाची ओढ सातारियास आहे. 


जिकडे पैसा फारसा मिळेसा असेळ तिकडे जाणे, 


.. . कजंदार आधि वारणे लोकांस 


पैसा फारसा न देणे, तनु पोटाची राखणे .. . 


वे. द. १३-१९ : चिमाजी लिहितो - 


“ सातारियाकडे ऐवज रवान करावयाविसी लिहले आहे. याखेरीज दुसरा निजध्यास नाहो... . 


सांप्रत उज्जनीस आलो. पैसा अनुकूल होईल दिसते . . . . 


पे. द. १३-२९ : 


84 


गिरधर वहादृर याजवरील अभूतपूर्व विजयाच्या संदर्भात देखील बाजीराव कर्ज विसरू शकत नाही. 
“ , . तुम्ही त्या रानी पोट भरणे. आम्ही त्या रानी जातो. 

.. चित्तांत अहंता न आणणे (विजय मिळवल्यावद्दल) 

पैका मिलोन कर्ज कसे फिटते ते करणे. इजत राहे आणि कार्य साधे तो अर्थ करणें...” 


पे. द. २०-१३४: 
३. 


“ रायांचा मुकप्रताप यैसा जाला आहे कों हस्तिनापूरचे राज्य घेऊन छत्रपतीस देतील 


तर अनुकूलता आहे ” 
४. पुरंदरे दप्तर १-१८० : 


(१७४८) पेशवा साताऱ्यास वीस लक्ष रु. देण्याच्या विवंचनेत दिसतो. 


ऐ. पत्रे यादी वगैरे साने ले. ३५५ : (डिसेंबर १७५०) “ पन्नास लाख नवे कर्ज जाहले” पेशवा. 
म. इतिहासाची साधने खं. ३-१५४ (१७५०) “ गुदस्तापासून फोज घरी बसली, त्याजमुळे 


चाळीस लाख नवे कजे झाले, पुढेही होतच आहे” 


ऐ. पत्रे यादी वगैरे ( साने ) ले. ३७३: (१७५८) रामजी अनंत यास पेशवा लिहतो :- 
येथीळ मख्य वर्तमान इतकेच कीं क्रोड रुपये कर्ज देणे. तीस लाख मात्र ऐवज कर्जंदारास पावला. बाकी 


सत्तर लाख देणे आहे” 


ऐ. पत्रे यादी वगैरे ( साने ) ले. ३६२: (१७५९) : पेशवा दत्ताजी व जनकोजीस औघध्च 
बंगालच्या स्वारीतून कर्जफेडीसाठी पन्नास ते पंचाहत्तर लाख आणण्यास वारंवार लिहितो. 


| अनुक्रमणिका | 


४७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९. ४.७ 

4/१ ) त्र 

«् क अणिष्ण्त्ल> 

ट्र % 

च्यूकिनवभारत ल) 

क धि ७५ नौ > 6 

>) पि त्व 
*९*< अमृतमहोत्सवी, 

€% व > 


>> ७ 


>/र 
र्ट क्र 


क ऱँ ९ ढल ४ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


या . पेशव्याने आपल्या अगणित पत्रांतून उत्तरेची 
सुवणंगंगा महाराष्ट्रात आणण्याचा जो उद्योग 
केलेला दृष्टीस पडतो त्याचा वराच गवगवा 
करण्यात आला आहे. पण तो उद्योग पैक्षाच्या 
लोभापायी. करण्यांत आलेला नसून कर्जाच्या 
भाराने बुडणाऱ्या दोलतीस वाचविण्याचा तो 
प्रयत्त होता. ही कर्जाची विवंचना बाह्यतः 
वैभवशाली पण खर्‍या अर्थाने या दुर्दैवी पेशव्यास 
त्याच्या मृत्यूपर्यंत पुरली. नानासाहेव पेशव्यांचे 
मृत्यूचे वेळी पेशवाईला असलेले कर्ज एक कोटी 
रुपयांपेक्षा कमी नव्हते. 


एवढी मोठी फोज घेऊन भाऊ दिल्लीस गेला 
पण या फौजेकरिता पेसा उभारण्याची जवावदारीही 
त्याजवरच होती. अखरीस पानिपतच्या पराजयास 
ही पैश्याची तूट ' हेही एक कारण ठरले. 


पानिपतच्या पराजयाने ढासळलेली मराठी 
प्रतिष्ठा, त्यातच यादवी युद्धाचे सततचे संकट 


अशा विपरीत स्थितीतही कर्तवगार माधवराव 
पेशव्याने कजवाजारी ' दोलतीचा डोलारा सोठ्या 
चातुयांन सांभाळला इतकेच नव्हे तर दिल्ली- 


पर्यंत जिकून गेळेली प्रतिष्ठा पुन्हा खेचून आणली 


आणि तरीही मरणकाळी कर्जाच्या  विवंचनेतून 
हाही पेशवा मुक्‍त नव्हता. * 


माधवराव पेशव्यानंतर मात्र कसावसा सावरळेला 
हा आधिक डोलारा अखेर कोसळलाच. भेडसावत 


असलेले यादवी' युद्ध अखेर पेटून त्याने परकोय 
स्वारीचे संकट ओढवून आणले आणि आथिक 
दृष्ट्या मराठेशाहीची त्यात पुरती दमछाक झाली. 
त्यांतून मुक्‍त होत नाही तोच दक्षिणेत टिपूचे 
आणि उत्तरेत “ वकील-इ-मुतलकीच्या ' काटेरी 
मुकुटातून' पानिपत सदृश युद्धाचे भयानक संकट 
कोसळले. मराठ्यांना उत्तर व दक्षिणेत पैसा 
दुमिळ झाला. लालसीरच्या पराजयाचे ते एकमात्र 
कारण होते. महादजीच काय पण अहिल्याबाई. 
तुकोजी, नाना व इतर सर्वत्र मराठी सरदार 
१८ वे शतकाच्या उत्तरार्धात पैसा कसा उभा 
'करावा या विवंचनेत पडलेले आपणांस दिसतात. 


मराठ्यांच्या पोट भरण्याच्या उद्योगाची ही 
थोडक्यांत दुसरी वाजू आहे. मराठ्यांना पैशाची 
ही नड त्यांच्या साम्राज्य उभारण्याच्या उद्योगात 
किती नडली हा एक स्वतंत्र लेखाचा उद्योग 
आहे व त्यांचा संक्षेपही या ठिकाणी अप्रस्तुत 
होईल. पण इतके असूनही नादीरशहाने * किवा 
अब्दालीने " जे केळे तसे मराठ्यांनी कधीही केले 
नाही. मराठ्यांनी दिल्ली लटण्याचेच ठरविले 
असते तर त्यांचा हात धरणारा कोणी नव्हता 
पण मराठे नादीरशहा किवा अव्दालीपेक्षा वेगळे 
होते, ते दिल्लीचे स्वामी होते, लुटारू नव्हे ! 


निरथेक अशी लूट मराठ्यांनी क्वचितच केली. 
अर्थात्‌ शत्रू जिकल्यावर त्यांची ठाणी मराठ्यांनी 


१. पुरंदरे दप्तर १-३८९ : १६ सप्टेंबर १७६० चे भाऊचे पत्र. 

२. पे. दप्तर ३८-८६ : ऐं. लेख. खरे-९९ ३७२- ३७३ 

३. आक्टोबर १७७२ पेशव्याच्या मरणकाळी-. “ सखारामबापंनी थोर मनाने व राज्यहिता्थ 
दृष्टीने श्रीमतांच्या कजफडीची गोष्ट सरदार मंडळींजवळ काढून म्हटले एक सालचा 
ऐवज सरकारात घ्यावा. . .श्रीमंतास रुष्ट करू नये ” 


व - श्रीमंत थोरले माधवराव पेशवे प. ४७ ९ 
“दोलतीस कर्ज आहेते वारायचे . .. कजं वारण्याविषयी चित्तापासून जलदी करून वारू 
शपथपूर्वक लिहल्याप्रमाणे करू 
९ कलमी करारामधून, मराठी रियासत म. विभाग ४, पा. २४०-४१ 
- : 
४. पुरंदरे दप्तर ३- १८३ “ पंधरा मण जवाहीर पन्नास साठी करोड लटी वेगळा दंड- 
घेतला . . भद 


५. पे. द. २७-१५२” :. . एकूण वारा करोड रुपये घेऊन गेला. ? 


४८ 


 » 
० गण 7_/ई. ९ 
2६55 (9 

॥४ नवभारत 
क थै 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास भ्टी 
| अनुक्रमणिका | न न मोस्ट श्र «५ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ६ 6 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी साम्राज्यसत्तेमागील हेतु ! 


लंटली किवा युद्धतंत्राचे दृष्टीने जाळपोळ व 
लूटालूट हे तंत्र त्यांनी जरूर रावविळे पण यांत 
चूक कोणती आहे? शत्रूला नमविण्याच्या सर्व- 
मान्य मार्गापैेकी तो एक होता. मेवाड जिकुताना 
सतराव्या शतकाच्या प्रथमार्धात जहांगीरच्या 
सैन्याने तरी यापेक्षा दुसरे काय केले ? 

आणि मराठ्यांना जाळपोळ वा लुटालूट 
करण्यास शत्रूच विशेषतः राजपृत- भाग पाडीत 
त्यांचे काय? राजपुतांच्या खंडणीच्या वसुलीची 
रीत सवंसाधारणतः अशी असे. ठरलेली खंडणी 
शक्‍यतोवर नियमित देण्याचे ते टाळीत. मग 
त्याकरिता मराठी फोज आल्यावर तटवंदी असलेल्या 
शहराच्या किवा किल्ल्याच्या आश्रयाने राहून 
गर्दीत असलेल्या मराठ्यांना दिरंगाईने दमविण्याचा 
प्रयत्न करीत. अर्थात नाक दावून तोंड उघडण्या- 
करिता लुटालूट अपरिहाय होई. मग नाइलाजाने 
रजपूत राजे वकील पाठवीत. प्रारंभीच्या किष्टा- 
चारानंतर तहाचा घोळ सुरू होई. नाही हो 
करिता अखेर खंडणीचा आकडा ठरे. समजा 
२५ लक्ष रु. खंडणी ठरली (आणि खंडणीचे 
हेच आकडे नेहमी गृहीत धरण्यात येतात) तर 
पहिला हप्ता ८ लक्ष रु. चा असायचा. यात 
पुन्हा १॥। लक्ष रु. नगदी, १॥ लक्षांचा भरणा 
व पाच लक्षांचे जवाहीर ( प्रत्यक्ष वसुलीचे 
वेळी या जवाहिरांची किमत फार तर २ लक्ष 
ठरे) म्हणजे पहिला हप्ता नगदी केवळ १1 
लक्षच झाला. आणि येथपर्यंत फौज खर्चच त्यापेक्षा 
कितीतरी जास्त होऊन गेलेला असे. आणि 
उरलेल्या १७ लक्षांचे जे हप्ते असत, ते मराठी 
फौज गेल्यावर देतो कोण ? मग त्याकरिता 
1 त यी 


पुन्हा स्वारी, पुन्हा घोळ व पुन्हा दवाव. 
पण असेही असून झालेल्या लुटीवद्दल मराठे 
“ पायमली ' (खंडणीतून सूट) देत. जिथे खंडणी 
सुरळित येई तिथे स्वारी किवा लुटीचा प्रश्‍नच 
नसे आणि साम्राज्यात आलेल्या प्रदेशाची तर 
मराठे कधीच लूट करीत नसत. 


मराठ्यांच्या राजपूत-नीतीचा वराच गवगवा 
झाला आहे. मराठ्यांचे दोष जे उघड आहेत 
त्यांची तरफदारी करण्याचे कारण नाही पण 
रजपुतांनीही मराठ्यांना समजून घेण्याचा कधीही 
प्रयत्न केला नाही. . त्यांना परकोय मोंगलांशी 
समजूत करून घेता आली (मग जोहार आणि 
क्रूर कत्तलीही त्याला आड आल्या नाहीत) पण 
स्वधर्मी मराठ्यांना ते सदैव लुंटारूच मानत 
राहिले. त्यांना कांही ध्येय होते ते उघड दिसत 
असूनही त्यांनी त्याकडे डोळेज्ञांक केली व 
सदैव त्यांना नर्मदेपलिकडे हाकून देण्यासाठी 
खटपट केली. सवाई जयसिंग हा पेशव्यांचा मित्र 
होता पण त्याचे मित्रत्व म्हणजे मराठ्यांची 
सत्ता त्याचे फायद्याकरता दिल्लीला राबविण्याचा 
एक प्रकार होता. पुढे तर रजपुतांच्या दृष्टीने 
मराठे विश्‍वसनीय उरलेच नाहीत. पण ज्या 
माधवसिगाने हे शात्रुत्त वाढविले व प्रसंगी 
अब्दालीशीही संगनमत करून चालविले तो 
स्वतःही ईड्वरीसिंगाच्या आत्महत्येस मल्हारराव 
इतकाच जबावदार होता. स्वतः गुन्हेगार असलेल्या 
माधवसिंगाने मराठ्यांचेच मदतीने जयपूरची गादी 
मिळवून आमरण मराठ्यांशीच वैर चालवावे 
हे आश्‍चये नव्हे काय ?* 


१. “ राजपूत राजवंशो का सामाजिक पतन, इधर नैतिकता की सबसे निचली सीमाको 
लांघ चला था । उनकी पारस्परिक ईर्षा और मिथ्यावंशाभिमानका सांघातिक रोग अब 
प्रायः उन्माद और सल्चिपात का सी अवस्था को पहुंच रहा था, राजनीतिक एवं अन्य 
सब दष्ट्योंसे क्षीण और जर्जरित होनेपर भी वे मराठों को बराबरी का सामाजिक 
बरताव देने, तथा वह सामान्य शिष्टाचार और सम्मान दिखाने को भी प्रस्तुत त 
होते, जो मुगलों के भूतपूर्व अदनासे अदना सामन्तो को दे देते, फिर चाहे राजनीतिक 


स्थिती या रकती शून्य, के बराबरही क्यों न रह गयी हो। 
-हमारा राजस्थान, पृ. १९७ ले. पृथ्वीसिह विद्यालंकार. 


> 


न. भा. ७ ४९ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


चे क 
७५ रौ > 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


लटारू मराठ्यांनी जनतेचा अगदी अंत पाहिला 
म्हणून पानिपतप्रसंगी त्यांचे वाजूने कोणाही 
उभे राहिले नाहीत असे प्रा. आठवले म्हणतात. 
'एखाद्याने लूट केली म्हणजे ज्यांची लुटीमुळे 
हानी झाली तो त्या लुटारूचे विरुद्ध जातो हा 
न्याय सकृतदर्शनी पटणाराच आहे. पण आईइचर्याची 
गोष्ट अशी कौ, राजकारणात नेहमीच तसे 
-दिसन येत नाही. एरव्ही बाजीराव व त्याच्या 
शिदे होळकर पवार आदि सरदारांनी माळव्याची 
लट केली किवा दाभाडे, गायकवाड यांना 
गजराथेची लट केली असे क्षणभर गृहीत धरले तरी 
याच प्रांतातील जमीनदारांनीच नव्हे तर रयतेने 
देखील त्या त्या प्रांतात मराठ्यांची सत्ता स्थापन 
होण्यास साह्य केलें त्याचे उत्तर कोय ? माळव्याचे 
सुभादार गिरधरवहादूर आणि दयावहादूर यांना 
वुडविण्यांत मराठ्यांना जे यक्ष आले ते केवळ 
स्वतं:च्याच जोरावर काय ? १७३२ मधे जोध- 
पूरच्या अभयसिंगाने पिलाजी गायकवाडाचा खून 
केल्यामुळे गुजराथची प्रजा खवळून उठल्यामुळे 
अभयसिगाला पळता भुई थोडी होऊन आपल्या 
राज्याच्याच रक्षणार्थ जावे लागले ते गायकवाड 
गुजराथेत लोकप्रिय नव्हते म्हणून की काय? 
लुटालुटीपलिकडे काहीही ध्येय नसणार्‍या या 
मराठ्यांच्या शक्‍तीचा छत्रसालाला एवढा भरवसा 
कसा काय वाटला आणि त्याने आपल्या राज्याचा 
तिसरां हिस्सा बाजीरावास दिला तो का? 


(> 


अहमदशहा अब्दालीने १७५७ मधे दिल्लीची 
लट केली. त्यावर सरदेसाई म्हणतात - 


“ नादीरशहाच्या स्वारीची भीषणता अद्यापि 
लोकांचे अंतःकरणात वाग ते, पण अव्दालीच्या या 
स्वारीची कथा नादीरशहाच्या कृत्यास मागे 
टाकील अक्षी कठोर आहे. . . . ज्याला निष्कारण 
क्रौर्य म्हणता येईल अशी कितीतरी कृत्ये अब्दालीने 
व त्याच्या हस्तकांनी त्यावेळी बुद्धया करविली. 
माणसे मारल्यावर मुद्दाम त्यांच्या मुंडक्यांचे ढीग 
बांधण्याची आवद्यकता काय ? 


वित्त व स्त्रिया हरम करण्यात ज्या क्लंप्त्या 


योजिण्यात आल्या त्या वाचताना मनृप्यप्राण्याच्या 


ध्‌७ 


| अनुक्रमणिका | 


त्यांचा रोख प्रामख्याने हिंदू विरुद्ध 


दुष्टपणाची हद्द भरते 
-पेशवा बाजीराव, पा. २९९ 
आणि तरीही हे विसरून चारच वर्षानी 
यच्चयावत मुसलमान सरदार दिल्लीचे रक्षण 
करणाऱ्या मराठ्यांचे विरुद्ध उभे राहिले ते 
अब्दालीने १७५७ च्या ल॒ंटीतून वा हत्यतून 
मुसलमानांना वगळले होते म्हणन को काय! 
होता हे 
मान्य, पण नागविली गेलेली संव घराणी 
मुसलमानांचीच होती व अप्रतिष्ठा झाली ती 
मोगल घराण्याची. आणि तरीही या लुटारू 
अब्दालीस मुसलमानांनी पानिपतवर मराठ्यांचे 
विरुद्ध साथ केली. आपला रोहिल्यांशी असलेला 
नेसगिक विरोध विसरून ओधचा शुजा देखील 
एकवेळच्या उपकारकर्त्या मराठ्यांचे विरोधांत गेला 
ते का? याचे उत्तर स्पष्ट आहे की लुटीच्या बाह्य- 
कारणापेक्षा तत्कालीन राजकारण अधिक खोलवर 
होते. मराठ्यांचा दिल्लीकरिता होणारा विजय 
हा मोगलकद्याहीचा विजय नसून तो हिंदुपद- 
पादश्याहीचा विजय होईल हे आजच्या काही 
इतिहासकारांच्या जरी लक्षात येत नसले तरी 
तत्कालीन उत्तरेच्या राजकारणी मुसलमान मत्सद्यांना 


ते पुरेपूर माहीत होते. 


यात रजपूत मराठ्यांच्या वाजूने उभे न 
राहता अब्दाळीला आणण्यांत त्यांचा हात होता 
यात त्यांच्या राजनीतीचे दिवाळे दिसते. याचे 
प्रत्यंतर माधर्वासगाला तावडतोबच आळे व मग 
मराठ्यांचे मदतीकरिता तो धावाधाव करू 
लागला. पेशव्याला माधर्वासगाची सर्वे कारस्थाने 
माहित होती. त्याने उत्तर दिले - 


* माधवसिगास अब्दालीने स्वार पाठविले. . 
कराडे रुपये घेऊन हुजूर येणे. त्यावरून घाबरा 
होऊन आम्हास दररोज लिहंतो आपण वंदीस 
यावे आम्ही येतो.... मी इतकेच लिहतो 
तुम्ही हिंडु.... मागे वडिल तुमचे स्नेह करीत 
आल आहेत. अखेर (काही) जाले तरो रजपूत हिडु 
(तेव्हा आतांतरी) सावधं व्हा. .. 

- पुरंदरेदप्तर १.५०२ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व ... 
क र 

नत्मात > 
नवभारत कतो 


जा 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


मराठी साम्राज्यसत्तेमागील हेतु ! 


मराठ्यांना प्रजेच्या कल्याणाची चिता नव्हती 
किवा त्यांचे राज्यांत सुखश्यांती मिळेल असे 
रयतेला वाटावे असे त्यांनी काहीच केले नाही 
'या आरोपाकडे आता वळू . इ. स. १८१८ मधे 
मराठी साम्राज्य संपून लुळे पांगळे झालेले मराठी 
संस्थानिक ब्रिटिश साम्राज्यांत महाराष्ट्रापासून 
दूर, सुमारे सव्वाशे वर्षे राहिले. त्यांच्या पर- 
भाषी प्रजाजनासाठी- करिता येण्यासारखे ह्या 
संस्थानिकांचे हाती फारसे उरले नव्हते. परदेशच्या 
वार्‍या आणि उधळपट्टीचे जीवन एवढाच मार्ग 
त्यांचे कर्तृत्वास खुला होता. तोही काल संपून 
या संस्थानिकांचे सामान्य प्रजाजन होण्यास आज 
विसावर वर्षे होऊन गेलीत आणि तरीही या 
सत्ताभ्रष्ट अद्या शिदे, होळकर, पवार, गायकवाड 
आदि पूर्वीच्या संस्थानिकांविषयी त्यांच्या (आता ) 
नसलेल्या) प्रजेमधील आदर यत्किचितही कमी 
झालेला दिसून येत नाही या एकाच उदाहर्णा- 
वरून या संस्थानिकांच्या पूर्वजांनी त्यांच्या प्रजेचे 
प्रेम (आणि आदर) किती प्रमाणात संपादन 
केले होते ते सहजच कळून येईल. 


मराठे आणि त्यांचे प्रजाजन यांच्या हृद्य 
संबंधाचे अनेक दाखले कागदपत्रात उपलब्ध 
आहेत त्यापैकी फवत एक उदाहरण देत आहे. 
मराठे व त्यांचे संस्थानिक यांचे संबंध किती 
विद्वासाचे असतं याचा हा नमुना पहा - 

*“ राणी वख्तकुवर वढवाणीकर यांजकडून पत्र 
मातुश्री अहिल्यावाई होळकर यांस - पूर्वी आपण 
आज्ञा केली होती की राज्य डामडोल आहे 
त्याचा बंदोबस्त करणे. त्यास कामांत चित्त 
घालन बंदोबस्त थोडाबहुत केला पण कित्येकांचे 
वैरी झालो. याजकरिता आपले अभयपत्र आल्यास 
चित्त समाधान पावेल... पूर्वी आपण आज्ञा 
केली कौं राज्य गळाट्यांत आहे त्याची उस्तवारी 
करणे. तेव्हा आम्ही' . विनंती केली कौं राज्य 
फितुरी आहे. फितुर झाल्यास आम्हास आश्रय 


२०१ ते २११. 


कोणाचा ? तेव्हा आपण वचन दिल्हे कों औओम्ही 
बसलो आहोत. तुम्हाकडे पाहोसा कोण आहे ? 
तो प्रसंग आत। आला आहे. . . पूर्वी वचन दिल्हे 
त्याचे स्मरणं धरून साहित्य करणार आपण 
समथ आहांत. 

- होळकरशाहीच्या इतिंहासांची साधने १-१७५ 

पुढील ताकीदपत्र पहा आणि मराठी राज्यकर्ते 
आपल्या प्रजेचे कोणी लागत होते कों नाही ते 
ठरवा - 

“ ताकीदपत्र अहिल्यावाई यांजकडून मामलेदार 
चांदवड यास. तीथंरूप सुभेदारांनी कोणकोणत्या 
प्रकारे आणून रयतेचे संगोपन केले. अतःपर 
गैरवाजवी उपसगं लागू नये. रयतेची दिलभरी 
करून हरप्रकारे गोष्ट करीत जाणे. फिरून बोभाटा 
आलिया उपयोगी पडणार नाही. परिणाम लागणार 
नाही ” 

-होळकर्ाहीच्या इ. सा. १-७४ 

मराठी राज्य कांही लटारूंचे राज्य नव्हते. 
त्याला शिस्त होती, दर्जा होता, पद्धती होती, 
परंपरा होती. जो नवीन प्रदेश जिंकला जाई 
तेथील देवस्थान, धर्मादाय, ब्राह्मण, गोसावी, 
जोशी, पुरोहित, आदि सत्कम॑ व सत्पात्राकडे 


जी उपजीविका चालत आलेली असे ती वंद 


न करिता पूर्ववत्‌ चालविले जाई. * 


माळव्यांतील प्रजाजनच काय पण परधर्मी 
निझाम देखील अहिल्याबाईला देवतुल्य मानीत 
असे हे काय मी प्रा. आठवले यांना सांगावयास 
ह्वे ! 

रक्षणकर्ते या नात्याने मराठे विझ्वासाहे 
होते की नाही याचे उत्तर पानिपतवर एक लक्ष 
लोकांचे रक्‍त सांडून व एक पिढीच्या पिढी 
गारद करून मराठ्यांनी दिलें आहे. ऐन मराठी 
साम्राज्यकाळीं सतत विरोधात राहून देखील, 
मराठ्यांच्या पडत्या काळात रजपुतांनी मध्यंतरी 
अनेक कटु घटना होऊन देखील, मराठ्यांचेकडे 


१. शिदेशाही इतिहासाची साधनें भा. १-१५९, १६१, १८९, १९२, १९५, १९७ व 


५१ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
ढं धू 0७ 
८ ण्या 
टल 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


आपले रक्षणकर्ते ' म्हणूनच पाहिले. यातच सर्वं 
आले. 

आता आपण मूळ आक्षेपाकडे वळू. मराठ्यांना 
खरोखरच काही ध्येय होते को ते केवळ पोटभरू 
होते ? 

अखेर १८ व्या शतकांतील मराठ्यांनी चारी 
दिद्यांना भराऱ्या मारून साधले काय? ते केवळ 
योट भरण्यासाठी ., लूटमारच करीत राहिले? 
इ. स. १७०० मधे मराठ्यांचा छत्रपती त्याच्याच 
घरी मोंगळाचा केंदी होता. इ. स. १८०० मधे 
मोगळ वादशहा त्याच्या घरी म्हणजे दिल्लीत 
मराठ्यांचा कंदी जरी नसला तरी पेन्शनर मात्र 
होता. इ. स. १८०३ मधे इंग्रजांनी दिल्ली 
जिकली ती मराठ्यापासून. इंग्रजांपु्वी मराठे 


या देशांचे स्वामी होते. १८ व्या शतकातील 
मराठ्यांच्या अविरत उद्योगाचे लक्ष्य केवळ 


लूटमार नसून दिल्ली आहे आणि ते वाजीराव ३ 
पहिल्याच्या कारकोर्दीत स्पष्ट होते. 

इ. स. १८१८ मधे पेशवा वाळाजी विश्‍व- 
नाथाने सय्यद वंधूंचे मदतीकरिता दिल्लीवर 
जी स्वारी केली ती मराठी साम्राज्याची गंगोत्री 
आहे. १७३७ मधील वाजीरावने केलेल्या दिल्ली- 
वरील स्वारीत हे लक्ष्य मराठ्यांचे सहज आटो- 
क्यांत आहे हे सिद्ध केले. १७६० मधे दिल्ली 
मराठ्यांचे ताव्यांत आली पण पुढील वर्षी ती 
गेळी आणि तरीही प्रचंड संहाराचा फटका 
सोसूनही त्यांनी केवळ दहाच वर्षात ती आपल्या 
ताब्यांत आणली. आणखी पुढील दहा वर्षे 
ते गृहकलहांत आणि परकीयांशी लढण्यांत गंतले 
होते म्हणून दिल्लीकडे त्यांना लक्ष देता आले 
नाही. पण त्यातून मुक्‍त होताच त्यांनी आक्रमक 


इंग्रजांना थोपवून धरून व उत्तरेतील सर्वे 


विरोधक राजे-रजवाडे पादाक्रांत करून छत्रपती 


शिवाजीचे आणि वाजीरावचे ध्येय अखेरीस 
१७९० मधे पूर्ण केले. वरोवर झंभर वर्षापूर्वी 
मराठ्यांच्या छत्रपतीस ठार मारून व त्यांची 
राजधानी घेऊन व राजकुटुंबीय कैद करून 
मराठ्यांना संपविल्याचे समाधान औरंगजेबाने 
मिळविले होते. हे त्याचे समाधान विनवुडाचे 
ठरते याला कारण पेशवे व त्यांचे सरदारांनी 
केलेला अविरत उद्योग होय १७९५ मधे पेशव्याचा 
अपघात मृत्यू न होता तर मराठ्यांचा व 
भारताचा इतिहास वलिष्ठ इंग्रजांच्या विरोधांतही 
जाला त्यापेक्षा वेगळा झाला असता यात तिळमात्र 
सशय नाही. 

मराठ्यांच्या १८ व्या शतकातील या 
उद्चागाचे वहुरंगी दुद्य अभिमानास्पद आहे. या 
असखड उद्योगाचे यशस्वीतेस अनेक मत्सद्यांचे 
हातभार लागलेळे दिसतात. हेदरपासन तो औ. 
बैगाल पावेतो परदरवारी राहन स्वराष्ट्राची 
कुशलतेने सेवा करणारे अनेक वकील येतात, 
खास कामगिरीवर गेलेल्या विद्वासाच्या अनेक 
व्यक्ति येतात, ड्क्कर मसंडी मारणारे जयाप्पा 
दत्ताजीसारखे सरदार येतात, वद्धत्वामळे घोड्या- 
वर नीट वसता येत नसताही सरदारी करणारा 
मल्हारराव येतो. स्वतः विधवा असनही महा- 
राष्ट्राळा सदेव ललामभत ठरलेली अहिल्यादेवी 
यत. मरणाचीही उसंत नसलेले पटवर्धेन सरदार 
यतात, या प्रचंड उलाढालीचा अचूक हिदेव 
राखणारे कलमवहाहूर येतात, अधिकारी येतात, 
मरणाचीही क्षिति न वाळगणारे न्यायाधीदा 
यतात, सामाजिक सस्था येतात, विजयाच्या 


१. दखणी दखणी पवन ज्यूं जो नह आतो जसवंत | 
फैल उतर कांटल फिरंग कुल लोपनाकरन्न 


याचा अर्थ - 


जर दख्खनी यशवंत (होळकर) वाय॒प्रमाणे आला नसता 


ढगांनी (कांढल) सर्वेदूर पसरून सर्वे (राज) 
२- ब्रह्मेंद्रस्वामी चरित्र पा. ११९. 


कवि - जसजी मैहारिया 


तरी फिरंगी रूपी वर्षाव करणाऱ्या 


छुलांचा लोप करून दिला असता 


ष्रे 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व .. 
५./६ 
(9१ 
॥४ नवभारत 
क थै 


|.) ऱँ ९ ढल ४ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


मराठी साम्राज्यसत्तेमागील हेतु ! 


वार्ता ऐकून अस्मान ठेंगणे वाटावे असे अनेक 
प्रसंग येतात. संपूर्ण राष्ट्र शोकमग्त व्हावे असे 
पराजयाचे हलाहल पचविण्याचे प्रसंग येतात 
“ मुलगा तर सूर्यमंडल भेदून गेला पण भाऊ 
वाचून “ दुनिया व्यर्थ आहे असे म्हणत मरणारा 
पेशवा येतो, गर्वोक्‍तीचे प्रसंग येतात, पड खाण्याचे 
प्रसंग येतात, ब्राह्मणभोजने व अनुष्ठाने येतात, 
वैयक्तिक हेवेदावे येतात आणि या सर्वे उद्योगातून 
चाललेला हिंदु राज्याचा खटाटोप कधी स्पष्टपणे 
तर कधी अस्पष्टपणे नजरेस येतो. 

उत्तरेस काश्मीर, इंशान्येस आसाम, उत्तर- 
पडदिचमेस सिंध आणि दक्षिणेच्या नैक्रटत्य टोकाशी 
असलेले केरळ वगळता उवेरित भारत १८ व्या 
दातकातील मराठ्यांचे विशाल कार्यक्षेत्र होते. 
यांत त्यांचे प्रत्यक्ष स्थिरावलेल्या साम्राज्याच्या 
सीमा उत्तरेस सतलज व गंगायमुनांनी मर्यादित, 
उत्तर-पश्‍चिमेस राजस्थानच्या परचिम सीमेपर्यंत, 
दक्षिणेस पश्‍चिम समुद्र ते पूर्व समुद्र, यात निज्ञाम 
व हैदर -टिपु सक्तीचे का होईना पण त्यांचे 
मांडलिक होते. 

केवळ ध्यरेयहीन असे पोटभरू लुटारू एवढी 
प्रचंड सत्ता स्थापन करू शकतात, एवढा दरारा 
निर्माण करू शकतात, एवढ्या संस्था निर्माण 
करू शकतात, एक पिढीच्या पिढी गारद होऊनही 
राखेतून वर आल्याप्रमाणे जिद्दीने पुढे होऊन 
'विजयी होतात हे मानणे म्हणजे तर्काच्या 
पलिकडील गोष्ट होय. 

मराठ्यांचे शौय, त्यांचा चिवटपणा, त्यांची 
&्येयनिष्ठा, त्यांचा धर्माभिमान यामुळे त्यांचा 
काळ त्यांचे दोष जमेस धरूनही अर्वाचीन 
भारताच्या इतिहासात सवंश्रेष्ठ आहे. जिथे 
परकीय इतिहासकारही त्यांच्या वैचित्र्यपूर्ण इति- 
हासकथनांत भारावून' जातो तिथे आम्ही त्यांना 
लुटारू लुटारू म्हणून हिणवणे केवळ करटपणाचे 
लक्षण होय. 

निविवादपणे ' हिंदुपदपादश्ाही ' हे १८ व्या 
डतकातील मराठ्यांचे सदैव ध्येय होते. काशी- 


१. 6. 8. गाळात : 8. परा017 


प्रयागची प्राप्ती हा त्यांचा भोळा भाव नसून 
तो त्याचा अखंड निदिधघ्यास होता. त्यापायीच 
दत्ताजी वरादी घाटावर ठार झाला, त्यापायीच 
पानिपतवर सव विरोधी शक्‍ती त्यांच्याविरुद्ध 
एकवटल्या आणि त्यापायीच *“' दोन मोती, 
दहावीस मोहरा आणि अगणित रपये ” मराठ्यांनी 
गमाविले. मराठ्यांचे हे ध्येय त्यांच्याच दाब्दांत 
पहा : 

(१) पहिला बाजीराव पेशवा: (१७२९) 

“ सारांश अमीरांनी व पातशाहांनी नाहिमतीने 
फजिती करून घेतली.. अतःपर दक्षिणेत म्लेंच्छांचे 
नांवास तारांडी द्यावा ऐसा विचार नाही... 
प्रस्तुत तोह्मसाकुतीने वाजी जिकली आहे परंतु 
औष्य़ा हिदुंनी हिमत बांधल्यास व आमच्या फौजा 
मातबर गेल्यास हिडुचीच पातज्ञाही होईल ऐसा 
प्रसंग दिसतो. ” 

ब्रह्मेंद्रस्वामी चरित्र पा. ११८. 
चिमाजी आप्पा - वाजीरावचे मृत्यूनंतर - 

“, , . तीर्थरूप केलासवासी राव यांनी पाया 
घातला होता तो सर्वांच्या बर्‍याचाच घातला 
होता. करून दाखवावे हे ईश्वरे सामथ्ये त्यास 
दिल्हे होते. . .. ज्यामधे पातशाही बंदोबस्त होऊन 
येई व धमंस्थापना होये तेच करने ” 

- हिंगणे दप्तर १-१७. 
(२) नानासाहेब पेशवा -कारकौर्दीच्या आरंभी 
(१७४१) 

“म्हणून कितेक मायापोटीच्या गोष्टीं 
(सवाहजींनी) सांगून पाठविल्या त्याचा खुलासा 
पाहता. . . प्रयाग वारोणसीहि व आणखी कित्यंक 
महाक्षेत्रे येवनापासून मुक्‍त होऊन गोवध मना 
व्हावा हे इत्सा राजराजेंद्र (सवाई जरयसिह) 
यांची व केलासवासी (बाजीराव) यांची होती. 
ते घडावे हेच मानस आमचे ..” 

- हिंगणे दप्तर १-१९ 
दत्ताजी व जनकोजी यांना १७५९ मधे 

“, ,.काझी तो पूर्वी मनसूरअल्लीच्या लेकाने 

(शुजा) चिरंजीव दादा दिल्लीजवळ असताना आपण 


ठी शि ७908 17000)]16 ' भाता 


00७ 0010180४81 100” मधील छेवटचे उल्लेख पहा : 


| अनुक्रमणिका | 


५३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क शा 
५/८ ) रे 
१९५ 


क... 


द्व 


अमृतमहोत्सवी, 
क व 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


होऊन कवूल होता. जर त्यास वजिरी देणे तरी 
काक्ली व प्रयाग ही दोन्ही स्थळे ध्यावी. . . (किवा) 
चजीर _ ( गाझीउहीन ) तुम्ही एकदिल होऊन 
कंगाल्याचा रोख धरावा. इकडून चिरंजीव... 
प्रयागजवळ येतील. (शुजाने) शह पडताच तुम्हांस 
काशी प्रयाग दिल्हा, नजर भारी दिली तरी त्यास 
वक्षीगिरी द्यावी, हा दुसरा प्रकार. तिसरा प्रकार 
वजीर ( गाझीउद्दीन ) वाहेर न येई तरी तुम्हीच 
जाऊन शुजाउह्वल्यास मेळवून घेऊन काज्ली प्रयाग 
मात्र त्याजवळून घ्यावी... . . ि 
ऐं. पत्रे यादी वगेरे -३६२ 
ज्या राजकारणाची परिमिती अखेर पानिपतच्या 
युद्धांत झाली त्यांत काशी प्रयागचे स्थान वरीलप्रमाणे 
आहे. आणि तरीहि प्रा. आठवले यांना तो पेशव्यांचा 
भोळा भाव वाटावा हे दुदेवच नव्हे काय? 
शोकव्याप्त व मरणोन्मुख पेक्वा जवळपास 
अखेरच्या पत्रांतून म्हणतो- पुढे ईव्वरकृपा समर्थ. 
बहुजन हिडु भाग्यानुरूप करेल ते खरे. ” 
पुरंदरे दप्तर १-५०३ 
(३) थोरले माधवराव पेशवे 
“ यवनांस जरवेत आणून पुरते पारिपत्य करून 
देवव्राह्मणांची स्थापना करावी, संस्थाने सोडवावी 
हाच भाव आहे” 
ऐ. लेखसंग्रह खरे १०३५ 
अगदी मरणोन्मुख अवस्थेत कारभाऱ्याकडून 
दोन कलमी करार लिहुन घेतला - निराळ्या 
अर्थाने हे मांधवरावचे मृत्यूपत्रच होते त्यामधून 
“श्री काशी, प्रयाग ही दोन्ही स्थळे सरकारांत 
घ्यावी, असा तीर्थरूपांचा (नानासाहेव पेशवे) 
हेतू होता त्यास प्रस्तुत करण्याजोगे दिवस आहेत. 
दहा वीस लक्षांची जहागीर मुवदला पडली तरी 
देऊन दोन्ही स्थळें हस्तगत करावी. प्रयत्न करावा' 
मराठी रियासत म. विभाग ४, पा.२४०-४१ 
(४) तुकोजी ' होळकर 
“या राज्यांत मोठे मेहनतीने जय पडून 


५४ 


| अनुक्रमणिका | 


देव-ब्राह्मणाचा प्रतिपाळ झाला आहे. ” 
- होळकरक्याहीच्या इतिहासाचा सा.१-७४ 
(५) दुसरा बाजीराव | 


रामेश्‍वराचे पदच्यूत राजाचे वाजी रावास आलेले 
पत्र 


“ राजमान्य स्नेहांकित विजय रघुनाथ सेतुपति 
कृतानेक दंडवत विनंती श्रीरामेश्‍वर (क्षेत्र येथील 
राज्य दीडशे वषे आमचे वडिला-वडिली 
करीत आले. पुढे इंग्रजांचा जोर पडला तेव्हां 
खंडणी दरसाल पाच लक्ष द्यावयाचा करार 
केला. देत होतो. पुढ जास्ती मागावयास लागले. 
सात लक्ष दिल्हे....त्या उपरी नऊ . लक्ष 
घेतले. मग राज्यलोभ प्राप्त होऊन. . .आम्हास 
धरून त्रिचनापल्लीचे किल्ल्यांत नेऊन कैदेत 
ठेविले. . . पांच वष जाली. . . पत्रे देखील लिहिता 
नयेसे झाले. हे पत्र बहुत संकटाने लिहले आहे... 
धमसस्थान देवब्राह्मणय भुयिष्ट आहे. उत्तरेस 
काशी, दक्षिणेस रामेश्‍वर हे दोन्ही पुण्यक्षेत्रे 
नीचांनी आक्रमिळी आहेत. आपण धमंस्थापना- 
करणार, देव, ब्राह्मण प्रतिपालक, दुष्ट निग्रह; 
शिष्ट प्रतिपालक हिमःसेतुपयंत आपला पराक्रम 
भ्रताप चालतो यास्तव विनंतीपत्र लिहले आहे.. 
इग्रजांशी पक्‍्केपणी बोळून पूर्ववत्‌ प्रकार मुलुखसुद्धा 
आमची स्थापना करून, राज्य आमचे स्वाधीन 
केरून, इंग्रजांस खंडणी द्यावयाचा करार करून 
दिल्हा त्याप्रमाणे त्यांची खंडणी सालोसाल देत 
जाऊ... . नक्राने गजास धरिले तेव्हा भगवंताने 
घावा करून रल्लिल्याप्रमाणे आम्हास जीवापासून 
सोडवून कोति घेतली पाहिज. ...” 

ऐ. पत्रे यादी वगैरे ४५४ 

पेशवाईकडे रामेइवरपर्यंतचे हिंदु कोणत्या अपेक्षेने 

पाहत असत ते येथे स्पष्टपणे प्रतिबिवित झाले 

आहे. यावर आणखी कांही भाष्य करण्याची 
आवड्यकता आहे काय ? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... ७ 

५/८ ) रे 
क अणिष्ण्त्ल> क 
५२८७४१७ 2 


कि तट 
७. धि ७५ चि 


>> ७ 


क ऱँ ९ ढल ४ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


चांगदेव वटेश्‍्वर हा ज्ञानदेव-समकालीन 
विख्यात योगी असून त्याचा तत्त्वसार हा ग्रंथ 
हरिझूचंद्रगडावर मार्गशीष शुद्ध ३ परिधावी 
-संवत्सर शके १२३४ या तिथीस पूणे झाला. 
या ग्रंथाची खंडप्रत डॉ. दिवेकरांनी' विवेचक प्रस्ता- 
'वनेसह प्रसिद्ध केली. तत्त्वसार कर्ता चांगदेव 
हे एक प्राचीन मराठी साहित्यामधील रहस्य 
आहे. चांगदेव वटेश्वर या जोडनांवाने एकनाथांनी 
-त्यांना नमन केलें आहे. चांगदेवाच्या आयुष्या- 
विषयी अद्भूत आख्यायिका मराठी संतमंडळात 
प्रसिद्ध आहेत. परंपरेने तो मुक्‍तावाईचा शिष्य 
आहे. नामदेव गाथेमध्ये ' चांगदेव समाधि प्रकरण 
आहे. पुणतांबे, तापी तीरावरील चांगदेव गांवी 
-चांगदेवाची समाधि आहे. सुप्रसिद्ध संशोधक 
पांगारकर व तुळपुळे चांगदेवाचा समाधिदक 

१२४७ मानतात. नामदेवांच्या गाथेमधील चांगदेव 
प्रकरणाची स॒क्ष्म चिकित्सा श्री. रा. चि. ढेर्‍यांनी 
नामदेवकृत ज्ञानेश्‍वर चरित्रात्मक प्रकरणे : 
-विदववसनीयतेच्या मर्यादा या लेखात केली आहे. 
चांगदेव आणि वटेंब्वर या दोन भिन्न व्यक्ति 
आहेत, असे मुंडीनी साधार विवेचन केले आहे'. 

: तत्त्वसार ग्रंथात १०३६ ओव्या आहेत. त्यापैकी 
४०५ ओव्या उपलब्ध असून ओव्या ८६७ ते 
८८१ मध्ये सिद्धांची अपूर्ण नामावळी आहे. 
चौर्‍्यायश्षी सिद्ध गणनेचे उल्लेख इतरत्र आढळ- 
तात. परंतु तत्त्वसारमधील सिद्धनामावळीत एकूण 
९४ नावे उपलब्ध होतात. ज्ञात असलेल्या 
-सिद्धनामावळीत ही यादी सर्वात मोठी असून 
'दाके १२३४ पूर्वीची सिद्धांची नावे ज्ञात होतात. 


0000000500. तरचा 
. तत्त्वसार: संपादक डा. दिवेकर 
महाराष्ट्र सारस्वत, 


*»“*४<0 


& 4१. ० 


४. मराठी साहित्य पत्रिका 
सिद्ध परंपरा व नाथसंप्रदाय, नवभारत नोव्हेंबर ६८. 
. विदर्भ संशोधन मंडळ, वाषिक १९६८. 


प्रा. मधुकर रामदास जोशी 
चांगदेवकृत- 


“ तत्त्वसारमधीळ नाथसिद्ध ” 


या यादीत दोन नावे पुनरुकक्‍्त झालेली आहेत. 
लेखनदोषामुळे अनेक नावात वदल झालेला आहे. 
विविध सिद्ध नामावळीची तुलना करून नाथ- 
परंपरा व सिद्ध यांच्यामधील दुवे जोडण्यास 
मदत होते. उत्तर भारत व दक्षिण भारतात 
ज्ञात होणार्‍या सिद्धनामावळी भिन्न परंपरेतून 
निर्माण झाल्या आहेत. हे मी पुर्वीच दाखवून 
दिले आहे. सिद्धाच्या नामावळी तांत्रिक ग्रंथात 
सुद्धा आहेत. दिव्योघ, सिद्धौध व मानवौघ असे 
तीन प्रकार तांत्रिक ग्रंथात आहेत. परंतु तत्त्व- 
सारांतील नावे सिद्धोच व मानवौघ मधील 
असून त्यांची ऐ तिहासिकता ठरविता येते. 
तांत्रिकाप्रमाणे दिव्य, सिद्ध, मानव, असे तीन 
विभाग न करता नाथपंथीय नवनाथ व सिद्ध 
असे सरळ दोन विभाग करंतात. तत्त्वसारांतील 
सिद्धयादीमुळे नाथपंथाचा आलेख स्पष्ट होतो. 
लीळाचरित्र व तत्त्वसारांत अनेक नाथसिद्धांची 
नावे आहेत. या आलेल्या नावांची पाहणी करून 
त्यांचे पौर्वापये ठरविणे व तत्त्ववार आणि 
शिवदिनमठसंग्रहातील काही नाथसिद्धांचा इतिहास 
समजून घेणे, हे या लेखाचे उद्दिष्ट आहे. 
आदिनाथ हे प्रथमक्रमांकाचे नाव आहे 
ज्ञानदेवी व विवेकसिध्‌ ग्रंथात आदिनाथ म्हणजे 
शिव श्रद्धा प्रगट झाली असली तरी गोरक्षांनी 
सिद्धसिद्धांत पद्धतीत आदिनाथांची वचने उद्धृत 
केलेली आहेत. उत्तर भारतातील तिबेट व वर्ण- 
रत्नाकर मधील सिद्धनामावळीत आदिनाथांचे 
नाव नाही. एकूण ३७ सिद्धांचा समावेश नव- 
नाथात आहे. नाथसिद्ध व नवनाथ* या लेखात 


२. मराठी वाडंमयाचा इतिहास. 
५. मराठी संश्योधनपत्रिका. 


५५ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


... 
९6 8 
क्त क्क 

टल 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


ह्याचे विवेचन मी केळे आहे. गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह 
व शिवदीन परंपरेत नवनाथात आदिनाथांचा 
समावेश आहे. आदिनाथ हे भगवान शिवाचे 
पर्यायनामही श्रद्धानाथ पंथात आहे. महाराष्ट्रा- 
मधील मत्स्येंद्र, गोरक्ष परंपरेहून भिन्न असलेली 
विवेकसिंधूकार मुकुंदराजांची नाथपंथीय शाखा 
आहे. ही शाखा महाराष्ट्रातच उदयाला आली. 
या नाथशाखेचे प्रवतक आदिनाथ म्हणजे शिव 
आहे. अनेक अभ्यासकांच्या मते नाथ पंथ वज्र- 
यानी पंथातून निर्माण झाला आहे. त्यासाठी 
वज्र्यानी पंथाचे वाडमय व तिवेट आणि वर्ण- 
रत्नाकरमधीळ सिद्धनामावळीचे पुरावे देतात. 
वज्रयानी सिद्धनामावळीत जालंदरादि कापा- 
लिकांचा समावेश आहे. कोल, शाक्‍त, तांत्रिक 
व शैव सिद्ध मिळून सिद्यनामावळी तयार 
झाल्या आहेत. वज्रयानी परंपरेत मत्स्येद्र व 
आदिनाथ नाव नाही. काही ठिकाणी मत्स्येंद्राळा 
लुईपा (शके ७५२) म्हटले आहे तर काही 
ठिकाणी त्याचे अवलोकितेश्‍वराश्ी (शके ३५० चे 
सुमारास ) तादात्म्य मान्य केल्यामुळे मत्स्येंद्रांना 


समावून करण्याची धडपड दिसून येते. डॉ. तगारे 


जालंदर मरत्स्येंद्र कानीफ गोरक्ष नाथसिद्धांना 
वज्रयानी समजतात; परंतु सरहपाद म्हणजे 
आदिनाथ काय*, याविपयी मुग्धता वाळगतात- 
वज्र्‍यानी यांना स्वनामपदाचा त्याग करून 
* नाथ ' पदान्त नाम का मिळाले याचेविषयी 


वज्ययानी पंथाचे अभ्यासक काहीच' बोलत नाहीत.. 


वज्रयानी पंथाचा जोर असताना आद्य शंकरा- 
चार्यानी वोद्धमत खंडण; केले. नाथपंथ म्हणजे 
वज्रयानी अक्षी पुसट शंकाही त्यांना नसावी 
असे दिसते. आदिनाथ मत क्षैव तांत्रिक स्वरूपाचे 
प्रारंभी होते. कोळ व कापालिक सिद्ध आदिनाथ- 
मताचे अनुयायी झाले, व नंतरच्या काळात 
गोरक्षांच्या प्रयत्नामुळे हट्योगावर भर नाथ- 
पंथाने दिला. चांगदेव वटेव्वर हा योगी म्हणून 
विख्यात होता. तत्त्वसारांतील सिद्धनामावळीमुळे 
चांगदेव ज्या ज्ञाखेत होता ती झ्षाखा सुद्धा 


आदिनाथ परंपरेतून निर्माण झाली होती, हे 


खाळील तक्त्यावरून दिसून येईल.» 


१. ज्ञानदेव आणि वज्ययान पंथ - नवभारत आगस्ट ५८ 


* आदिनाथ 
| 
ऑकॉर्रशोरिशारशिशिश्ण्ण्िण्णापान--..________ 
| | | मत्स्येंद्र 
हरिनाथ जालंदर - त कदा | 
| | चोरंगी गे टी 
। गोविदचंद्र कान्ह्‌ 
| | 
मुकुंदराज | "| 
शके १११० कनखला मेखला 
व ] | 
न गहिनी अमरनाथ: 
मुक्‍तादेवी ( चक्रधराशी भेट ) | 


चक्रपाणी 


चांगदेव ( तत्त्वसार ) 


ज्ञानदेव शके १२१८. 


५४ 


अनुक्रमणिका 


|] 


०: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... ७ 

५-/१ ) त्र 

५ र हर्मित्यात क 
च ४8नवभारत क र 

श्लो ७५ नौ शै 


>> ७ 


क र» उ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


£ तत्त्वसारमधील नाथसिद्ध ” 


नवनाथ म्हणून ज्यांची प्रसिद्धी आहे अक्षी 
नाथसिद्धांपेकी तत्त्वसारांत आदिनाथ, मत्स्येंद्र, 
चौरंगी, गोरक्ष, जालंदर, नागार्जुन, विरूपाक्ष, 
चर्पटी, भतृहरि यांची नावे आढळतात. नवनाथांत 
भतृंहरीचा समावेश भतूहरि  शणिष्यवरंपरेतून 
झाळा असावा. ' भतृ्हरीची कोति चक्रधरांना 
माहित होती. “ वेराग्य तरि भ्रतृहरिचें ? हे चक्र- 
घरांचे वाक्य प्रसिद्ध आहे. भतृहरिचा समय 
शके ९९८ - १०७२ सुमाराचा आहे. ज्ञानेश्‍वरांच्या 
गुरुपरंपरेत भतृंहरिचे नाव नसले तरी संत नामा- 
वळीत भर्तृहरिचे नाव आले आहे. भतूहरिची 
नाथपंथीय शाखा महाराष्ट्रात असण्याची संभव- 
नोयता आहे. लीळा चरित्रामधील नाथसिद्ध 
गोरक्ष-जालंदर-भतृंहरि परंपरेतील आहेत. जोगी 
हा योगी शब्दाचा अपक्रंश . लिळाचरित्रावरून 
असे दिसून येते की, जोगी हे नाथपर्याय वाचक 
नाम महाराष्ट्रात रूढ होते. महानुभाव कवि 
दामोदर पंडिताऑशी वाद केला तो नाथपंथीय 
जोगी होता. प्राचीन मराठी वाडमयात गोरक्ष, 
मत्स्येंद्र, आदिनाथ व भतूहरि यांच्या नांवावर 
अनेक हिंदी सवदी, चौपद्या असून त्यांची भाषा 
हिंदी-मेराठी मिश्चित आहे. चक्रधरांच्या तोंडी 
जे गीत आहे ते नाथपंथीयच आहे. “ नवनाथ 
कहे सों नाथपंथी ” हे हिंदी वाक्य ज्याची 
मातृभाषा हिंदी आहे. अश्या एका भतृहरि 
परंपरेतील नाथपंथीयाचे आहे. महानुभाव ग्रंथात 
गोरक्ष,  भर्तुहरि, यांचे संदर्भ आहेत. एकांक 
काळांत सालवर्डीच्या डोंगरावर चक्रधरांना भेटणारी 
मुक्‍तादेवी भतृहरि क्िष्या आहे. भतृंहरिचे दव- 
नाथमतच तत्त्वसारात चांगदेवांनी मांडले आहे. 
तत्त्वसारांतील हटयोग, पद, पिंड, रूप, रूपातीत, 
सदाशिव, शक्ति, पश, पाह इत्यादि संज्ञा व 
विचार भंतृहरिमताझी मिळते जुळते आहेत. 
म्हणून तत्त्वसारमधील सिद्धनामावळीमधून चांग- 
देवाची परंपरा पुढीलप्रमाणे मांडता. येईल :- 
गोरक्ष-भर्तृहरि-सुक्तादेवी-चक्रपाणी- चांगदेव 
तत्त्वसारप्रमाणेचे  क्लिवदीनमठसंग्रहांत नाथ 
सिद्धांची नामावळी असन त्यांत आदिनाथांचे नाव 
१. लीळा चरित्र एकांक, 


न. आ. ८ 


| अनुक्रमणिका | 


येते. या परंपरेत एकूण ७७ सिद्धांची नावें 
आढळतात. या दोन्ही नामावळी आदिनाथ 
परंपरेतील असूनही त्यांच्यात एकवाक्यता नाही- 
घोडाचुळी यांचा नाथसिद्ध म्हणून उल्लेख लिळां- 
चरित्र, तत्त्वसार व हट्योगप्रदीपिकेत यतो. 
घोडाचुळींना भेटण्यास चक्रधर जाणार होतेः 
प्ररंतु त्यांच्या शिष्यांच्या हिसक व तामसी 
वृत्तीमुळे ते गेळे नाही.' चक्रधराचा एकांक काळ* 
शके ११८९ असल्याने घोडाचूळी हे आंध्रमधील 
किष्किध पर्वतावर शके ११८८ च्या पूर्वी होते. 
घोडाचूळी, ग्‌डमराऊळ, अल्लम प्रभू, रेवणसिद्ध, 
गहिणीनाथ या सिद्धांचे उल्लेख सिद्ध नामावळीत 
जे आढळतात त्यामुळे शके १२३२ पूर्वी सिद्ध- 
नामावळी तयार झाल्या आहेत, असे दिसून येते. 
मजजवळ हटयोगप्रदीपिकेची . हस्तलिखित प्रत 
असून त्यांत ज्ञानदेवांचा' समावेश आहे. शिव- 
दीन यांची परंपरा ज्ञानदेवांची आहे, परंतु 
या परंपरेतील सिद्धयादीत ज्ञानदेव-भावंडांचा 
जसा उल्लेख नाही त्याचप्रमाणे कान्ह, सोमचंद्र, 
विजयचंद्र, गोविदचंद्र, भतेहरी या बंगाल माळव्या- 
तील नाथसिद्धाचा - उल्लेख नाही. नागार्जुन, 
कणेरी, कथंडी, जालंदर, हाडी, कनखलु, मेखळू, 
गुंडमराउळ, व कापालीक, घंटामहिष यांची 
नांवे शिवदीन संग्रह व तत्त्वसारांत लक्ष वेधून 
घेतात. डॉ. द्विवेदी हाडी व जालंदर यांना एकच' 
मानत्तात. परंतु सिद्धनामावळी व नवनाथगणना 
नीट पाहिल्या तर या दोन भिन्न व्यक्ती आहेत, 
असे दिसून .येईल. हाडी व जालंदर हे दोन 
सिद्ध तत्त््वार व शिवदीनमठसंग्रहांत वेगवेगळे 
नोंदविळे आहेत. कथंडी हा शैवयोगी मूलराज 
चालुक्याला भेटला होता. कनखल च मेखलः 
जालंदर शिष्य कान्ह यांच्या शिष्या असून कान्हू 
हा चांगदेव राऊळ समकालीन कापालिक नाथ- 


सिद्ध आहे. कणेरी हा चक्रधरांच्या मते नागाजूंनाचा 


शिष्य. गुरुभक्ति-विषयक नाथपंथात आढळून 
येणारी गोष्ट चक्रधर नागार्जुन कणेरीच्या नावावर 
देतात. डॉ. वडथ्वाळ मते कणेरी हा. जालंदरांचा 
शिष्य, डॉ. रांगेय' राघव याला मूळचा. वज्ययानी 


२. हटयोगंप्रदीपिका हस्तलिखित. 


च्छ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५. ४.७ 
५/£ ) रे 
क ॥69सव्वळ 
॥6७ नवभारत 
क धि ७५ रि > €९ 


>> ७ 


क ऱँ ९ ढल ४ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


सिद्ध समजतात व त्याला नागार्जुनाचा बिष्य 
समजतात.' वज्ययानी परंपरा कापालिक व 
सांत्रिक प्रभावित आहे. वज्रयानी व सहजीयांत 
वौद्ध तत्त्वज्ञान, आचार, विचारापेक्षा तांत्रिक 
साधना व. विचार प्रकर्षत्वाने आढळतात. तत्त्व- 
सार व शिवदीन संग्रह यादीत काही नाथसिद्ध 
असे आहेत कौ, जे राजवंद्यात जन्माला आले. 
मध्ययुगीन भारतवर्षाच्या इतिहासात अनेक राज- 
वंदा होते. त्यापैकी सोमचंद्र, विजयचंद्र, व 
गोविदचंद्र सिद्ध न्‌पगणांतील आहे. गोविदचंद्र 
हा गहडवाल वंशांतील काशी व कनोजचा 
राजा होता. त्याने परममाहेद्वर पदवी धारण 
केली होती.' दारीपु हा ओरीसाचा राजा होता. 
तत्त्वसारातीलळ अजपा वोधि हा गुर्जर सोळंकी 
अजयपाल असावा. गुजर सोळंकीचा समय शके 
१०९५ आहे. त्याचप्रमाणे हरिध हा गहडवाल 
वंशीय हरिझूचंद्र असावा. त्याचा समय १११५ 
शके आहे. वंगाली परंपरेप्रमाणे गोपीचंद विमल- 
चंद्राचा पुत्र आहे. 

गोविदप्रभू ऊफ गुंडमराउळ महानुभावांचे पच- 
कृष्णापैकी चवथे कृष्ण असून शि'वदीनसंग्रहात 
त्यांचा क्रमांक ३६ व तत्त्वसारांत क्रमांक ५८ 
आहे. भविष्यपुराणातील त्यांचे वणन ऐकून द्रविड 
देशांतील एक ब्राह्मण त्यांचेकडे आला. शके 
१११० मधील विवेकसिंधूत ज्या भविष्यपुराणाचा 
उल्लेख आहे, त्यापेक्षा महानुभावीय भविष्य-पुराण 
वेगळे असावे. डॉ. कोलत्यांना ग्‌ंडमराउळाचा 
नाथपंथाशी . संवंध चिन्त्या वाटतो. तर श्री. 
रा. चि. ढेरे. त्यांना नाथपंथीय समजतात.* 
वास्तविक गुंडमराइळ अवधूतसिद्ध आहेत. काही 
नाथपंथीय, दैवउपासक समजून अवधूत म्हणवून 
घेत. लिळाचरित्रांत ' नाथजोगी व अवधूत वेगळे 


समजले आहे. चांगदेवराउळ हे देखील दत्तात्रेय 
अनुग्रहीत असून अवधूतसिद्ध होते. माहूर व 
गिरणार दत्तात्रेयांची स्थाने असून चांगदेवराउळ 
व गुंडमराउळांचा समावेश पंचकृष्णांत होतो. 
नाथ हे प्रामुख्याने शैवे व कापालिक आहेत. 
' शक्‍तियुक्त आदिनाथ ' त्यांचे उपास्य असून 
पदपदी प्रवेश उद्दिष्ट आहे. महानुभाव कृष्णो- 
पासक द्वेती व भकतिप्रधान पंथ आहे. नाथ- 
पंथाचे प्रारंभी स्वरूप शेवतांत्रिक होते. त्यामुळे 
जालंदरादि कापालिक विरुपाक्ष, दारि सारखे 
वज्रयानी, व गुंडमराउळासारखे अवधूतसिद्ध नामा- 
वळीत आहेत. गुंडमराउळ महानुभाव सिद्ध 
म्हणून चांगदेव वटेश्‍वरांच्या वेळी प्रसिद्ध होते असे 
म्हणतां येणार नाही. पंचकृष्णातील गुंडमराउळांचा 
समावेश त्यांच्यावरील शेव विचाराचा अभाव 
सूचित करतो. 

क्रमांक ५ मुक्‍तादेवीचा तत्त्वसारांत आहे. 
अनेक अभ्यासकांचे मते ही मुक्‍तादेवी ज्ञानदेवी 
भगिनी आहे. कारण चांगदेवांच्या गुरूपरंपरेत 
वटेइ्वर व मुक्‍तादेवीचा संबंध आहे. ज्ञानेश्‍वर 
भगिनी मुक्‍तादेवीच्या जन्मशकावद्दल दोन मते 
आहेत.” एका मतानुसार जन्म हक १२०१ 
आहे. दुसर्‍या मताप्रमाणे जन्म ११९९ मधील 
आहे. डाँ. तुळपुळे व डॉ. कोलते यांच्या मता- 
नुसार चक्रधरांनी शके ११९६ माघ महिन्यात 
उत्तरापंथी वीजे केले.“ चक्रधराचा एकांक काल 
शके ११८९ पूर्वीचा आहे. एकांक कालात त्यांना 
“ सालवर्डीच्या डोंगरावर अत्यंत म्हातारी असलेली, 
जिच्या अंगावरील केसांचे लांब झुपके तयार 
झाले आहेत, डोक्यावरील केसाच्या जटा भुवई- 
पर्यंत लोंबत आहेत, व हातापायाच्या बोटाची 
नख वळून त्यांच्या चुंबळी वनल्या आहेत ” अशा 


१. गोरखनाथ और उनका युग: डॉ. रांगेयराघव. 


२. 180077 & णा पा० ०116181) 7?6७०]० ४०, १. 
३. पाठ & पपा 9 एता8 ?6०७16. 


४. गोविद प्रभू चरित्र. 


५. नाथसंप्रदायाचा इतिहास. 


६. लीळाचरित्र, 


७. महाराष्ट्र सारस्वत पुरवणी पंचम आवत्ती. 
<.« महाराष्ट्र सारस्वत पुरवणी पंचम आवृत्ती, 


ष्ट 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


थे क 
र भै 


टॅ ३५६ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


८ तत्त्वसारमधील नाथसिद्ध 


मुक्‍ताई योगिनीशी  चक्रधराची गाठ पडली. 
कक्धर हे डॉ. कोलते यांचे मते, सालवर्डीच्या 
डोंगरावर १२ वर्षे होते.' “ चक्रधरांनी शके 
११६७ च्या सुमारास घर सोडले व त्याच वर्षी 
त्यांनी रिधपुरास जाऊन शक्‍तिस्विकार केला.' 
शके ११६७ -११८८ दरम्यान एकांक काळांत 
१२ वर्षे त्यांचा मुक्काम सालवर्डी डोंगरावर 
असताना त्यांची मुक्‍ताई योगीनीशी भेट जाली. 
साल्वर्डीच्या डोंगरावर वृद्ध असलेली भतुहरि 
शिष्या मुक्‍ताई ही कर्दळी वनातील असून ज्ञानदेव 
भगिनी मुक्‍तादेवीच्या जन्मापूर्वीच चक्रधरांना 
भेटली होती. नाथपंथात अनेक जोगिनी होत्या. 
उपलब्ध असलेल्या साहित्यात मुक्‍तादेवी, आउसा, 
कनखला, मेखला, लुना , कामाख्या, वहुडी, जिरा- 
बाई, देमादेवी, जोगिनींचे उल्लेख आढळतात. 
नाथपंथाचे प्रथम आचाय मत्स्येंद्रनाथ पूर्वायुष्यांत 
कौलमार्गाचे उपासक होते. कौलमार्गात योगिनींना 
महत्त्वाचे स्थान आहे. “ कामरूपे इदं द्यास्त्रं 
योगिनीनाम्‌ गृहे गृहे ” असे सुप्रसिद्ध वचन असून 
योगिनीकौलकडून सिद्धामृतमार्गाकडे गोरक्षनाथानी 
वळविले.* कर्दळी वनातील, योगिनी मुक्‍ताई ही 
भर्तृहरि-शिष्या आहे व तिचेच वर्णन रांगदेवांनी 
केलेले आहे. 

चक्रपाणी सिद्धाचा क्रमांक ६ आहे. तत्त्व- 
सारकर्ता चांगदेवाचा संबंध वटेश्‍वरप्रमाणे चक्र- 
पाणीशीही आहे. चांगदेव व वटेश्‍वर समस्येची 
चर्चा डॉ. दिवेकर व प्रा. मुंडींनी केली आहे.' 
चांगदेव पासष्टीत ज्ञानदेवानी चक्रपाणी हे विदेषण 
वापरले आहे. चांगदेंवांची योगसाधना, शोव- 
सिद्धान्ताचा पुरस्कार व चक्रपाणीशी चांगदेवांचे 
असलेले संबंध सर्व ज्ञात असल्याने ओघाओघाने 
ज्ञानदेवांनी त्यांना चक्रपाणी म्हटले. ज्ञानदेवांना 
आदिनाथ व गोरक्षपंथातील पूर्ववर्ती सिद्धाची 


१, चक्रधर चरित्र सं. डॉ. कोलते. 


माहिती असण्याची संभवनीयता आहे. महानु- 
भावांचे तृतीय कृष्ण चांगदेव राऊळ यांचे चक्रपाणी 
पर्यायनाम आहे. महानुभाव चक्रपाणी अवधूतसिद्ध 
असून चक्रपाणी देवतेला नवस केल्यामुळे त्यांचा 
जन्म झाला. लहानपणापासूनच चक्रपाणी व 
चांगदेव ही दोन नांवे त्यांना होती. तथापि 
पित्याने ठेवलेले चांगदेव हेच नाव जास्त प्रसिद्ध 
होते. या चांगदेवराउळांचा पूर्वाध॑ फलटण, 
माहूर व आयुष्याचा उत्तराध॑ गुजराथमध्ये 
हारावतीला गेला. काउरळी येथील कामाख्या 
योगिनीमुळे त्यांनी शके ११३५ पूर्वी शरीरत्याग 
केला. यापूर्वी सुमारे ६३ वर्षे ते गुजराथमध्येच 
होते. तर चांगदेव तत्त्वसार रचना रके १२३४ 
मधील म्हणजे एका शतकानंतरची आहे. स्थान, 
समय, संप्रदाय, गुरूपरंपरादृष्टीने महानुभाव 
चांगदेव चक्रपाणी व तत्त्वसारमधील चक्रपाणी- 
सिद्ध यांच्यात फार दुरावा आहे. तत्त्ववार व 
ळीळाचरित्रमधील नाथसिद्धांच्या नामावळीत 
एकरूपता असताना चक्रपाणीचा सिद्ध म्हणन 
उल्लेख नाही. तत्त्वसारमधीळ चक्रपाणीचा समय 
व परंपरा पुढीलप्रमाणे अंदाजे आहेत- 


गोरक्षनाथ शके ९७२- १०५२ 
भरतृर्हारा ,, ९९८-- १०७२ 
मुक्‍तादेवी ,,  १०४०-< ११७० 
चक्रपाणी»,  ११४०- १२१० 
चांगदेव १ ११६०- १२४७ 


तत्त्वसारातील अपूणे यादीमधून काही नाथ- 


' सिद्धांचे विवेचन केले आहे. प्राचीन मराठी 


वाडमयात आलेल्या सिद्ध नामांवळी व संतमालिका 
यांच्या तुलनात्मक अध्ययनामुळे सिद्ध व वारकरी, 
महानुभाव यांची पाश्‍वंभूमी ज्ञात होते. विशेषतः 
ज्ञानदेवपू्वैकाळातील विचारधारेच्या प्रेरणा कोणत्या, 
हेही सिद्धनामावळीतून ज्ञात होते. 


२. लीळाचरित्र : एकांक प्रस्तावना : डॉ. तुळपुळे. 


३. नाथसंप्रदाय डॉ. हजारीप्रसाद. 


४. तत्त्वसार प्रस्तावना- वटेश्‍वर : एक अध्ययन, म'राठी 


ठी संशोधन पत्रिका. 


५९ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


ि परिशिष्ट अ 
आदिनाथ परपरा १ 
. समान सिद्ध 


तत्वसार व ज्िवदिन मठ संग्रह 


'१. मेदडी ९, ताल्हा तेली १७. कुंभारी २५. नागार्जन 
'२. सुतळी १०. हाडी' १८. चमरि * _ २६. कणेरी 
३. पंकज ११. डोंकी' .१९. संति '' केले 
४. निर्गुण भंगी १२. चपटी २०. तंत १४. गालेव्र 
पै धाग्री 3३5 लाडू २१. घंटामहिष २९, आदिनाथ 
६. गुंडम राउळ १४. भाठू २२. सर्वंभक्षक ३०.. गोरक्ष 
'७. टिटिणी १५. कनखळुं -२३. कुदळी ३१. दखंडी' 
<. कपाळी १६. मेखळु २४. कुकरी “ 
'परिशिष्ट ब 
आदिनाथ परंपरा २ 
तत्त्वसारांतील स्वतंत्र नांवे 
( रचना शके १२३४) 
१, लिचका १७. माहिळु ३३. घाकडी क व्वा 
२. परेखंडी १८, चिंचणी ३४, विमळनाथ र | 
३. कवडी १९, घामु या | ४९. कान्हु . 
य का ३६. च & (रक दस: 
५, गुडरी २१, अतिचळ - ५१, कलाली 
- ६. वोडिका २२. महाबळ ३७. कोकावळी पुर, भुंसकु 
. ७. कावेरी २३. माथणी २८, हरिध ५३. कांबळी 
८. पाहाणु २४, गोविंदचंदु वक पडदे ५४, कोरंटक 
- ९. अजपाबोधि २५. बोधि मा वडा | ५५, कपटी 
,१०. शबरी २६. जेनंदु ह ५६. कासारी 
११, मनु २७, सोमचंद - पा हर ५७, चोखली 
१२. अजगिरी २८. भवृहरि 3 परतडी ५८. सिद्वरळी 
१३, जिराबाई २९. विजयचंद्‌ ४४, कापडी, ५९. काइ्यप 
१४. खेचरी ३०, चंडाळी ४५. विरूपाक्ष ६०. चिहाळु 
१५. देमादेबी ३१९. घोडाचुळी ४६, सर्वे सुसावरी . -६१. घटु 
की या ४७. डईलाळा ६२. मनाक्षु. 
1 
सि 
अुफिव्मा 


स्लत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


अ८& ल 
3) र भै 


| अनुक्रमणिका | 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६ तत्त्वसारमधील नाथसिद्ध ” जकःप््ता 
शिवदीन मठसंग्रह्‌ 


(रचना शके १ ६८३ सुमारास) 


२, उमा १२, खुजी _ २३, जजत ३४. जलघो ३1 
- २. मीन _ १३. ढेकी _ २४. चौकी ३५. चंपक 
३, दारी १४. भाळी २५. खडकी ३६. ढेकिन | 
४. कोकिळ १५, पास २६. कान ३७. भद्रिक 
. ५. अनुभवी १६. विवर्जित २७. टेकीन ३८. दडळी 
- ६. निळक्षित १७. घामस - २८. नाळी ३९. डोळी 
७. शब्द वेवाळी १८. उन्मत्त २९. साळी ४०. बोडी 
८. सदसोरी १९. बुढी ३०. इंदु ४१. गिरीवर 
९, घोनड. २०. भीकी २३१. आदित्य ४२. हनुमंत 
“१०. कंकाळी २१: धुधुःकारी ३२, पाबळी ४३. हळुलवा 
११. कोकिनी २२. मेदिनी ३३. धोबी ४४. मिलवा 


--३६-३६८०>६-4&€-€-€-€' ">६८"६०६०-६-६->६"-& -१६->&-६-०--€-&€->€--& ">६<-->&८----4->६->६£-3६>०अ३६-६-3&« 

८099260%0608%002%608%0236806बॅवीबन3 वीडर 35 डर 

४४६ ०2) आ] 
नवभारत  मासक 


जाहिरातीचे दर 


सबंध पान अर्धे पान पाव पान 

रु. ८? रु. ४५ रु. ३० 
कन्हर पेजसाठीं २५ टक्के अधिक आकार, 

घावत्या मजकुराबरोबर द्यावयाच्या जाहिरातीस १० टक्‍के अधिक आकार, 
बषीतील किमान सहा अंकांत जाहिरात दिल्यास १० टक्के सवलत, 
संपूर्ण वर्षमर जाहिरात दिल्यास २० टक्के सवलत, 

जाहिरातीच्या आकारावर ब्यावसायिक प्रथेनुसार कमिशन देण्यात येईल, 
जाहिरातीसंबंधीं अधिक चौकशी व पत्रव्यवहार : 

व्यवस्थापक “ नवभारत ” मासिक 
प्राज्ञ प्रेस, वाई जि० सातारा 


व्य०्य्याय्यारप्याय्या्य्यााय्याच्यळ च्याच 


 £ भे जी गा 
| अनुक्रमणिका | तरावोचा विकास: महाशचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


-(): 


2 ८ ८ “2 “क (2०0 


*“ « 


य्यः०ध्>क>९?€क क्क्लक कल्क 


पि 


वाचकांचा-पत्नव्यवहार 


राघव चेतन्य 
संपादक, नवभारत यांस, 

श्री तुकाराम महाराज यांच्या गुरूपरंपरेत 
राघवचैतन्यांचे पहिळे नाव आहे. राघवचेतन्यांची 
एतिहासिकता श्री. अगरचंद नाहटा यांनी नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका व. ६४ अं. १ मध्ये लेख 
लिहून सिद्ध केली आहे. शाडर्गधरपद्धतीमधील त्यांचे 
तीन इलोक, महागणपतिस्तोत्र व ज्वालामुखीस्तोत्र 
या त्यांच्या संस्कृत ग्रंथरचनेचा परिचय सुप्रसिद्ध 
संशोधक श्री. रा. चि. ढेरे यांनी इंद्रायणी 
मासिकांत करून दिला आहे. श्री. अगरचंद 
नाहटा यांचे मते राघवचेतन्य हे मुहंमद तुघ- 
लघाच्या काळात प्रसिद्ध विद्वान होते. सुदैवाने 
नाहटांच्या मताला पूरक पुरावा महानुभाव 
ग्रंथांतेत मिळतो. वा. ना. देशपांडे संपादित 
स्मृतिस्थळांत, परिशिष्ट १ मध्ये अज्ञात स्मृती- 
तील अधिक स्मृति आहेत. क्रमांक ९५ स्मृतीत 
राघवचैतन्य संन्यासांचा उल्लेख आहे. राघवचेतन्य 
दंती जोइसी, गोपाळ पंडित व विठ्ठलराव 
दिल्लीच्या सुलतानाच्या दरवारात होते. एक दिवस 
सुलतान. महंमदजवळ मार्ग व्यावृतीच्या गोष्टी 


६९ 


| अनुक्रमणिका | 


क॑रताना राघव चैतन्य त्याला म्हणाले, 


“ नागदेवो भट ” नामु मार्ग एकु उदेला असे ” 
हा संदर्भ महत्त्वाचा आहे. नागदेवाचार्याच- 
मृत्यू शके १२३४ मधील आहे. त्यानंतर महा- 
नुभाव पंथाला भट मार्ग नांव मिळाले. नाग- 
देवानंतर वाइदेववास हा आचार्यपदावर शके 
१२३७ पर्यंत होता. त्यानंतर भास्करभट आंचार्य 


असताना राघवर्चतन्य महंमद सुलतान यांचा 
संवाद, त्याला शिष्याकडून माहित झाला. उपर-- 


निदिष्ट स्मृतीवरून भास्करभट कवीश्वर यांचे 


समकालीन राघवचेतन्य होते. वरील स्मृतीमधील 


महमद सुलतान हा मुहंमद तुघलघ होय. 


पद्मावतात जायसीने राघवर्चतन्य हे तंत्रसिद्ध 


होते, असे सांगितले आहे. ज्वालामुखी. व महो- 
गणपति स्त्रोत्र तंत्रसाधनाप्रधाना आहे. लना 
योगिनीकडून राघवचैतन्यांनी तंत्रसाधना स्वीकारली.. 
अभ्यासकांचे मते ठूना ही गोरक्ष शिष्या आहे. 
तुकारामांच्या गुरुपरंपरेत नाथतंत्र साधना होती, 
हे यावरून सिद्ध होते. 


- प्रा, मधुकर रामदास जोशी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... ७ 

५-/८ ९ रे 
ष्‌ | अणिष्ण्त्ल> (७ 
2८8) टे 
6नवभारत रहे को 
*.साघ्ी॑ ७५ ने 


>> ७ 


| ऱँ ९ ढे ४ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


युस्तक समाक्षा 


अश्ली गजेळी वीरवाणी : ले. श्री. श्री. पु- 
'गोखले, लोकमान्य प्रकाशन, वाजीराव रस्ता, 
'पुणे २, मूल्य रुपये ५. 

स्वातंत्र्यवीर श्री. वि. दा. सावरकर यांच्या 
आठवणींचे हे पुस्तक त्यांचे अनुयायी श्री. गोखले 
-यांनी लिहिले आहे. यांतील आठवणी सन 
१९२३७ नंतरच्या आहेत. या आठवणींमध्ये मुख्यतः 
सावरकरांशी संभाषणांचा संग्रह आहे. या संभा- 
षणांमध्ये सावरकरांचे राजकीय, सामाजिक व 
अन्य भाषाशुद्धीसारखे विषय यावरील विचार 
-आले आहेत. । 

या आठवणी सावरकर वंधमुक्‍त होऊन पुनः 
सार्वजनिक जीवनात प्रविष्ट झाले त्या काळच्या 
म्हणजे अगदी अलीकडच्या आहेत, सावकरांच्या 
वीरजीवनाच्या ऐन उमेदीतल्या आठवणी सांगणारे, 
हा ज्वालामुखी जेव्हा धगधगत होता त्यावेळचे 
“तप्त उच्छवास अतुभवलेले आता बहुतेक कोणी 
राहिले नाहीत. त्यांच्यात अव्वल दर्जाचे पुष्कळ 
-होते ; त्यांवेकी सेनापती वापटही आता त्या 
आठवणी सांगण्याकरिता राहिले नाहीत. तेही 
नुकतेच निवतंले. बापटांच्या तोंडून सावरकरांच्या 
अनेक हकीकती अनेकांनी ऐकल्या असतील, 
आम्हीही ऐकल्या आहेत. सेनापती वापट 
सावरकरांना प्रारंभी स्वत:चे नेते समजत, व 
स्वतःपेक्षा अधिक वृद्धिमान मानत. अल्पनिद्र व 
जागृत मनाचा प्रतिभावान्‌ देशभक्त म्हणून ते 


सामील करून घेण्याकरिता रात्रंदिवस खटाटोप 
करीत. तरुणांना सवंत्र ब्रिटिश सत्तेचा प्रचंड 
दवदवा असताना आत्मबलिदानास व त्याकरिता 
प्रखर असिधाराब्रताची प्रतिज्ञा घेण्यास प्रवृत्त करीत. 


तेव्हा गुप्तपणे सभा भरवून भाषणे करीत. 
त्या. निर्भण करणाऱ्या, उत्साह भरणाऱ्या व 


भारावून टाकणार्‍या तेजस्वी वाणीच्या आठवणी 
आम्ही ऐकल्या आहेत. त्या आठवणी सांगणारे 


आता कोणी उरलेले नाहीत. वक्यीकरणाची 
मंत्रविद्याच त्या वाणीत भरलेली होती. मंत्रमुग्ध 


तरुण स्वतःच्या रक्‍तात प्रतिज्ञाळेख लिहून सशस्त्र 
क्रांतीस सिद्ध होत. 

वंधमुक्‍त झाल्यानंतरच्या काळात त्या जुन्या 
गत जगातील सावरकर इतिहासगत व्यक्‍ती 
म्हणूनच मान्यता पावले. ती जादू केवळ स्मृति- 
रूपात शिल्लक राहिली. पहिल्या महायुद्धानंतर 
नवेच राजकीय युग अवतरले. वातावरणच पार 
वदललें. हे जरी खरे असले तरी तौ तेजस्वी. 
वाणी अखेरपर्यंत गतयुगाचे प्रतिध्वनी : म्हणून 
टिकली. त्यातला आत्मविश्वास तोच; तकंशरास्त्रही 
तेच; याचे प्रत्यन्तर श्री. गोखले यांच्या निवेदनात 
मिळते. ) 

महाराष्ट्रात व भारतात अजूनही सावरकरांची 
विचारसरणी मान्य करणारे अनेक आहेत. या 
पुस्तकाने त्या विचारसरणीची उजळणी होईल: 
गोखले यांची शैली मोकळी व चिंत्रणांत्मक्र 


याता मालगाव आहे. त्यामुळे वाचकवर्गास हे पुस्तक संग्राह्य 
सावरकरांनी सरास्त्र क्रांतिकार्याची दीक्षा घेऊन वाटेल. (3 
प्रारंभी नाशिक येथे अभिनवभारत ही सदास्त्र क्रांति- न 
'कारकांची संघटना काढली. या संघटनेत तरुणांना - टक्ष्मणशाख्री जोशी 
ह... शाक 
६३ 


अनुक्रमणिका 


[ अनुकमणिका] 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


४. र 
7 साही ७० 
«् क &णिव्णात्> ढं 
“टि क 
व ण 'नवभारत च री 
श्र रि ७५ नौ १९ 
न्श्< १६९अमृतमहोत्सवी, 
त रू 


5/च ह 
र्क 6. व औऊ 


क ऱँ ९ ढल ४ 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


>> ७ 


नवभारत 


३०११04 तती तेत तती दतत पवी ती वती वीत १४४४ 
र 

र फाझफाडहाळासंडळ घंफफाळा 1 
6 । 0 > 
द य ३ 
$ (१) धर्मकोद- व्यवहारकाण्द भाग १ ते ३ किंमत 
डै साधी बांधणी ... . ...  ..- ८०-०० ह 
कक कापडी बांधणी...  ... “> | १९०४-०० ६ 
३ (२९) धमकोश - उपनिपत्काड भाग १ ते ४ 2 
३ साधी बांधणी ... क अ १५०.०० डु 
ईं | कापडी बांधणी ... ०2. भव्य १८९.०० 2४ 
(३) धसमेकाश- संस्कारकाण्द भाग १ ला ््ऱ्ू ४५.०० टु 
शर कापडी बांधणी... .... ल ७३-०० 2 
2 (४) मीमांसादशन ... क... कळ... हग ३०-०० 2 
& (५) मीमांसाकोश  --- भाग? ते७( संपूर्ण ) २९५०-०० & 
(६) कोषीतकिब्राह्मणारण्यकविषयकोश  ... ... ६.०० 2 
डं (७ ) बोद्धागमार्थसंग्रहः मका मक जी २०.०० डु 
8 (८) नवमानवतावादा . माव "न वर २९-५० 
ट (९) मानवाचा आदश ... ह... तत र 
£. (१०) चावोक - इतिहास आणि तत्तज्ञान डं 
डू ( प्रा, सदाशिव आठवले)  ... ३.०० 2 
$ (११) गीताजवेश॒  ( डॉ. गो. वि. देवस्थळी)  ... अवक ती 
१६१२) महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना ३ 
क ( श्री. चा, अ, दाभोलकर)  .... हग 
र: (१३) सिंधु संस्कृती, करवेद ब हिंदु संस्कृती (प्र, रा, देशमुख ) ४.०० 
& (१४) इतिहासाचे तत्वज्ञान  ( ग्रा, सदाशिव आठवले ) व्ह ती 
£ (१५) लोकशाहीचे धोके ( श्री, पन्नालाल सुराणा ) ह ईं 
३ (१३) भारतीय खीथमीचा आदर्श ( सौ. कमळ पाथ्ये ) २.०० 
> 

३७५९१५०९७९ ९५५५५९%५१९९१०५७३९५५११५३३३६१३३३३३३३ का: 


१. ७.» 
अ” ५ र 
मऊ «्& काव, ७ 
ने चा&ुलनवभारत के 


कद धि ७५ ै ३१६ 
न्ह्& अमृतमहोत्सवी ६३] >२७ 
्ो, रल 


अर प्र 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास यत2£> 
| अनुक्रमणिका | प *““/ ३ “ यी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


वुभारत 
[२€९५0, ॥९०.॥ ॥॥ 1332 | | न्‌ 


डिझेल एंजिन खयेरवरच 
भ्‌ बरिज्रिधोपयोगी आहे, 


व तेच घेळले 
हे किती छान केले / 


दहा हॉर्स पॉवरच्या किलोस्कर १ एप डिझेल एंजिन पंपिशसेट्च्या साह्याने 
डोताळा वेळेवर द मरंपूर पाणी दिल्यामुळे अप्नाप पाक येवू दाकले. 

पाणी द्यायचे काप नसताना ह्या एंजिनचा इतर कामांसाठी कसा उपयोग 
कराव ते किलॉस्करांच्र्या विनाप्रूल्य मिळणाऱ्या तांत्रिक सल्ला-व्यवस्थ पुळे 
प्रला कळून आले, आणि त्यामुळे मी छूप पेसा प़िळवू डाकलो. 


हौ एम्‌. १० हॉर्स पॉवर 
वॉटर कूल्ड डिझेल एंजिन 


माइ्या किठोस्कर 
१९ एम्‌ डिझेल एंजिनामुळे 
मला खूपच फायदा होतो 


१०४५ & 84४ ०:6802 ॥ 


र्ट 


दर्जेदार डिज्लोळ एंजिनांचे उत्पादक 
किलोस्किर ऑईल एंजिन्स लिमिटेड, 


राजेस्ट्ड ऑफिस: एल्फिन्स्टन मट कडलग (भरत) खडकी, पणे- 


(मारत) 
१), जी का सा 
क ११७. 
नेऊन ० क. कु शॉ 3७ 
जे १र नवभारत से ति 
कद धि ७५ ै ३०१६ 
न्ट्< (अमृतमहोत्सवी >२७ 
8“: हः: >. 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास श् शं कूक शु ज् 
अनुक्रमाणका यवन ततक ० . हा 
- राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ. 
संगणकीकृत हारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


